या अंकात - 


भगवान बुद्धाचे निसगैविषयक विचार :"७ : 
प्रा. दि. मा. खैरकर 


दासप्रथाक गुलाभगिरी : ११: 
श्री, शरद पाटील 


आमईकपुराचा शोध 
प्रा. हरिहर ठोसर 


महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
श्री. यदुनाथ थत्ते 


ज्ञानदेवांचे शात्त्रप्रमाण 
श्री. तककतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


कै. वाखुदेवशास्त्री कोनकर 


'कैे, गोवर्धन पारीख 


ग्रंथ- परीक्षण -- 


वर्षे ३० अंक चौथा! जानेवारी १९७७ 
चार्षिक वर्गणी १२ रुपये अंकास रु. १-२५ 


बी भा १ 


भि कक, धक 
2. वर्ष. > 
अनुक्रमणिका रज किळस: महासहाचा विकास “2 पुव जे 
(3 हो. 
। 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
सैंगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन व“ 


मराठी भाषा विभाग "जक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्मातन्याचा महत पहोत्तात 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७५://॥॥४५.1]010[111.90४.॥) इ-पत्ता ॥॥४५_॥॥७॥001(89/61100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व्‌. | 
प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्कििलेरष्कन्चे दायित्व उपरोक्त 


विभागांवर असणार नाही. ७.८ 
अनुक्रमणिका| मराठीचा विकास: महाराष्ट्राच विक्र भे 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई, यांचे मासिक 


॥॥॥]॥ 


(महाराष्ट्रराज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 


संपादक मंडळ 


प्रा. वि. म. बंडकर 
भगवान बुद्धाचे निसगेविषयक विचार :४$ 


प्रा. मे. पुं. रेगे प्रा. दि. ना. खैरकर १-२९ 


"१ दासखप्रथाक गुलामगिरी : ११ 
श्री. शरद पाटील ३०-४४ 


मागच रा आमद्दकपुराचा शोध 
सूल्य रु. १-२ प्रा. हरिहर ठोसर ४५-५३ 


बर्ष : तिसावे महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबे 
श्री. यदुनाथ थत्ते 


ज्ञानदेवांचे शात्त्रप्रमाण 


:_ चौथ] 


जानेवारी १९७७ 
श्री. तकंतीथे लक्ष्मणज्नास्त्री जोशी ६१-६६ 
मुद्रक- पां. गो. आपटे कै. वासुदेवशास्त्री कोनकर ६७-६८ 
कीक. भ.बडफेर क, गोवर्धन पारीख ६९-७५ 
र * _प्रुंयपरीक्षण -- ७६-८० 


३१५, गंगापुरी, 
वाई ( जि. सातारा ) 


मापक ताक वततका सकत मतकाना ककमान पतत ययात तनी 
पत्रव्यवहार : १ संपादकीय- कायंकारी संपादक, “ नवभारत * मासिक, प्राध्या- 
पक्कांचे निवासस्थान, कीति कॉलेज, दादर- मुंबई- ४०००२८, 
२ ध्यवस्थापकीय- ठ्य़वस्थापक, “ नवभारत ! मासिक, 
दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) ४१२८०३ 


अनुक्रमणिका 


व म ४ */ -__ 8 4 
नवभारऱरता च्या. लखकासाठा 


- आपल्या अभ्यासपुण, उद्बोधक लेखांचे ' नवभारत ' स्वागतच 
कराल. 

- आपला लेख पाठविताना लेखकांनी आपला परिचय .( संपूर्ण 
नाव, व्यवसाय, “जन्मतारीख, ग्रंथ निमिती इ.) पाठवावा. 
यापुढे प्रत्येक अंकात लेखकांचा परिचय देण्याची कल्पना आहे. 

- ' नवभारता 'कडे यापूवी, ज्यांनी आपले साहित्य पाठविले 

असेल, अश्या लेखकांनीही आपला परिचय त्वरित पाठवावा. . 


- मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व 'उन्नततीस पोषक होईल,: 
अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणे, हे या मासिका 
ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 

*, -ध्य़ेयप्रवेण, व्यक्‍तींनी. स्वोन्नतीच्या हेतुपूतींसाठी जे आपले सांस्कृतिक 
मूल्यमापव ठरविलेले असेल, उच्च वातावरणातील जो अभिजात अनुभव 
स्वत:च्या साधनेने संगृहीत केलेला असेल, त्याचे दिग्दर्शन. हेच संस्कृतिपोषक. 
वाड्मय होऊ शकते, असा संचालक व॑ संपादक मंडळ 'यांचा विश्वास आहे. 

>. यां मासिकात येणार्‍या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट मताचा, वादाचा, 
पक्षाचा किवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतू नाही. वि 

- मासिकात प्रसिद्ध होणार्‍या प्रत्येक ल्खाणांत सत्यनिष्ठा, ' संयम आणि ' 
सहिष्णुता असतील अक्णी काळजी घेतली जाईल. 

संपादैक : “ नवभारत * प्राक्षपाठशञाळा मंडळ, 
घाई. (जि. सातारा ) 


अनुक्रमणिका 


के. प्रा, गोवर्धनदास पारीख 
* नवभारत ' मासिकाचे एक संपादक व निवृत्त कार्यकारी संपादक 


जन्म ः ७॥११॥१९१५ 


जराळचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे च 
संगणकीकृत पजा पायपर यारे 


छ्या पतदाणचाशण एययणड्कणय्ययण्य्ययेपलण्याचतणताचयणण यो 


व्लााशा्याशापव्ारातहायानतततातकरशकणणण्या कातातणप> हलक ्ारणळया एताजामाचाक्यानकतत्यालवाह, 


के. वासुदेव विष्णु कोनकर 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई या संस्थेचे आजीव सेवक व माजी विद्यार्थी, संचालक, 
प्रचारक व सचिव. 
जन्म ः १३॥५॥१९०२ सत्यू : २५॥ ११। १९७६ 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. दि. मा. खैेरकर 


भगवान बुद्धाचे निसगविषयक विचार :७: 


वास्तवतेची तीन लक्षणे 

हुसऱ्याचे प्रामाण्य स्वीकारून त्यानुसार कृती केल्याशिवाय सत्य प्राप्त 
होऊ शकत नाही हा विचार आपल्याकडे मान्यता पावला आहे, याच कारणामुळे 
आपण वेदास प्रमाण मानतो. आपल्याकडील त्र्षिमुनीना सत्याचे दर्शन झाले 
होते त्याचे वर्णन त्यांनी ग्रंथात केळे आहे व सत्य प्राप्त करण्याचे अनुभव- 
सिद्ध मार्गही सुचविले आहेत. जीवनातील दु:खापासून निसटण्यासाठी व सत्य 
प्राप्त करण्यासाठी त्या %षिमुनीनी सांगितलेल्या अनुभवसिद्ध मार्गाचे अनुस- 
रण करावे. तसे करणे आपले कर्तव्य आहे अशी आपली भावना बनलेली असते. 
संकटे प्राप्त झाली असता प्रमाणावरील विठ्वासच आपणास तारू शकतो असे 
आपण समजतो. सत्याचे (1081157 ) शन्दानी निर्माण केलेले चित्र सतत 
मनासमोर ठेवतो व ते प्राप्त करण्यासाठी जे अनुभवसिद्ध मार्ग सुचविले आहेत 
असे सांगण्यात येते, त्यांचे शक्‍य त्या प्रमाणात अनुसरण करतो. 

सत्य शब्दज्ञानाच्या पलिकडे असते असाही एक विचार आपल्याकडे रुढ 
आहे. पण ज्यांना सत्य शब्दापलिकडचे आहे असे वाटते असे लोकही केवळ शब्द- 
ज्ञानामध्येच रुतलेले असतात; व सत्य साक्षात्काराद्वारे किंवा कोणत्यातरी 
तंत्राच्या सहाय्याने प्राप्त होईल असे समजतात. सत्य शब्दज्ञानाने प्राप्त होत 
नाहो हा विचार गीतेत व काही उपनिषदात आढळतो.' भगवद्गीतेत जीवना- 


१. मुण्डकोपनिषदात ज्ञान दोन प्रकारचे जाहे असे सांगितले आहे. पण 
भगवद्गीतेत ज्ञानाचे असे दोन प्रकार कल्पिले नाहोत म्हणजे काही विशिष्ट 
संकल्पना मनात साठवून तिष्ठायुक्‍त कर्म ( ज्ञान, भकती किंवा कमं ) केले 
असता उच्च प्रतीचे ज्ञान प्राप्त होते असे गीतेचे म्हणणे दिसते, पण हे फ़से 
शक्‍य आहे हे कोणालाच सांगता येत नाही, 

न. भा. १ 


अनुक्रमणिका 


र नवभारत जानेवारी १९७७ 


संबंधी काही सिद्धान्त सांगितले आहेत व सत्याच्या प्राप्तीसाठी काही मार्गही 
सुचविले आहेत. पण ह्या ग्रंथात हे मार्ग व्यक्‍तीला श्रब्दज्ञानापलिकडे कसे नेतात 
हे सांगितले नाही. त्यामुळे त्यांचे अनुसरण करणाऱ्या माणसास इाब्दज्ञाना- 
पलिकडे काहोच गवसत नाही. 

आता सत्य जर एकाच पातळोवर असेल म्हणजे निसर्गात एकसारखेपणा 
( एपाठि'१णा४ ) असेल व ते श्रद्धेने किंवा बुद्धीने प्राप्य असेल तर सत्याचे 
ज्ञान प्रमाणावर स्वीकारून ध्यान करण्यात काही चूक होते असे म्हणता येणार 
नाही. पण आपल्या देनंदिन जीवनात याप्रमाणे आढळून येत नाही. निरनिराळे 
लोक निरनिराळ्या ध्यानाहारे मन बद्ध फ़रून ठेवतात अक्षा लोकांची ब्‌द्धि 
त्यांनी उराशी बाळगलेल्या संकल्पनांच्या पलिकडे जाते किंबा त्याना सत्याचे 
ज्ञान होते असे सहसा आढळून येत नाही. 


भगवान बुद्धाच्या दृष्टीने प्रमाणावर स्वीकारलेले ज्ञान अज्ञानावर 
अधिष्ठित असते, व त्या अज्ञानाच्या पलिकडे गेल्यानेच सत्याची प्राप्ती होते. 
सत्यज्ञान प्राप्तीसाठी प्रत्येकाने योग्य कृतोने ापल्या दुःखाचा भेद करून त्याच्या 
पलिकडे गेले पाहिजे. ज्ञान शब्दस्वर्प असूच शकत नाही. मात्र ते शब्दाने प्रकट 
करावे लागते. जीवन अनित्य माहे त्यास नित्य: नव्याने सामोरे गेले पाहिजे. 
मनुष्य प्रत्यक्ष दु:खास सामोरे जाऊन दुःखाचे कार्यकारण समजून घेऊन त्यापासून 
मुक्‍त झाला म्हणजेच त्याला सत्यज्ञान प्राप्त होते. प्रत्यक्ष दुःखाचा अनभव 
घेण्यापूर्वी आपले ज्ञान तात्विक हाब्दाच्या स्वरुपात असेल पण ते सत्यज्ञात न्व्हे 
अत्यक्ष दुःखाच्या सहवासात असताना, शब्दज्ञान दुःबाचा परिहार करू ककत 
नाहो, याची जाणीव झाल्यावर प्रत्यक्षत: जीवनाचे जे दर्शन घडते तेच माणसाला 
सत्याकडे नेते. दु:खाचा समज झाल्याशिवाय सत्यज्ञान होत नाही. 


सत्यस्थिती, वास्तविकता (108117) जशो आहे तशी न ओळखल्यामळे 
दुःखे निर्माण होतात. बुद्धाने वास्तविकतेची तीन लक्षणे सांगितली आहेत. 
सब अनित्य, सब दुःख, सब अनत्त, अज्ञी ती तीन लक्षणे आहेत. अर्थात ही 
सामान्य माणसाने लक्षात घ्यावयाची लक्षणे आहेत. निर्वाणाच्या स्थितीस हौ 
लक्षणे लागू पडणार नोहीत सवसाधारण माणसाचा दृष्टिकोन विकृत असतो. 
आपण जे अनित्य आहे ते नित्य आहे असे समजतो. जे रुखमय आहे तेथेही 
सुख आहे असे समजून त्यामागे लागतो व जे अनात्म आहे तेहो खरेपणाने पवत 
(४०७७६18) ) आहे असे समजतो. म्हणजेच आपण अज्ञ'नाने वागतो. 
आपल्या था विकृत दृष्टिकोनामुळे आपण दुःखाच्या चाबटळीत सापडतो. 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


भगवान बुद्धाचे निसगेबिषयक बिचार 


11 


जीवनाच्या सात़रिध्यात दुःवाचा समज प्राप्त केल्याने अज्ञानाचा क्षय 
होतो. जसजसा अज्ञानाचा क्षय होतो तसतसे मनुष्यास सत्याचे ज्ञान होते. तो 
वस्तुस्थितीशी ( 10917 ) योग्य संबंध प्रस्थापित करतो. हो परिस्थितीशी 
सुसंवाद साधण्याची क्रिया स्थिर ज्ञानाने परिस्थितीबद्ध राहाण्याच्या क्रियेहून 
अगदीच वेगळी आहे. आपल्या स्वतःच्या किंबा इतरांच्या कल्पनांची पुटे मनावर 
चढवून सत्य प्राप्त होत नाहो तर भनावर बाह्य परिस्थितीच्या ज्या प्रतिक्रिया 
होतात त्यांचा समज प्राप्त करून त्या विशिष्ट प्रतिक्रियांची कारणे दूर सारल्यानेच 
ते प्राप्त होते. 


सब अनिल्यम्‌ 


जीवन अनित्य आहे असे वुद्धवचन आहे.' मनुष्य ह्या बदलाचे स्वरूप 
लक्षात घेत नाही, म्हणून तो दुःखात राहातो. तो स्वतः सुरक्षिततेची इच्छा 
घरतो, आपला अहं तसाच प्ााथभ राहावा असे इच्छितो. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी 
भोवतालच्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करतो. जे अनित्य आहे, 
ते नित्य आहे, असे समजून केलेला आचारविचार मानवी जीवनात दुःख निर्माण 
करतो. माणसाचा हा प्रयत्न त्याला अगदीच सुख देत नाहो असे नाही. त्याचा 
हा प्रयत्न सुखासाठोच असतो पण ते सुख क्षणिक असते. सवं संस्कारित वस्तु 
अनित्य असतात. त्यांचा नाह होतो, त्यांत बदल होतो म्हणून जे मूलतःच अनित्य 
आहे, त्याला नित्यत्व प्रदान करण्याचा माणसाचा हव्यास पुढे त्याच्याच दुःखास 
कारण होतो. याच्या उलट जे अनित्य आहे ते अनित्य आहे असे ओळखणे व 
जे नित्य आहे असे भासते तेसुद्धा अनित्य आहे असे ओळखणे म्हणजे सम्यक्‌ 
दृष्टि प्राप्त करणे होय. सम्यक दृष्टोने अज्ञानाचा क्षय होतो. 


२. भगवान बुद्धाने ' अनित्य ' सिद्धान्त सांगितला, क्षणवादाचा पुरस्कार 
केला नाहो. आपण भागे डाविनचा उत्क्रांतीचा सिद्धान्त लक्षात घेतला. 
त्यावरून प्रत्येक्ष वस्तूत सतत बदल होत असला पाहिजे हो गोष्ट आपल्या 
लक्षात येते. बोद्ध आचार्यानी ह्या सिद्धान्ताचा विस्तार करून क्षणवादास जन्म 
दिला. त्यानी प्रत्येक क्षणास बदल कसा होतो, तो किती काळ टिकतो व त्याचे 
परिणास कोणते होतात याचे विवेचन केले. त्यांच्या क्षणवादावर टोकाही 
झाली. त्या टौकेचा काही भाग योग्य होता असे वाटते. सध्याच्या आपल्या 
ज्ञानाच्या स्थितीत बोद्ध आचार्याचा क्षणवाद बरोबर आहे असे वाटत नाहीः 


अनुक्रमणिका 


:4 नवभारत जानेवारी १९५७७ 


भारतीय संस्कृतीत जगात बदल होत आहेत हे सत्य लोकांनी अगदी 
प्राचीन काळापासुन ओळखले होते असे दिसते. कारण या प्रकारचे उल्लेख 
आपल्या प्राचीन ग्रंथात आढळतात. पण त्यानी हा बदल बाह्य असून बाह्य 
जगात होतो असे मानले. काही विशिष्ट ञाध्यात्मिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 
कल्पनांच्या द्वारे आपल्या मनाची संवेदनश्लीलता नष्ट केली असता या बदला- 
पासुन म्हणजे त्यांच्यामुळे होणार्‍या दु:खापासून आपली सुटका होऊ शकते अशी 
प्राचीन लोकांची समजूत होती, आपली परंपरा आपणास ह्या बदलाच्या वास्त- 
बतेकडे दुलंक्ष करावयास प्रवृत्त करते व ज्ञानयोग, भक्तियोग, कमंयोग यासारल्या 
परंपरागत शिस्तीमध्ये स्वतःच्या मनास गुंतवून ठेवण्याची शिकवण देते; 
निसर्ग आपणास दुःख देऊन वारंवार जागे करीत असतो. दुःख आपण परिस्थि- 
तीशी संवादाच्या स्थितीत नाही व आपण जो जी मूल्ये स्वीकारलो त्यांचा 
पुनविचार करणे आवदयव् आहे या सत्याकडे संकेत करते. पण आपण मात्र 
धमंज्ञास्त्राच्या आज्ञांनुसार आपल्या ख्ढी व परंपरा तज्ञाच चालू ठेवतो. 
आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ त्रह्षषिमुनीनी सत्याचे जे प्रत्यक्ष अनुभव घेतले भाहेत त्यावर 
ह्या परंपरा नाघारित आहेत. त्र्दषषिमुनींचा शब्द हा ह्या विषयावरचा शेवटचा 
शब्द आहे असे आपण समजतो त्यामुळे त्याच्या निशचितीविषयी नि:शंक असतो. 
परिणामतः ह्या परंपरांत गढून राहिल्यामुळे आपण आपल्या देनंदिन जीवनाच्या 
मूलभूत प्रश्‍नासंबंधी मूलग्राही विचार करणे सोडून देतो, आपण प्रमाणावर भर 
देतो. वैदिक संस्कृतीत गुरूला ईइवरासमान मानण्यात येते. अध्यात्मात प्रगती करा- 
बयाची असेल तर शिष्याने गुरूवर संपूर्ण विश्‍वास टाकला पाहिजे व आध्यात्मिक 
प्रगती साधण्यास प्रत्येकाने रोज काही नियमाप्रमाणे ञाचरण केले पाहिजे, 
विक्चिष्ट प्रकारे भवती केली पाहिजे, पुजेअर्चेसाठी वेळ दिला पाहिजे असे सांग- 
ण्यात येते. हिढु घमंशाल्नञाने धर्ल अर्थ काम व मोक्ष असे जीवनाचे चार पुरुषार्थ 
भानले व जोवन यंत्रवत्‌ आहे असे समजून प्रत्येक पुरुषार्थाच्या सिद्धीसाठी काय 
केले पाहिजे हेही निश्चित केले. या सर्वे गोष्टोमुळे माणसाच्या मनाची 
संवेदनश्ोलता नष्ट होण्यास सहाय्य होते. आपल्या देनंदिन जीवनात नित्यश्: 
होणाऱ्या बदलामुळे ज्या अडचणी निर्माण होतात त्यांच्याकडे साहजिकच 
माणसाचे दुलेक्ष झाले. आपल्या दु:खाची कारणे कोणती आहेत, त्याचे तात्का- 
लिक व दूरवरचे परिणाम कोणते यासारख्या प्रश्‍नांशी आपले क़तंव्य नाहो 
भह्यी आपली समजूत झाली. प्रमाणावर स्वीकारलेली कुतो चांगली असो कवा 


वाईट असो तिच्या अनुसार वागलेच पाहिजे अश्ली भ्नावना झाल्यामळे जोवनात 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार ष्‌ 


प्रायोगिक पद्धतीचा अवलंब करून सत्य काय ते ज्षोधण्याच्या प्रवृत्तोपासून 
समाज वंचित राहिला, 


जीवन स्थितिज्ञील आहे असे प्राचीन काळी पाइचात्य देशातही समजण्यात 
येत असे; प्लेटो व ऑरिस्टॉटल यांचे तत्त्वज्ञान याच समजावर आधारलेले आहे. 
पण अलिकडील काळात विज्ञान व उद्योगधंद्यांच्या वाढीमुळे गतिमानता निर्माण 
झाली आहे. तिच्यामुळे तिकडील लोकांचा समाजाकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन 
बदलला आहे, समाज गतिमान (0५71017116) आहे व त्या गतिमान जीवनाशी 
जुळते घेणे व्यक्तीचे कतंव्य आहे असे तिकडे मानण्यात येऊ लागले आहे. 
समाजात नवोत कल्पना उदयास येतात तसतसा समाज बदलतो व तो बदलू 
देणे इष्ट आहे असे तिकडील लोकास वाटते. समाज नेहमीच काही सनातन 
तत्वावर आधारलेला असतो किंवा असावा हा विचार सध्या मागे पडत चालला 
आहे. 

पाइचात्य देशात सध्या बदल हे जोवनाचे अंग आहे असे मानण्यात थेते. 
तात्विक पातळीवर विचार केल्यास हा बदर जीवन एकात्म ( प10100 ) 
आहे या दृष्टिकोनावर आधारलेला आहे असे दिसून येईल. पण विज्ञानाचा 
जसजसा विकास होत आहे तसतसे जीवन एकात्म आहे हा विचार चुकीचा आहे 
असे दिसत आहे. आपण निसर्गात विषयग्रहणात नित्यक्रम असतो (1001110 01 
7०1५००७४०१ ) असे मानतो. पण नवविज्ञानाच्या क्काहो पुराव्यावरून असे 
मानणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट दिसते, नवविज्ञानाच्या शोधावरून निसर्ग पुर्णतः 
निठचित नियमानी बद्ध नाहो. निसर्गात स्वातंत्र्याची प्ररणा (100 फ]1 ) 
आहे असे दिसते. आता निसर्गात स्वातंत्र्यप्रेरणा आहे, निसगग नियतीने बद्ध नाही 
असे मानले तर मग सवच ज्ञान चुकोचे ठरते. निसर्गात स्वातंत्र्याची प्रेरणा 
असेल तर मग सर्वच विज्ञान चुकीचे ठरेल. ज्ञानप्राप्तीचा आपला आधारच 
नाहिसा होईल, है विज्ञानाच्या विकासास बाधक ठरेल म्हणून विज्ञानाच्या 
प्रगतीसाठो वैज्ञानिक निसर्ग नियमबद्ध आहे, नियमाप्रमाणे वागणारा आहे असे 
समजून चालतो. मात्र आता त्याच्या वृत्तीमध्ये काही प्रमाणात बदल झाला 
आहे. निसर्गात पुर्णपणे निश्चितता आहे असे तो म्हणत नाही, निसर्गात निचित- 
तेऐवजी संभाव्यता आहे असे तो म्हणतो. मागील ज्ञानाच्या आधारावर 
भविष्याचे निश्चित निदान करता येते असे न म्हणता मागील ज्ञानाच्या 
सहाय्याने भविष्यकाळी कशाचा संभव आहे एवढेच सांगणे शक्‍य आहे असे तो 
समजतो -- न 


अनुक्रमणिका 


६ नवभारत जानेवारी १९७७ 


जीवन अनित्य माहे त्यात सतत बदल घडून येत आहे. या सत्याची 
दखल बगंसां व जॉन ड्युई यासारख्या विसाव्या शतकातील तत्त्वज्ञान्यांनी 
घेतली आहे. जीवन बदलत आहे या पायावरच त्यानी ञापले तत्त्वज्ञान रचले. 
जान ड्युई निसर्ग एकात्म आहे, पण परिसरात बदल झाला म्ह्णजे वास्तवतेच्या 
नवीन अंगाचे दर्शन घडते असे म्हणतो. सवं जीवन एकात्म आहे, मात्र परिसरात 
बदल घडून आला म्हणजे जीवनाचे नवोन अंग नजरेस येते त्यामुळे जीवनात 
समस्या निर्माण होतात. ड्युईची ही कल्पना फाही प्रमाणात बुद्धाच्या कल्पने- 
सारखीच आहे. मात्र वुद्ध जीवन एकात्म आहे असे म्हणत नाहीत. सध्याच्या 
डुःखमय स्थितीपासून क्रमाक्रमाने प्रवास करून माणसास अंतिमचे सत्य प्राप्त 
करता येते अजनी बुद्धाची श्रिकवण आहे. 
बुद्धाच्या ' सब अनित्य * या सूत्रात निसर्गाचे खरे स्वरूप प्रगट झाले आहे. 
हे सुत्र स्व तयाकथित सनातन तत्त्वे व संत्या यावर भाघात करणारे आहे. सर्व 
जीवन अनित्य आहे हो गोष्ट जर आपणास लक्षात घेता आली तर समाजात स्थिर 
रुढी व परंपरा निर्माण करण्याच्या व त्या टिकवून ठेवण्याच्या हव्यासापासून 
आपली सुटका होऊ शकेल. आपण जीवनाची एखादी परिस्थितो ( ल्यावा- 
०]. ) लक्षात घेतो, त्या परिस्थितीमुळे आपल्यावर संस्कार झालेले ञसतात. 
विक्िष्ट परिस्थितीत हे संस्कार उपयुक्तही असु शकतात पण हे विशिष्ट 
संस्कार सनातन आहेत, नित्य आहेत व सर्वकाली उपयुक्त आहेत असे समजन 
आपण वागतो, व रुढीस जन्म देतो. उदाहरणार्थ भारतात विद्यमान असलेलो 
जातिसंस्था घ्या. जातिसंस्था भूतकालीन परिसरातील विशिष्ट घटकांच्या एकत्री- 
करणामुळे अस्तित्वात आलो व ती समाजातील विशिष्ट वर्गाला स्वत:ची 
सत्ता इतर वर्गावर प्रस्थापित करण्यास व टिकविण्यास उपयुक्‍त ठरलो. अशा 
रीतीने जातिसंस्थेचा जन्म झाला. तिच्यामुळे मनावर जे संस्कार झाले घ 
त्यापासून जी संविदची घडण झाली तिच्यामुळे पुढे जात सनातन आहे असे 
भानले जाऊ लागले; व मग काही लोकानी वर्ण व जात इंइवरानेच लिर्थाण 
केली अक्ला आशयाचे विचार ग्रंथात मांडले; म्हणून अजूनही असंख्य लोकास 
जातिसंस्थेचे दुष्परिणाम दिसत नाहीत. जर आपण जीवनाकडे डोळसपणे पाहू 
लागलो, संस्कारनिमितीची क्रिया जर आपण समजून घेतली तर सग जोवन 
परिपुणे ( 908010 ) तत्वावर अधिष्ठित असावे ह्याप्रकारचा हेका आपण 
कायस ठेवणार नाही. 
जोवनात प्रत्यही बदल होत असतात. केवळ आपल्या संस्कारातच 
( क्ाऊू०ड/िया. ) नव्हे तर मापल्या संविद्मध्येही सुक्ष्मपणे बदल होत 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार ७ 


असतात. 'हे आनंदा, तुला खरोखर सांगतो संस्कार हे अनित्य माहेत. जसे अनित्य 
आहेत तसेच अध्रूव, तसेच अविदवसनीय आहेत असे बुद्ध म्हणतात, ( दीघ- 
निकाय १७-१६ ) आपले संस्कार व संविद ( विज्ञान ) बदलणारे असल्यामुळे 
आपल्या अहं ला स्थिरत्व प्राप्त करून देण्याचा हव्यास निसर्गाच्या विरुद्ध आहे 
यण नेमके हेच आपण करीत असतो. तेव्हा आपणास जीवनात योग्य रीतीने 
वागण्यासाठी आपली संविद्‌ ( विज्ञान ) स्थितिज्लील आहे असे न समजता 
आपल्यावर होणारे संस्कार व त्यामुळे होणारी मनाची ठेवण व तद्‌भव 
संविद्‌ यांच्या स्वरूपाचा अभ्यास फरणे आवद्यक आहे. भापण नित्यक्षः 
जीवनात आपले संस्कार नित्य व ध्रुव आहेत असे समजूनच वागत असतो 
आपले प्रन सोडवताना भापण आपल्या प्रश्‍नांची कारणे स्वतःमध्ये न शोधता 
बाह्य गोष्टीत ज्ञोधून ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या क्रियाद्वारे आपले 
संस्कार व विज्ञान ह्यास नित्यत्व व धरुवत्व प्रदान करण्याचा प्रयत्न असतो. या 
आपल्या हव्यासाद्वारे आपण जीवनात सुरक्षितता शोधत असतो. पण सवे संस्कार 
अनित्य आहेत. संविद्‌ ( विज्ञान ) अनित्य आहे हो गोष्ट जर लक्षात घेता 
आली, तिचे सत्य स्वरूप जर लक्षात घेतले तर आपले प्रश्‍न समजून घेण्याच्या 
बाबतीत त्याचे कायं कोणते याकडेही आपण लक्ष देऊ शकू. 


जीवन अनित्य आहे हे समजले तर बुद्धानी निरनिराळ्या यज्ञयागादिकास 
का विरोध केला हेही लक्षांत येईल. या यज्ञयागादिकांच्या द्वारे आपण आपले 
जीवनाज्ली असलेले संबंध स्थिर करोत असतो. त्याच्या आधारे जीवनात 
सुस्थिती प्राप्त होईल असे समजतो. बाह्[ मार्गाने जीवनात स्थिरत्व आणण्याचा 
तो आपला प्रयत्न असतो. पण ह्या यज्ञयागामुळेच समाजात हिसेची वाढ होते. 
द्रव्याचा नाश होतो. काही समाजघटकास यज्ञाचा अधिकार आहे तर काहोस 
नाही. यामुळे समाजघटकात परस्पर वैमनस्य निर्माण होते व विषमता वाढीस 
लागते. यज्ञामुळे मनावर होणार्‍या चुकीच्या संस्कारामुळे जीवनाविषयी आपण 
चकीच्या संकल्पना बाळगतो. दुःखाचे फारण लक्षात घेत नाही. या यज्ञयागादिद्वारे 
वनात आधार ज्ोधण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे हे आपण ओळखले तर 
त्याच्यापासून आपली सुटका होऊ शकेल. अष्टांगमार्गाने प्रवास फरणारा 
मनष्य स्रोतापत्ती या अवस्थेस पोहोचला म्हणजे त्याला यज्ञयागादि सर्व 
विधीचे व्यथंत्व कळून ग्रेते व तो हे विधी पाळण्याच्या भरीस पडत नाहो. 


बुद्धांनी जीवनात जे बदल होतात त्या बदलाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 
हे बदलू दोन प्रकारचे असतात. यापेकी एक बदल अज्ञानोद्‌भव ब म्हणून 


 : -ा 
दशक 
अनुक्रमणिका टी 


८ नबभारत जानेवारी १९७७ 


तृष्णोद्भव असून दुसरा सम्यक दृष्टिपासून म्हणजे तृष्णामुवतीपासून होणारा 
बदल आहे. यापेकी पहिला बदल मनुष्यास परिस्थितिबद्ध करणारा अत्तएव 
इःखात लोटणारा असून त्यामुळे मनुष्य या संसृतिच'कात गुरफटलेला राहतो. 
दुसऱ्या प्रकारचा बदल सम्यक ज्ञानाने घडून येतो. दु:खाच्या स्थितीत दुःखा- 
पासून निसटून न जाता त्याचे मम जाणल्याने तो घडून येतो. तो माणसास 
उत्तरोत्तर दुःख व संकटे यापासून मुक्‍त करतो, व निर्वाणप्राप्तीस सहाय्य करतो. 


माणसामध्ये घडून येणाऱ्या या दोन प्रकारच्या बदलाचे कारण पुढीलप्रमाणेही 
सांगता येईल, कोणताही मनुष्य घेतला तरी त्यामध्ये कमीअधिक प्रमाणात बाह्य 
प्रभावामुळे बदल घडून येत असतो. धर्माच्या कल्पना समाजाने बाह्यतः स्वोकार- 
लेल्या रुढी व परंपरा, विज्ञानाचे शोध, उद्योगधंद्यातील स्थित्यंतरे इत्यादि 
कारणांमुळे आपल्या आघाराविचारात बदल होतो. एका दृष्टीने पाहिले असता 
हा वरवरचा बदल होय. अज्ञा बदलाने बाह्यतः आपल्यात फरक पडत असला, 
व आपल्या आवडीनिवडी बदललेल्या दिसल्या तरी आपलो तृष्णा व भव 
(100९००००1४) चो वृत्ती तज्ञीच कायम असते. म्हणून या बदलास 
बदल असे नाव देता येईल. आपल्या संविद्मध्ये बाहातः 
तरी मूलभूत बदल झालेला नसतो. आपण पुर्वीसारखेच 
राज्यपद्धती त्यागून दुसरी स्वीकारली, एक धरम त्यागून दुसरा धर्म स्वीकारला 
म्हणजे आपल्या भाचारा-विचारात बदल दिसतो खरा पण त्यामुळे आपल्या 
सुरक्षितता शोधण्याच्या वृत्तीत बदल होत नसतो. आपल्याकडे व पाड्चिमात्य 
देज्ञात मान्यता पावलेले बदू या स्वरूपाचे ञाहेत. अज्ञा बदलामुळे माणसाची 
काही दुःखे नष्ट होतात पण त्यांच्या ऐवजी दुसरी दुःखे निर्माण होतात. था 
प्रकारचे बदल देशात पसरलेलो बेकारी, क्रोय, निरनिराळा प्रकारचे वैयक्तिक 
ब सामाजिक संघषं व युद्धे यास जन्म देतात. 


स अज्ञानो-ूव 
बदल झालेला असला 


संग्रहपर असतो. एक 


डुसऱ्या प्रकारचा बदल मूलभूत स्वरूपाचा संविद्मध्ये होणारा बदल होय. 
हा बदल परिस्थितिजन्य नसतो. बुद्ध ज्या प्रकारच्या बदलाची आपल्याकडून 
अपेक्षा करतात तो आपल्या संविद्मध्ये घडून येणारा मूलभूत बदल होय. जे 
अनित्य आहे ते नित्य आहे असे समजून वागणे भ्रमकारक आहे. आपले दुःख 
बाह्य कारणानी निर्माण होत नसुन ञपली तृष्णाच दुःवनिमितीस फारण होते, 
हे लक्षात आल्यावर आपल्या संविद्मध्ये इष्ट तो बदल होतो. माणसाची 
लीवनवृष्टि बदलते. हा बदल परिल्यितिजन्य नसतो. अश्शारीतीने बदल झालेल्या 


माणसाची सुखाची कल्पना उत्तरोत्तर बदलत जाते. ज्या इंद्रिवसुखात इतर लोक 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार ९ 


सुख मानतात त्यात तो सुख मानत नाही. या प्रकारचा बदल निर्वाणाकडे नेणारा 
असतो. 


भगवान बुद्धाने जीवनात सर्वे अनित्य आहे हा जो विचार मांडला 
त्याविरुद्ध नेहमी एक आक्षेप घेण्यात येतो. तो असा कौ जर जीवनात सवंकाही 
प्रवाहाच्या स्थितीत असेल तर वस्तूचे सतत नूतनीकरण होत असेल तर मग 
आपण आपल्या थोदतालच्या वस्तू कशा ओळखू शकतो ? आपण पाहिलेली 
एखादी वस्तू पुर्वी आपण पाहिली होती असे कसे म्हणू शकतो ? या आक्षेपास 
बोद्ध आचार्यांनी नेहसीच समपंक उत्तर दिले आहे. प्रत्येक क्षणी वस्तूचे नूतनी- 
करण जरी होत असले तरी कोणत्याही दोन क्षणातील वस्तू भिन्न जरी असल्या 
स्हणजे त्या दोन क्षणी त्या वस्तू जरी तंतोतंत सारख्या नसल्या तरी त्या 
सारख्याच आहेत असे आपण समजतो. दुसर्‍या शब्दात आपली वस्तूची ओळख 
चुकीचो असते. दोन क्षणातील वस्तू तंतोतंत सारख्या नसल्या तर त्या तज्ञा 
आहेत असे आपण चृकोने समजत असतो. 
सब दु:खम्‌ 

भगवान बुद्धांच्या वचनामध्ये सब दुःखम्‌ हे अत्यंत महत्वाचे वचन आहे. 
वास्तवतेच्या तीन लक्षणांपेकी सब दु:ख हे एक लक्षण होय. सर्वत्र हुःखच आहे 
ही गोष्ट बुद्धानी आबर्जून सांगितली. दुःखाचे अस्तित्व मान्य केल्याशिवाय व 
त्याचा पुरता समज प्राप्त क्षेल्याशिवाय कोणीही भनृष्य सुख प्राप्त करू शकत 
नाहो असे बुद्धाचे म्हणणे होते. 

हिदुधर्मात सोक्षप्राप्ती करणे हे जीवनाचे अंतिम ध्येय मानले असुन त्या 
साठी ग्रंथोकत मार्गाचे अनुसरण करणे हा एकमेव मागग आहे असे मानले जाते. 
त्यामुळे जीवनात दुःख कसे निर्माण होते हे पाहाण्याकडे दुलंक्ष होते. बहुतेक 
माणसास दुःखाचे कारण समजून घेण्याचे भ्रम घ्यावपाचे नसतात. कोणीतरी 
कोणती कर्मे करावी ते सांगावे व आपण सांगकाम्याप्रमाणे ती कमे करून 
जापल्याला सम्यक दृष्टी प्राप्त झाली असे मानावे असे आपले चाललेले असते. 
त्यामळे अज्षा कर्माने दु:खाचा क्षणिक विसर पडला असला तरी दु:खाचे कारण 
नष्ट झालेले नसते. परिस्थितीत बदल झाला म्हणजे किवा काहो अन्य कारणाने 
दुःख पुनः त्याच किवा नबोन स्वरूपात निर्माण होते. दु.ख नष्ट व्हावे म्हणून 
मनुष्य निरनिराळे मार्ग अनुसरतो, निरनिराळ्या क्‍्लुप्त्याचा अवलंब करतो, 
पण पुःख तसेच कायम असते. 


अनुक्रमणिका 


१० नवभारत जानेवारी १९७७ 


बुद्धाचा (दुःखाबद्दलचा दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी आपल्या सर्वांचा 
डुःखाकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे हे नीडपणे समजून घेतले पाहिजे. 
आपणा सर्वास निरनिराळ्या प्रसंगी दुःख होत असते. दुःख झाले म्हणजे 
य तून निसटून जाण्याचा आपला प्रयत्न असतो. दुःख झाले असता ते क्षालेच 

असे मानून स्वयंसुचन करणे हा त्यापेकी एक प्रकार. ईश्वराची किंवा 
देवदेवतांची अवकृपा झाल्यामुळे दुःख झाले असे समजून त्यांची पुजा करणे, 
प्राथयना करणे, निरनिराळी ब्रतवेकल्ये करणे हा दुःखातून निसटून जाण्याचा 
दुसरा प्रकार, अफू दारू यासारख्या व्यसनात गुंग राहून दुःख विसरणे हा 
तिसरा प्रकार, काहीजण दु:ख नष्ट व्हावे म्हणून निरनिराळ्या विदवासात गुंग 
असतात. दु:ख विसरावे म्हणून कोणी स्वतःस एखाद्या कामात झोकून देतो. 
त्यास दुःखाबद्दल विचार करावयास अवकाऱच राहत नाहो. 

सर्वसाधारण मनुष्य पूजा जप ब्रतवेकल्ये इत्यादिच्या किंवा स्वयंसुच- 
नांच्या मार्गाने दुःख नष्ट करण्याचा प्रयत्न फरतो. दुःख नष्ट करण्याच्या या 
सर्व प्रकारांत माणसाचा ' अहं म्हणजे त्याच्या संविद्ची (ब्याडळंटय81858) 
रचना तशीच कायम असावी हा विचार अंतभूंत असतो. याक्िवाय आपल्या 
सामाजिक धामिक संस्थांची रचनाही तशीच कायम असावी असे आपणास 
वाटत असते. ह्या संस्था मनुष्यनिमित नाहीत, ईश्‍वरनिभित आहेत. आपल्या 
भोवतालच्या समाजरचनेस आपण जबाबदार नाहो. त्यांच्यामुळे कितीही दुःख 
झाले तरी त्याची जबाबदारी आपल्यावर नाही असे मनुष्य चितीत असतो. 

दुःख दूर करण्याच्या बाबतीत धर्माचेही सहाय्य होते. दुःख नाहीसे 
करण्यासाठी धरम निरनिराळी स्पष्टोकरणे देतो, त्यावर विश्‍वास ठेवन माणसे 
दुःख विसरण्याचा प्रयत्न करतात, उदाहरणाथ दु:ख झाले असता धर्भ मागच्या 
जन्मी तुम्ही पाप केले, म्हणून था जन्मी हे दुःव तुमच्या वाट्यास नाले. अमक 
असूक पुजा केल्याने किवा कर्मे केल्याने ते नष्ट होईल असे सांगतो. नर्षात हा 
सूचनेचा प्रकार झाला. हिदुधर्माने प्रत्येक व्यक्तीसाठी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष 
हे चार पुरुषार्थ सांगितले असुन प्रत्येक व्यक्‍तीने यासंबंधीची नियम, फतंव्ये 
वार पाडण्याचा आदेश दिला आहे. ही कतंब्ये पार पाडीत असताना द्‌ःखे 
निर्माण होतात. ती निरनिराळ्या प्रकारच्या उपासनांनी विसरावथाची असतात 
ईइवरावरील वृढ विइवास व निरनिराळा प्रकारची कर्मे करणे हाच ह्दि- 
धर्माच्या दृष्टीने दु:खे नष्ट करण्याचा रामबाण उपाय आहे. ि 

दुःख होऊ तये म्हणून आपण जे सागं अवलंबितो त्यापैकी आपले बा. 
वस्तूशी असलेले संबंध स्थिर ठेवणे हा एक माग होय. आपले आप्तेष्ट, भापली 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसगेविषयक विचार ११ 


जमात, आपला धर्म व देश्य इत्यादिशी नसलेले संबंध स्थिर असावे असे आपणास 
चाटत असते. हे संवंध स्थिर ठेवण्यासाठी समाज निरनिराळ्या रूढी व परंपरा 
निर्साण करतो. मनष्य हे संबंध स्थिर असावे, त्यांच्याद्वारे सुख मिळावे असे 
इच्छितो. तरी या संबंधात दु:ख हे होतेच. दुःखास विसरण्यासाठी मनुष्य निर- 
निराळ्या श्रामक सिद्धास्तावर विश्वास ठेवतो. काहीजण दु:ख ईइवरानेच 
निर्माण केले व ईइवरास शरण गेल्याने ते नष्ट होईल असे मानतात. काहीजण 
सुखदुःख निर्माण करणे हो इंडवराची लोला आहे असे म्हणतात. तर काहोजण 
जीवन सत्‌ चित्‌ आनंदमय आहे. जगात दुःख नाहीच. आपल्या चुकीच्या दृष्टि- 
कोनामुळे दु:खाचा केवळ भास होतो असे म्हणतात. म्हणून अनेकांनी आपण 
आहो त्याच ल्यितीत समाधान माना असा उपदेश करण्यासही कमी केले नाहो. 
या प्रकारच्या .बिचारसरणीच्या मुळाशी दुःखास कारण मनुष्य नाहो. ते यदृच्छेने 
येते, दुःख नित्याची घटना आहे, त्यात कमीअधिक फरक करता आला तरी ते 
तसेच कायम राहील, हा विदवास दडलेला असतो. 

विज्ञान जौवनातील कार्यकारणसंबंध काही प्रमाणात लक्षात घेते. यामुळे 
विज्ञानाने काही प्रमाणात आपले दुःख नष्ट होते. तरी विज्ञानाने दुःख पुर्णपणे 
नष्ट होऊ शकेल असे मुळीच नाहो. विज्ञानाने शेती भोषधीक्ञास्त्र इंजिनिअरिंग 
इत्यादि ज्ञानश्याखात फार मोलाचे श्ोध लावले आहेत. त्यामुळे जीवनात काही 
सुखसाधनांची भर घालता आली आहे. पण विज्ञानाच्या सर्व साधनांनी माणसा- 
मधील अंतस्थ व बाह्य संघर्ष नष्ट होऊ झकत नाहो. विज्ञानाच्या साधनांनी 
प्रेस निर्माण करता येत नाहो. यामुळें परस्परातील चुरस व चढाओढ यामुळे 
निर्माण होणारी दुःखे तज्नीच राहातात इतकेच नव्हे तर विज्ञानामुळे निर्माण 
केलेल्या काही साधनांचा माणसामाणसातील संघर्ष वाढविण्याच्या फामी उपयोग 
होतो. 

अलिकडील काळात मानसक्षास्त्रज्ञानी आपल्या जीवनातील संघर्ष कमी 
करण्याचे व माणसाला बाह्य परिस्थितीशी जुळते घेण्याच्या बाबतीत सहाय्य 
करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत पण त्यामुळे हे संघर्ष पुर्णपणे नष्ट होऊ 
शकतील असे मुळीच नाही. मानसक्षास्त्रज्ञ माणसाच्या मूलभूत गरजा शोधून 
काढण्याचा प्रयत्ल करतात; व ज्यांना परिस्थितीज्ञी जुळते घेण्याच्या बाबतीत 
अडचणी येतात त्यांच्या त्या अडचणी दूर करण्याच्या बाबतीत सहाय्य करतात. 
चण या प्रकारचे सहाय्य हे वरवरचे सहाय्य होय, याची दोन कारणे सांगता येतोल. 
पहिले कारण असे को मानसक्षास्त्र मनुष्याला कोणत्याही परिस्थितीशी जुळते 
घेण्यासाठी प्रयत्न करते. परिस्थिती कशीही असली तरी त्या परिस्यितीज्ली 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


१२ नवभारत । जानेवारी १९७७ 


जुळते घेता यावे यासाठी मानसक्रास्त्राचा प्रयत्न असतो व तो अनेकदा अपयक्ञी 
ठरतो. कारण माणसाचा परिस्थितीज्ञी सुसंवाद नसला म्हणजे माणसाने बदलणे 
हे जितके आव्यक आहे तितकेच माणसाच्या आंतरिक गरजांची पूर्ती व्हावी 
म्हणून समाजातील रुढी व परंपरा व माणसास बाह्यतः बंधनात ठेवणाऱ्या 
संस्था यांच्यामध्येही बदल घडवून आणणे ञावडयक असते. अज्ञा प्रकारे समाजात 
बदल घडवून भाणणे हे आपले काम आहे असे मानसक्षास्त्रज्ञ समजत नाहोत. 

मानसशास्त्राचा माणसाला बाह्य परिस्थितीज्ञी मेळ घालून देण्याचा 
प्रयत्न सदोष असण्याचे दुसरेही महत्वाचे कारण आहे. माणसाच्या काही 
गरजांची पुरतो काही प्रमाणात करणे एवढेच मानसक्ञास्त्र जाणते. पण मनुष्य 
हा हेतु बाळगणारा प्राणी आहे. त्याच्या जीवनास हाही हेतु आहे हो गोष्ट ते 
लक्षात घेत नाहीत. माणसाची संविद्‌ कश्नी निर्माण होते, तिच्यात कोणत्या कार- 
णानी कसे बदल होतात, निर्वाणाकडे वाटचाल करताना माणसाच्या संविद्मध्ये 
कसे बदल होतात हे ते सांगू हाकत नाही. यामुळे मानसक्ञास्त्रास माणसाच्या 
बदलत्या गरजा व त्याची दुःखे कशी निर्माण होतात हे पांगता येत नाहो. म्हणून 
मानसक्षास्त्राच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे काही बाबतीत माणसाला आपलो काहो दुःखे 
नष्ट करता आली तरी जीवनातील दु:खे पुर्णपणे नष्ट करण्यास व जीवनास 
नवीन दिक्षा दाखवून देण्यास मानसश्ञास्त्र अपुरे पडते, जीवनाच्या बदलत्या 
परिस्थितीत इष्ट कोणते व अनिष्ट कोणते ते तपासून अनिष्ट मूल्ये त्यागण्याची 
अंतर्दृष्टि माणसास यावयास पाहिजे. मानसश्ञास्त्राने हो अंतदुष्टो प्राप्त होऊ. 
शकत नाहो. 

दुःखासंबंधी एवढा विचार केल्यावर याबाबतीत बुद्धाचे फाय म्हणणे 
आहे ते पाहू. भगवान बृद्ध सवंत्र दुःख आहे असे म्हणतात. काही लोकास हा 
बिचार पटत नाही. जीवनात सुख व दःख दोन्ही नाहेत केवळ दुःख नाहो. 
बुद्धानी केवळ दु:खावरच भर दिल्यामुळे त्यांची शिकवण निराज्ञावादी झाली 
आहे असे त्याचे म्हणणे असते. पण हा विचार बरोबर नाही. आपल्या नित्याच्या 
जीवनात सुख व दुःख आहे हे बुद्धास माहित नव्हते असाही काही मुद्दा नाहो. 
बुद्धास सुख व दु:ख दोन्ही माहित होते. दोहोचाही त्यांनो अनुभव घेतला होता. 
पण ज्या मार्गानी आपण सुखप्राप्ती फ़रतो ते इंद्रिययुखाचे भार्ग चिरकाल 
समाधान देणारे नाहीत असे त्यांचे म्हणणे होते व ह्या गोष्टोचा अनभव 
आपणासहो घेता येतो. खरा आनंद किंवा खरे सुख आत्यंतिक इंद्रियसुख व 
आत्यंतिक इंद्रियदु.ख या दोहोंचा त्याग करून मध्यम मार्गाने प्रवास केल्या 
प्राप्त होते अशी त्यांची शिकवण आहे. 


नें 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार १३ 


बुद्धाच्या शिकवणुकीचे रहस्य त्यांच्या सवं अनित्य आहे व जे अनित्य 
आहे ते दु:ख भाहे या सुत्रात साठविलेले आहे. जे अनित्य आहे ते तसे त 
ओळखताच मनुष्य ते नित्य आहे असे समजून वागतो. किंवा जे अनित्य आहे 
ते नित्य व्हावे म्हणून धडपडतो. या क्रियात त्याची तृष्णाच दुःख निर्माण करते. 
अज्ञा वागण्यामुळे काहो अंशी तो स्थंयं प्राप्त करू ज्ञकला तरी ते स्येयं दोघकाल 
टिकणारे नसते. म्हणूनच बुद्धाती जे अनित्य नाहे ते दुःख आहे असे म्हटलेले 
आहे. अनित्यामध्ये माणसास समाधान नसते. अनित्यात त्यास कोणतीच 
सुरक्षितता लाभत नाहो. म्हणून तो दुःखी बनतो. जे अनित्य आहे ते अनित्य 
आहे हे लक्षात घेतले व ते स्थिर करण्याचा हव्यास सोडून दिला तर आपण 
वास्तवता जशी आहे तज्ञी ओळखतो असा त्याचा अर्थ होईल. वास्तविकता 
जज्ली आहे तज्ञी ओळखल्यामुळे तिला विकृत करण्याची इच्छा नष्ट होईल. 
दुःखनिर्भितीची, प्रक्रिया लक्षात येईल व तिच्यापासुन मुक्‍त होता येईल. 


पण जे अनित्य आहे ते दुःव आहे या बुद्धवचनाचा अर्थ अनित्यापासुनच 
दु:ख आहे असा करू नये. अनित्यातच दुःख असते असे म्हणण्यापेक्षा माणसाची 
अनित्याकडे पाहाण्याची दृष्टी विपरीत असते म्हणून दुःख निर्माण होते असे म्हणणे 
जास्त योग्य होते. दुःख वस्तुस्थितीकडे पाहाण्याच्या आपल्या चुकोच्या दृष्टि« 
कोनामुळे होते. म्हणून दुःखाचे कारण अयोग्य दृष्टिकोन होय असेही आपण म्हणू 
शकतो. कार्यकारणसंबंधात कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम त्याच्या फारणातच 
असतो. तो परिणाम दृष्टिगोचर होण्यास काहो कालावधी लागेल हे शक्‍य आहे. 
म्हणज जोवनाकडे पाहाण्याच्या विपरीत दृष्टिकोनामुळे, अनित्य नित्य आहे. 
असे समजून वागल्यामुळे काही काळ सुख प्राप्त होते असे आपणास 
दिसले तरी पुढे त्यापासून दुःख निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाहो. तेव्हा 
तात्विक दृष्टोने विचार केल्यास दुःखाचे कारण आपल्या बाह्या वस्तूशी असलेल्या 
अयोग्य संबंधात आहे हे सहज लक्षात येते. आपला'अह' अनित्य आहे तो स्थिर 
आहे असे समजून त्याचा विकास व्हावा म्हणून भापण धडपडतो. बाह्य वस्तू 
अनित्य आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण तरी त्यांच्यात 
बदल होतो. भापल्या महत्वाकांक्षेला धक्का षसतो, व आपणास दुःख होते. हे 
दु:ख लक्षात येण्यास कालावधी लागतो. याचे कारण आपले मन पुरेसे सुसंवेदी 
नसते हे होय. आपल्या क्रियांचे बाह्य परिल्यितीवर कोणते परिणाम होतात व 
बाह्य परिसराचे ञापल्यावर कोणते परिणाम होत आहेत हे लक्षात घेण्यासाठी 


जी संवेदनज्नीलता लागते ती आपल्यापाशी पुरेज्ञा प्रमाणात नसते. शिवाय 


अनुक्रमणिका 


१४ । नवभारत जानेवारी १९७७ 


आपल्या प्रयत्नाने आपण परिस्थितोवर नियंत्रण स्थापन केलेले असते. ते आप- 
णास वस्तुस्थितीची जाणीव देण्यापासून पराडमुख करते. 


आपण आपले दुःख टाळण्याचा, त्यापासुन निसटण्याचा सतत प्रयत्न 
करीत असतो. पण योग्य दृष्टिकोन धारण केला तर आपले दु:खच आपणास 
वस्तुस्थितीची जाणीव देण्यास समर्थ असते असे वरोल विवेचनावरून आढळून 
येईल. म्हणून दु:ख आपला मित्र आहे, व शिक्षक आहे असे आपण म्हणू शकतो. 
दुःब आपले बाह्य वस्तूशी संबंध सुसंवादी नाहोत, बाह्य परिस्थितीच्या आपल्या- 
वर घातक प्रतिक्रिया होत आहेत याची जाणीव देते. बाह्य परिस्थितीशी 
सुसंवादी संबंध नसले को मग भोती, चिंता राग इत्यादि विकाराची निभिती 
होते. आपल्या मनावर व भावनांवर घातक परिणाम होतात व पुढे त्यांचा 
आपल्या शरीरावरही घातक परिणाम होतो. मनुष्यास जे अनेक सानसिक्त 
व क्षारीरिक रोग होतात त्या बहुतेकाची कारणे भापण बाह परिस्थितीशी 
योग्य रोतोने जुळते घेऊ शकत नाहो या गोष्टीमध्ये साठवलेली असतात असे 
आपण म्हणू शकतो. 


आतापयंत आपण दुःखाचे जे तात्त्विक विवेचन केले ते विचारो माणसास 
भगवान बुद्धाच्या विचाराची दिझा समजून घेण्यास उपयोगी पड्‌ शकते. पण 
प्रत्यक्षत: बुद्धाची ही शिकवण आत्मसात करून ञञापल्या दैनंदिन कृतोत आणणे 
खरोखर कठोण आहे. या त्रिकवणुकोचे खरे रहस्य क्रमाक्रमाने लक्षात येते. 


आपल्या धमंप्रसारास आरंभ करताना वाराणसौ येघील पाच भिक्षसमोर 
बुद्धाने जे पहिले प्रवचन दिले, ( संयुत्तनिकाय ४२१-२३ ) त्यात दुःखाची 
कारणमीमांसा मानसक्ञास्त्रोय रीतीने केलो आहे असे ञपण म्हण शकतो 
भिक्षूनो दुःख आर्यसत्य आहे. जन्मही दुःख आहे. जरा हो दुःख आहे, वि व्याधीही 
दु:ख आहे व मरणही दुःख आहे असे बुद्ध म्हणतात. त्यांचे हे वचन समजन 
घेणे कोणास जड जाऊ नये. कारण जर जन्मच झाला नसता तर मनष्यास 
जीवनात निरनिराळो दुःखे भोगावी लागली नसती. व मग जरा, व्याधी, म्त्व 
ह्यापासुनही तो मुक्‍त राहिला असता. खरे सुख जन्ममरणाच्या चंकांपासच 
मुक्‍त झाल्याने मिळते हे बुद्धाचे वचन लक्षात घेणे जरूर आहे. ््‌ 

पुढे बुद्ध अभ्रियाश्ी मिळणे दु:ख आहे व प्रियाज्ञी वियोग दुःख आहे 
असे म्हणतात. ज्याशी भांडण ज्ञाले, ज्याने शिवीगाळ केली, आपला अपसान 
केला किवा अन्य प्रकारे कष्ट दिले अज्ञा माणसास मिळण्यापा 


क रि सुन आपण द:खी 
होतो, त्याचप्रमाणे जे आपणास प्रिय आहेत अज्ञा मित्राचा ट्‌ 


वा आप्तेष्टांचा 


अनुक्रमणिका य मा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
सेगणकीकृत्त 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार १५ 


वियोग आपणास असह्य दुःखदायक होतो. मित्राच्या वा माप्तेप्टांच्या वियोगाने 
एकटेपणाची भावना निर्साण होते तेव्हा अप्रियाक्षी मिळणे दुःख आहे व 
प्रियाश्षी न मिळणे दुःख आहे. हे ह्या वचनाचाही आपल्या दैनंदिन 
जीवनात अनुभव येतो. दुःख हे आपल्या आंतरिफ गरजा व त्या गरजांच्या 
पूर्तीसाठी आपण केलेले प्रयत्न थावर अवलंबून असते. आपली महत्वाकांक्षा 
जितकी जाल्त त्या महत्वाकांक्षेच्या पूर्तीत अपयक्य प्राप्त झाल्यावर होणार्‍या 
दुःवाची भावना तीन्न असते पण येथे म्रिय व अप्रिय हो विज्षेषणे आपला बाह- 
वस्तूबद्दल असणारा दृष्टिकोन व्यक्त करतात; म्हणजे आपण बाह्यवस्तूनी 
अगोदरच बद्ध असतो. त्या वस्तूबद्दल भावरूप किंवा अभावरूप आसक्ती 
बाळगतो. म्हणूनच आपणास दु:ख होते. म्हणून बुद्ध पुढे याच सूत्रात सवच 
उपादानस्कंध दुःख आहे. असे सांगतात, म्हणजे आपलो बाह्य वस्तूचे 
असलेली भासवती दुःख निर्माण करते. जर भापण या उपादान स्कंधायासून 
म्हणजे आसवतीपासून मुक्‍त असलो तर दु:ख निर्माणच होणार नाहो. आपले 
सुखदुःख आपल्या असक्तीच्या तीन्नतेबर अवलंबून असते, तिरतिराळी माणसे 
एकाच वस्तूशी निरानराळ्या प्रसाणात आसवत असतात त्यांना त्या वस्तूच्या 
बियोगापासून प्राप्त होगारे दु:लहो त्या त्या प्रमाणात कमीअधिक नसते. 

सरतेशेवटी बुद्ध हे सर्व जगच दुःख आहे असे म्हणतात. सर्वसाधारण 
मनष्य असे उद्गार काढण्यास धजणार नाहो हे उघड आहे. कारण त्याला 
जीवनात कोणते ना कोणते सुख दिसते, पण क्षणिक सुखाच्या हव्यासापासुन 
जे कमी अधिक प्रमाणात सुकत आहेत अश्या लोफास जगात दुःखच अधिक आहे 
याचा अनुभव आल्याशिवाय राहात नाहो. संत तुकाराम “ सुख पाहाता जवापाडे 
दुःख पवंताएवढे ' असे म्हणतात ते याच संदर्भात. संवेदनाक्षम मनुष्य इतरापेक्षा 
जास्त 7881180 असतो, जेथे इतरास सुख दिसते तेथे त्यास दुःख दिसते. 
माणसास हो अवस्था प्राप्त झालो म्हणजे तो जगात सुखच नाही असे म्हणणार 
नसला तरी ते उपेक्षणीय आहे असे तो खात्रोने म्हणेल. 

याच्या पुढची पायरी म्हणजे जीवनात सर्वच परिस्थितीबद्ध वस्तु पुर्णपणे 
दःखदायी आहेत हो अंतदृंष्टो प्रत्यक्षत: प्राप्त करणे, हो अत्यंत कठीण गोष्ट 
आहे व ती अत्यंत विरळ भमाणसासच शक्य होते. संतजन सामान्य साणसापेक्षा 
जास्त असमाधानी भसतात ब ज्या स्वगंमय परिस्थितीत आपण अत्यंत आनंदात 
राहू त्या सुखाच्या स्थितीतही त्याना दुःख जाणवते. त्याना ह्या स्थितोत दुःख 
ज'णवते म्हणून ते अज्ञा सुखाच्या (त्यांच्या दृष्टीने दु:खाच्या) स्थितीपलिकडे 
जपण्यासाठी धडपडत असतात. याच्या उलट स्थिती सासान्य माणसाची असते 


अनुक्रमणिका 


१६ नवभारत जानेवारी १९७७ 


त्याना कोणतेही इंद्रियसुखाचे साधन सुखदायक वाटते. त्यापासुन दुःख सुद्धा 
निर्माण होते असे त्यांना दिसले तरी त्याकडे ते दुलेक्ष करतात. त्या डुःखापासून 
निसटून जाण्याचा प्रयत्न करतात पण त्या इंद्रियसुख देणाऱ्या वस्तूचा मोह 
त्यागावासा वाटत नाहो. 


वरील विवेचनावरून आपल्या हे लक्षात येईल को सुखदु:ख आपल्या 
चाह्य जगाशी असणाऱ्या संबंधावर अवलंबून असते. आपण निसर्ग अमुक अमुक 
प्रकारचा आहे अश्ली जी कल्पना करतो ती आपल्या निसर्गाशी असणाऱ्या 
संब्रंधावर अवलंबून असते. निसर्गासंबंधीची भापली सुरवातीची कल्पना प्राथ- 
मिक स्वरूपाची असते. सुरवातीस आपणास जगात जे जे अनाकर्षक दिसते 
त्याच्याविर्द्ध प्रकारच्या स्थितीची संकल्पना मनाक्षी बाळगून त्या संकल्पने- 
नुसार वागण्याचा आपण प्रयत्न करतो. पुढे अशा विरुद्ध वस्तूची किवा संकल्प- 
नेची आराधना केल्याने किवा दु:खाचे दमन केल्याने सुखप्राप्ती होत नाही याची 
जाणीव आपल्यास होते. मग आपले बाह्या वस्तूज्ञी असलेळे नाते बदलते. 
आपण डु:खाचो आराधना किवा त्याचे दमन करण्याऐवजी दु:खाचा समज प्राप्त 
करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आज्ञा प्रकारच्या प्रयत्नात दुःखद संस्कार आपल्या- 
मधून वगळून पडतात. आपण जीवनाकडे डोळसपणे पाहू शकतो व त्यामुळे आपले 
डुःखही नष्ट होत जाते. म्हणून बुद्धाचे सवंत्र दुःव आहे हे वचन बास्तवतेची 
जाणीव देणारे आहे. दुःखाच्या प्रतिक्रिया सवंच माणसावर होतात. पण सर्वा- 
वरील प्रतिक्रिया सारख्या असतात असे मात्र नाही; दु:खाची प्रतिक्रिया आपल्या 
बाह्य वस्तूवर असलेल्या आसवतीवर अवलंबून असते. हे एक मानसशास्त्रीय 
सत्य आहे. मनुष्य ज्या वस्तूच्या आसक्तीपासुन मुक्‍त असतो 
त्याला सुखदुःख होत नाही. आसक्तीपासून मुक्‍त झाला अः 
बाबतीत सुख व दु:ख यात फरक राहात नाही; हे देत 
झालेले असते. अज्ञा माणसास सवंच माणसे व सर्वच व 
त्याच्या बाबतीत प्रिय व अप्रिय या शब्दास अथे उरत नाही ब म्हणून त्याच्या 
जोवनात सुख व दुःख हे हेत नष्ट झालेले असते. असा मनुष्य स्वतः कष्ट 
केल्याने दुसऱ्याच्या सुखात वृद्धि होणारी असेल तर भग असे कष्टही सहन 
करण्यास कचरत न!हो. तो स्वत:साठी जगत नाहो तर दुसऱ्यासाठी जगतो. 


सब अनत्त 


बर्‍याच जणास मगवान बुद्धाच्या अनत्त सिद्धास्ताचे आकल 
कारण भारतात प्रत्येक व्यक्तीत अजर व अमर असा आत्मा आ 


त्या वस्तूपासून 
शा माणसाच्या 
त्याच्या बाबतोत नष्ट' 
स्तू प्रिय असतील किवा 


न होत नाहो, 
हे असा समज 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे 'निसगेविषयक बिचार १७ 


दृढ झाला आहे. भगवद्गीतेत दुसर्‍या अध्यायात आत्मा नित्य अविनाशी, जन्म- 
रहित व अतक्यं असून त्याने धारण केलेला हा देह नाज्ञिवंत आहे. शरीर म्‌त 
पावले तरी आत्मा मरत नाहो असे सांगितले आहे. मनुष्य म्हणजे त्याचे मन 
क्विवा ज्रीर नव्हे तर या दोन्ही पलिकडील वस्तु आहे अज्नी विचाराची परंपरा 
भारतात दृढ झाली आहे. हा आत्मा निरनिराळे जन्म घेऊन अनुभवाचा संचय 
करीत करीत झोेवटी पुर्णत्व पावतो अल्ली ' कल्पना आहे. अनेक उपनिषदात 
आत्म्याचे स्वरूप व त्याचे डरोरातील स्थान यासंबंधी विधाने आढळतात. या 
पाइवंभूमीवर बुद्धाची सब अनित्य, सर्व आत्मारहित आहे हो कल्पना विचित्र 
चाटते. ज्िवाय वृद्ध वेदाचे प्रामाण्य स्वीकारत नाहीत. ईश्वर सव सत्ताधारी, 
मानवी व्यवहाराचे नियंत्रण करून त्यांना वाटेल तसे वाकविणारी सत्ता आहे हे 
सानत नाहीत; यामुळे बुद्ध नास्तिक असून ते वेदिक धर्माच्या विरुद्ध आहेत असा 
समज असंल्य लोकांत पसरला आहे. बुद्धांच्या शिकवणुकीचा विपर्यास होण्यास 
हे एक महत्वाचे कारण आहे. 


बुद्ध वेदिक धर्माचा आत्म्याचा सिद्धास्त मानत नाहीत; त्याला कारणही 
तसेच सबळ आहे. उपनिषदांचे अवलोकन केले असता त्यांत आत्म्यासंबंधीच्या 
यरस्परविरोधी कल्पना आढळतात. म्हणून प्राचीन लोकानी आपल्या जीवनास 
काहो आधार प्राप्त व्हावा म्हणून आत्म्याची कल्पना स्वीकारलो असावी, असा 
संशय घेण्यास भरपुर पुरावा आहे. वेदकालीन क्रटरषींनी आत्म्याची कल्पना 
स्वीकारली पण आत्मा आहे हे त्यानी सिद्ध केले नाहो. त्यानी आत्म्याचे 
अस्तित्व गृहीत धरले. शिवाय उपनिषदांचे अवलोकन केळे असता आत्म्याच्या 
कल्पनेचा उत्तरोत्तर विकास. होत गेला असावा: असेही वाटते. निरनिराळ्या 
उपनिषदात आत्म्याच्या स्वरूपासंबंधाने व त्याच्या स्थानासंबंधाने मतभेद 
आहेत. उदाहरणार्थ एक उपनिषद्‌ आत्मा हृदयात आहे असे म्हणते तर दुसरे 
तो मेंदूत आहे असे म्हणते. आत्मा केवढा आहे. यासंबंधानेही उपनिषदात 
मतभेद आढळून येतात. बृह्दारण्यकोपनिषद आत्मा यवाएवढा सूक्ष्म आहे असे 
म्हणते तर कठ व इतर उपनिषदे तो भंगुष्ठाएवढा आहे असे म्हणतात. 
छांदोग्योपनिषदात तो प्रादेशमात्र म्हणजे वौतभर आहे असे मानले आहे. तर 
कोषीतको उपनिषदात्‌ ज्याप्रमाणे वस्तरा, वस्तऱ्याची पेटो भरून राहातो तद्वत 
आत्मा सवं झरीर व्यापुन लपुन राहिला आहे असे म्हटले आहे. मंत्रायणी उप- 
निषदात्‌ आत्मा अणूहून लहान अंगुष्ठपरमाण, प्रादेशमात्र किवा सर्व शरीराएवढा 
असून त्या आत्म्याचे ध्यान केले असता मनुष्यास श्रेष्ठ गती प्राप्त होते असे म्हटले 


न. भा. २ 
अनुक्रमणिका 


शट न नवभारत जानेवारी १९७७ 


आहे.' मक्षा परस्परविरोधी मतावरून आत्म्याची कल्पना एक मानसिक रचता 
(एकह 8] 0017ए० ) नाहे अशी शंका आल्यास आइवर्य वाटावयास 
नको. 

वेदिक धर्मात पुनर्जन्माची कल्पना आहे, व पुनर्जन्म मानला तर ज्याचा 
पुनर्जन्म होतो अ्नी वस्तु असली पाहिजे हे ओघानेच येते. म्हणून पुनजेन्माच्या 
स्पष्टीकरणासाठी आत्म्याचे अस्तित्व मानणे भाग पडते असे सांगण्यात येते. 
या सिद्धान्ताप्रमाणे आत्मा निरनिराळ्या जन्मी निरनिराळी ज्षरीरे धारण 
करतो. माणसाने आपल्या पुर्वीच्या जन्मी जी काही बरी वाईट कृत्ये केली 
असतील त्याची फळें त्याला त्याच जन्मी मिळतोल असे नाही. त्याची फळे 
त्याला पुढच्या जन्मीही भोगावी लागतात. आत्म्याचा पुनजन्माचा सिद्धान्त 
अमान्य केला तर माणसास या जन्मी काही कारण नसता जो संकटे येतात त्याचे 
स्पष्टोकरण करता येत नाही. म्हणून आत्म्याचा सिद्धान्त मानणे अपरिहार्य 
महे असे समजण्यात येते. 

पुनजन्माच्या सिद्धान्ताचे स्पष्टीकरण आत्म्याचे अस्तित्व मानल्याने प्राप्त 
होते हे जरी खरे असले तरी हा सिद्धान्त मानल्यावर आपल्या अडचणी सुटतात 
असे मात्र नाहो. वैदिक धर्माने आत्म्याचा सिद्धान्त स्वीकारून आत्मा व शरीर 
असे कायमचे दवेत निर्माण केले आहे. आत्मा व झरोर या दोहोमध्ये आत्मा श्रेष्ठ 
मानला गेला. आत्मा व ज्षरीर यामध्ये आत्म्याच्या विकासाच्या कल्पनेकडे जास्त 
लक्ष देण्यात येऊ लागले; त्यामुळे शरीराच्या आवद्यक त्या गरजा पुरविल्या 
पाहिजेत या गोष्टीकडे दुलंक्ष झाले. मनुष्य आत्मा असल्यामुळे व शरीराचा नाझ 
झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नसल्यामुळे काही विशिष्ट सामाजिक मल्याच्या 
संरक्षणासाठी दुसऱ्यास ठार भारणे हे एक धमकृत्य आहे असेही सांगण्यात 
आले. भगवद्गीतेत दुसर्‍या अध्यायात भोकृष्ण अर्जुनास य॒द्ध करण्यास 
सांगतात, हे भर्जूना ज्याला हा आत्मा अविना्ञी, नित्य, जन्मरहित व अक्षय 
आहे असे समजले तो पुरुष कोणाला कसा मारवील किवा स्वतः कोणास कसा 
मारील. (गीता २, २१) अक्षा रीतीने गीतेत आत्म्याच्या सिद्धान्ताचा लोकांचा 
संहार करण्यासाठी उपयोग केला आहे. सत्य, न्याय, अहिसा यासारख्या तत्त्वाचा 
पुरस्कार केला जात असतानाच आपल्या सामाजिक मूल्याचे जतन करण्यासाठी 


३. उपनिषदातील आत्म्यासंबंधीच्या परस्परविरोधी कल्पनांच्या 
माहितीसाठी वाचकांनी आर. डी. र'नडे यांचे (1015111011 ए6 ि 
प118118ा& 1110801117 हे पुस्तक वाचावे. 


व्स्ति त 
ए॥1॥6 ऱ0 13 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसगेबिषयक विचार १९ 


हिसा करणेही ग्राह्य मानले गेले, परिपुणं ( 8050106 ) म्हणून. मानले 
गेलेल्या ज्ञानाचा आपल्या वैनंदिन जीवनातील मूल्याक्नी संबंध आहे असे मानले 
जाऊ लागले. वेदिक धर्मात भपरिक्षित तात्त्विक संकल्पना बरोबर आहे असे 
भानल्यावर त्यांचा स्वतःचे विश्‍वास टिकवून ठेवण्यासाठी कसा उपयोग करण्यात 
येतो याचे हे चांगळे उदाह्रण भाहे. 


वैदिक धर्मात माणसाचा * अहं ' म्हणजे त्याचे शरोर किंवा भन नसुन 
आत्मा ( जोवात्मा ) भाहे व हा जीवात्मा व न्नह्म ( जीवनाचे अंतिम सत्य ) 
एकच आहेत असे मानण्यात येते. आपण माणसाच्या भनाचा म्हणजे त्याच्या 
इच्छा आकांक्षा इत्यादिकांचा त्याच्या * अहं ' मध्येच समावेहा करीत असतो. पण 
हिदू भाचार्यांच्या दृष्टीने हा त्यांचा आ्रामक “ अहं आहे. माणसाचा खरा महं 
याच्या पलिकडे असतो. त्याच्या स्वरूपाचे खरे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी भाणसाने 
आपल्या भौतिक इच्छा आक्ञा-आकांक्षाचा त्याग केला पाहिजे. आता माणसाचे 
भन म्हणजे त्याचा आत्मा नसेल व त्याच्या इच्छा-आकांक्षा त्याच्या आत्म्याच्या 
निदक्षंक नसतील तर मग माणसाने आपल्या इच्छा-आकांक्षा त्यागावयाच्या 
कशा व आत्मस्वरूपाचा अनुभव घ्यायचा कसा हा प्रश्‍न निर्माण होतो. ह्या 
प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर कोठेहो दिलेले नाही. 


आत्मा व प्रकृतीचे संबंध स्पष्ट करताना आत्मा उदासीन आहे व प्रकृती 
होच कार्यकारी शक्‍ती आहे असाही विचार हिंदु ग्रंथात आढळून येतो. ( गीता 
१३, २९ ) आता आत्मा अकर्ता असेल व सवव कमे प्रकतीकडून केली जात 
असतील तर मग जीवनातील सुखदुःखाचा संबंध प्रकृतीश्षीच असणार असे जर 
असेल तर मग आत्म्यासंबंधीचे ज्ञान मिळविण्यापासुन लाभ कोणता ? प्रकृती 
होच कार्यकारी शक्‍ती असताना आत्म्याच्या कल्पनेशी खेळ खेळणे कितपत 
युक्‍त होईल ! आत्मा काही सुखबु:ख निर्माण करीत नाही. दुःख काही आत्म्यास 
होत नाही तर ते आपल्या संविद्ला ( विज्ञानास) होते. तेव्हा सुखदुःख निर्माण 
करणारी प्रकृती असताना प्रकृतीचाच अभ्यास केला पाहिजे. दुदेंवाची गोष्ट अज्ञी 
कौ माणसातील प्रकृतीचा म्हणजे शरीर-मनाचा पुरेसा अभ्यास हिंदुनी तसेच 
बौद्ध अनुयायांनी केलेला नाही. या अभ्यासा कडे दुलंक्ष केल्यासुळे आपण नियती- , 
वादी बनलो. निरनिराळ्या कल्पनात रमणे आपण महत्वाचे मानले व त्यामुळे . 
आपला योग्य रीतीने विकास होऊ शकला नाहो, 


हिदुधर्मातील सर्वोच्च ध्येय मोक्षप्राप्ती करणे हे होय. यासाठी माणसाने . 
आत्मा व ब्रह्म या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत हे ओळखले पाहिजे असे सांगण्यात 


अनुक्रमणिका 


२०७ नवभारर -; जानेवारी १९७७ 


येते. आपण आत्मा व ब्रह्म वेगवेगळे आहेत असे भानतो. तेव्हा भात्मा-व न्रह्मं 
एकरूप आहेत हे ओळखण्याच्या मार्गात जे.अडथळे असतील ते नष्ट. करणे हो 
आवद्यक गोष्ट आहे हे उघड आहे. आता हे अडथळे कोणते याबाबतीत हिढू 
ग्रंथात सुस्पष्ट विचार आढळून येत नाहोत. मोक्षप्राप्तीची क्रिया हो संग्रह- 
परतेची क्रिया आहे किंवा विमोचनाची क्रिया आहे ! काहों गुणांचा संग्रह 
केल्याने, ते गुण अंगी बाणल्याने मोक्षप्राप्ती होते किंवा स्वत:मधील काही गुणांचा 
त्याग केल्याने मोक्षप्राप्ती होते ! मोक्ष काही गुणांच्या संचयाने प्राप्त होणार 
असेल तर मग त्या गुणांचा संचय करणे हे आपले. क्तव्य ठरते. उलट मोक्ष प्राप्ती 
काही गुणांचा त्याग करून शक्य होणार असेल तर मग ते गुणविद्लेष घालवून 
देण्यास आपण लागले पाहिजे. पण ह्या बाबतीत हिडुग्रंथात व्यवहायं मार्ग- 
दर्नाचा अभावच दिसून येतो. अज्ञा परिस्थितीत आपल्या परंपरागत रुढोंनुसार 
चागंणे व आत्मा प्रकृती ब्रह्म यासंबंधी तात्विक काथ्याकूट करोत असणे एवढेच 
भापण करू शकतो. ह्याशिवाय जोवन जगण्याचा दुसरा मारग शिल्लक राहात नाही. 


या पाइवंभूमीवर विचार केल्यास बुद्धाचा अनत्त सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनु- 
भवता येणारा सिद्धान्त आहे असे आपणास आढळून येईल. हा सिद्धान्त बुद्धाच्या 
* सब अनित्य ' या सिद्धान्तापासुन निघणारा .उपसिद्धान्त आहे. या सिद्धान्ता- 
प्रमाणे जगातील सववच वस्तु बदलत आहेत. अर्थात त्यात आपला “अहं? हा 
आलाच. हा अहं म्हणजे आपल्या इच्छा विचार, स्मृती." व्यवहारात आपल्या 
इच्छा स्मृती इत्यादि बदलू नयेत असे आपणास वाटते. त्याचे जतन करण्यासाठी 
आपण धडपडतो. आपले झारीर, आपल्या वेदना ( 1661112 ) आपल्या संज्ञा, 
आपले संस्कार व विज्ञान यापेकी एक किंवा सर्वच वस्तु नित्य आहेत . असे 
समजून ते व्यवहार करीत असतात. “ अहं अविनाशी आहे असा विश्‍वास 
बाळगल्यामुळे इच्छा, भावना, विचार. इत्यादीच्या संरक्षणासाठी मनष्य सतत 
धडपडत असतो. पण या सर्वाच्या स्वरूपाचे परीक्षण करणे व त्याना . समजन 
घेणे त्याला जीवापलिकडचे वाटते. ल 


४. ज्यास आपण “ मी? किंवा ' अहं ' म्हणन संबोधतो तो शारोरिक 
“ मो ', मानसिक “ मी व रूपरहित “मो ? अज्ञा तीन स्थितीत आढळतो असे 


बुद्ध म्हणतात, क्लारीरिक़ *मी ' चार तत्वाचा बनलेला असून तो अन्नावर 
जगतो. मानसिक “ मी ' मनाने निमिलेला असुन त्याला स्व अवयव आहेत. व 


तोर्‍सं बिट्चा 


उच्चतर ज्ञानेंद्रिये आहेत. रूपरहित “मी! ला रूप नसते. 
( चेतनेचा, ) बनलेला असतो. ( दोघनिकाय । १९४-२०२ रि» 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसगेविषयक विचार २१ 


लोक ज्यास 'आत्माःम्हणून संबोधतात ती एक पंचस्कंधात्मक निर्मित वस्तु 
आहे असे बुद्धांनी सांगितले, या पंचस्कंधामुळे. आपले. व्यक्तित्व: सांकार होते. 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व:विज्ञानं हे ते पाच स्कंध होत. 'स्कंधं याचा अर्थ 
ढौग किंवा गट असा होतो. आपल्या व्यक्तित्वाचा उल्लेख करताना ज्याला 
आपण स्वतः किंवा स्वतःचे म्हणून उल्लेख करतो त्या सर्वाचा त्यांत समावेश 
होतो. मि २ 
या.पंचस्कंधामध्ये रूप म्हणजे आपले शरीर होय. माणसामधील मानसिक 
व नेतिक धर्मं वेगळे करता आले म्हणजे जे शिल्लक राहोल ते रूप होय. वेदना 
म्हणजे. सुखकारक किंवा दुःखकारक किवा. निष्क्रोय भावना. संज्ञा म्हणजे 
आपल्या सहा! ज्ञानेंद्रियाद्वारे होणारे सहा प्रकारचे संस्कार म्हणजे संज्ञेमुळे 
निर्माण होणाऱ्या सक्रिय प्रवृत्ती (901180 0181308018). संस्कार चेतन 
असतात. त्याचप्रमाणे ते अचेतन असु शकतात. पंचस्कंधामध्ये विज्ञानास सर्वात 
नधिक महत्व आहे. वेदना संज्ञा व संस्कार याचे ते आधार असून त्यावर त्याची 
सत्ता असते, म्हणजे एखाद्या वस्तु्षी संबंध आला असता कोणत्या प्रकारची 
वेदना निर्माण होईल, तिचा आपण कसा अथं लावू व त्यानंतर आपला संस्कार 
म्हणजे वृत्ती कश्या प्रकारची बनेल ही गोष्ट आपल्या विज्ञानावर (संविद्वर ) 
भवलंबून असते. प्रतीत्यसमुत्पादातील सुत्रात विज्ञानामुळे नामरूपाची निर्मिती 
होते असे म्हटले आहे. आपले शरीर-मन (059०1०७ १9७109] 0189111611) 
कश्या प्रकारचे असेल हे आपल्या विज्ञानावर अवलंबून असते. 
येथे हो गोष्ट लक्षात ठेवलो पाहिजे की विज्ञान-(001180101811058) चा 
बोद्धधर्मात व हिदुधर्मात वेगवेगळे अथ अभिप्रेत आहेत." प्रतीत्यसमुत्पादाच्या 
शृंखलेत जीवनात अज्ञान आहे व त्यापासून संस्कार व विज्ञानाची उतपत्ती होते हे 
स्पष्ट होते. मनुष्याचा जन्म होतो म्हणजे हे विज्ञानच जन्म पावते. व्यक्‍ती चे 


५. सहायानपंयात हिदुधर्माप्रमाणेच संविद्‌ ( विज्ञान) विकसनशील आहे 
असे म्हटले आहे. प्रतोत्यसमुत्पादाच्या सूत्रानुसार संविद्‌ अज्ञानोद्‌भव आहे असे 
मानले तर संविद्‌ नष्ट झाल्याक्रिवाय व्यवतीचा खरा उत्कर्ष होणार नाहो. पण 
ही अज्ञानो्भूव संविद्‌ नष्ट होत असतानाच व्यक्‍तीला सत्यज्ञान प्रदान करणाऱ्या 
संविदूचा उदय होत जातो असे म्हटले तर मग महायानपंथीय लोक म्हणतात 
त्याप्रमाणे संविद्‌. विकसनक्ील आहे असे म्हणता येईल. मात्र अज्ञानाभित 
आपल्या सध्याच्या -संबिद्ची केवळ वृद्धि होऊन सत्यज्ञान प्राप्त होते हो कल्पना 
ग्राह्म मानता येणार नाहो. 


1 र्‍ $. ळा 
वां नब र. 
अनुक्रमणिका ह *८ 


२२ नवभारत जानेवारी १९७७ 


अज्ञान नष्ट झाले म्हणजे मग व्यक्तीमध्ये विज्ञानास स्वतंत्र अस्तित्व उरत नाही 
म्हणजे ज्याच्या विकासाची उत्तरोत्तर अपेक्षा करावी अश्ली विज्ञान ही षस्तु 
नाही हे उघड आहे. याच्याविरुद्ध हिंदुघर्मात विज्ञान विकसनज्ञील वस्तु माहे 


असे मानले असून जीवनाची उच्च स्थिती प्राप्त झाली म्हणजे विज्ञान सवव्यापी 
होते असे मानले भाहे. 


संगवान बुद्धाच्या वेळो सामान्य लोकात तसेच तत्त्वज्ञात विशेषतः सांख्य 
च वैशेषिक या धमंमताच्या अनुयायांत भात्मा नित्य आहे. असे मानण्याचा 
अघात होता. हे लोक प्रकृतीसच म्हणजे जीवनाच्या अनित्य अंगासच आत्मा 
म्हणून संबोधत. त्यांची चूक त्यांच्या नजरेस झाणण्यासाठी बुद्धानी प्रचाराच्या 
सुरवातीस त्यांना मिळालेल्या पांच भिक्षूबरोबर बुद्धानी केलेली चर्चा ( विनय- 
पिटक 1 ६ संयुत्तनिकाय 111 ६६६. ) उपलब्ध आहे. या चर्चेत बुद लोकांचा 
'चुकीचा ग्रह घालवून देताना म्हणतात, “रूप ( शरीर ) अनत्त आहे. रूप 
( झ्रौर ) नात्मा असते तर त्यास रोग झाला नसता. व शरीराबाबत भापण 
माझे शरोर असे असावे, माझे शरीर असे नसावे असे आपण म्ह्णू 
शकत असतो पण शरीरास रोग होतो शरीर भापल्या इच्छेनुसार कार्य फरीत 
नाहो म्हणून शरोर अत्त आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. व होच गोष्ट 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, व विज्ञान याना लाग पडते. ज्िष्यानो तुम्हास फाय 
वाटते. रूप नित्य आहे की अनित्य आहे, ते भनित्य आहे महाराज. मग जे अनित्य 
आहे, ज्याचा दु:खाशी संबंध आहे, ज्यात बदल होतात त्याबाबत हे माझे नाहे 
क्रिवा मो हे आहे असे म्हणणे योग्य भाहे काय? ? * नाही महाराज. ' व होच 
गोष्ट वेदना संज्ञा संस्कार व विज्ञान ह्यास लागू आहे. म्हणून रूप कोणतेही 


६. हे लोक प्रकृतीस आत्मा म्हणून संबोधत. या प्रकारची चफ नजूनही 
आपण करीत असतो. तात्त्विक विवेचन करताना आत्मा प्रकुतीहून भिज्ञ जञाहे 
असे आपण म्हणतो पण प्रत्यक्षतः आपल्या दैनंदिन जोवनात आपण 'प्रकृती- 
लाच आत्मा म्हणतो. म्हणून मी हा शब्दप्रयोग करतो तो आत्म्याला नसून 
प्रकृतीला उद्देशून असतो, उदाहरणाथ मला भूक लागते तो भाझ्या आत्म्याला 
लागत नसुन झरीराला लागते. आत्म्याची भूक हा शब्दप्रयोगही आपण 
वापरतो. त्याचा अर्थ मनाची भूक असा होतो. मला भानंद झाला किवा 
मला वुःख झाले असे मो म्हणतो, त्यावेळो तो आनंद फिवा वुःख ' आत्म्याला 
झालेछे नसुल मनाला झालेले असते, आत्म्याची तळमळ हा शब्द मनाची तळमळ 


व्यवत करतो, 
न्न्ल्का य 
अनुक्रमणिका ववी 


राषटराचा विकास 


विकास संस्थद्वारे 


भगवान बुद्धाचे निसर्गविषयक विचार २३ 


असो भूतकाळचे, भविष्य फाळचे, "किंवा वर्तमानाचे, अंतस्थ किवा बाह्य स्थूल 
किंवा सुक्ष्म मवनत किंवा उन्नत, जवळचे किंवा दूरचे असे सवं प्रकारचे रूप 
थोग्य प्रज्ञेने जसे आहे तसे ओळखले पाहिजे. हे सवं रूप माझे नाही. मी हे नाही 
हा माझप्ता मात्मा नाही ब होच गोष्ट वेदना संज्ञा, संस्कार, व विज्ञान याना 
लागू माहे. हे सर्व पाहून सुशिक्षित पवित्र भिक्षूस स्कंधाबद्दल उद्देग होतो. 
उद्वेग झाल्यामुळे तो रागमुक्‍्त ( तां88880119] ) होतो ब रागमुक्‍त 
झाल्यामुळे तो मुक्‍त होतो. ( विनयपिटक 1 ६ तसेच संयुत्तनिकाय 11 ६६ इ. ) 

बुद्धाच्या अनत्त सिद्धान्ताचे आपण भाताप्यंत विवेचन केले. ताकिक 
पातळीवर आत्म्याबद्दल फोणत्याही कल्पना प्रचलित असल्या तरी लोक पंच- 
स्कंघासच आत्मा म्हणून संबोधतात हेहो आपण पाहिले. तसेच उपनिषदात 
आत्स्यासंबंधी निरनिराळी मते आहेत. उपनिषदांनी भात्मा शाइ१वत आहे असे 
म्हटले. त्याबद्दल बुद्धानी बोलण्याचे टाळले हो गोष्टही भापण लक्षात घेतली. 
असे जरी अपले तरी पंचस्कंघाच्या शिवाय प्रत्येक व्यक्तीजवळ 'ाइवत अक्षी 
एखादी वस्तू असावी व हो गोष्ट बुद्धास मान्य असावी असे काहो जणास वाटते. 
वत्सगोत्ताने बुद्धास जे प्रश्‍न विचारले व त्यास बुद्धानी जी उत्तरे दिलो त्यावरून 
काहीजण ही शंका घेतात. पण बुद्धाची एकंदर अध्यापनपद्धती लक्षात घेतली 
तर, ही शंका घेण्याचे कारण नाही असे दिसुन येईल. एकदा वत्सगोत्त बुद्धात 
म्हणाला, “ महाराज, आत्मा आहे फाय ? भगवान बुद्ध स्तब्धच राहिले. 
त्यानंतर वत्सगोत्त म्हणाला, ' महाराज आत्मा अज्ली वस्तूच नाही काय? 
ह्याबरही बुद्धानी काहोच उत्तर दिले नाहो. यामुळे खिन्न होऊन वत्सगोत्त 
निघून गेला, तो गेल्यावर आनंदाने बुद्धास विचारले, “ महाराज, ! भापण 
वत्सगोत्ताच्या प्रदनास कां उत्तर दिले नाही ? यावर बुद्ध म्हणाले, “ आनंदा, 
आत्मा आहे काय था वत्सगोत्राच्या प्रनास भी भात्मा आहे असे उत्तर दिले 
असते तर मी सनातनी भिक्षु यांची बाजू घेतो असे झाले असते. व मी. आत्मा 
नाही काय ? या वत्स गोत्ताच्या प्रनास आत्मा नाही असे उत्तर दिले असते 
तर मी उच्छेदवादी भिक्षु व ब्राह्मण यांची बाजू घेतो असे झाले असते. 
( संयुकक्‍्तनिकाय 1 ४०० ) 

बुद्धाच्या या उद्गारावरून ते सनातनी, शाइवतवादी ( ७४९५॥81181 ) 
नव्हते तसेच उच्छेदवादी नव्हते एवढेच आपणास म्हणता येईल. ते उच्छेदवादी 
नव्हते कारण मृत्यूनंतर विज्ञान शिल्लक राहते असे ते सांगतात; व विज्ञान 
म्हणजे आत्मा नव्हे. पण पुढे हे बिज्ञानही नष्ट होते. अष्टांगमार्गाने प्रवास करीत 
असताना शेवटी अज्ञानाचा ब विज्ञानाचा लय होतो, व निर्वाणस्थिती प्राप्त 


अनुक्रमणिका 


२४ - नवभारत :* जानेवारी १९७७ 


होते. निर्वाण,.ही भावात्मक स्थिती . आहे. निर्वाण हो अश्ली स्थिती आहे कौ 
जेथे विज्ञानाचा पुर्ण ल्य होतो. ब, विज्ञानाचा पुणे लय. झाला असल्यामुळे मो 
व.तू असा भेद राहात नाहो. 

वरील गोष्टीवरून प्रत्येक व्यक्‍्तीजवळ स्वतंत्र आत्मा आहे व्हिवा प्रत्येक 
व्यक्ति आत्मा आहे हे मान्य नाही हे स्पष्ट होते. प्रत्येक व्यक्ति आपण आत्मा 
आहो असे मानते व ती पंचस्कंधासच आत्मा मानते व त्यामुळे दुःखाच्या चक्रात 
सापडते. हे दुःख पंचस्कंधामुळे होते. पण. अज्ञानाचा .क्षय झाला म्हणजे 
दु:बही नाहीसे होते. ह्यासाठी आत्म्याचे अस्तित्व मानण्याची आवश्यकता नाहो 
हे दिसून येईल. र 
धमनेरात्म्य 


अनात्म सिद्धान्ताचा विचार करताना बोद्ध वाडमयात सवे धर्म नेरात्म्य 
आहेत असे म्हटले आहे. हो गोष्टही लक्षात घ्यावयास हवी. येथे धर्म व नेरात्म्य 
हे दोन इब्द महत्वाचे आहेत. धर्म या शब्दाचा सर्वसाधारण अर्थ पदार्थांचा 
गुणधर्म असा आहे व नेरात्म्य म्हणजे आत्म्याशिवाय म्हणजे कोणत्याही स्थिर 
तत्वाशिवाय म्हणजेच अज्ञाइ६वत किवा शून्य. बोद्धवाळमयात धम हा शब्द 
पदार्थांचा गुणधम या अर्थाशिवाय इतर अर्थानेही वापरला गेला माहे 
पवेप्थ्यते 00120 याने नापल्या 3पंतेताहय गण ताछ, प॥1€2 ॥६- 
868 01 उिपतेवा8 1110300111. या ग्रंथात बौद्ध वाडमयात धम या 
शब्दाचे निरनिराळे सात अर्थ आढळतात असे सांगितले आहे. धर्म या शब्दाचे 
हे निरनिराळे अर्थ लक्षात घेऊन धम नेरात्म्य आहेत म्हणजे काय याचा भापण 
थोडक्यात विचार करू, 


धर्म या झब्दाचा नित्य व सत्यवस्तु असा एक अर्थ आहे. भर्थांत जे 
४18016 सत्य आहे तो घम या अर्थाने निर्वाणास हा झब्द लावता येईल. 
निर्वांणाचे वणन करता येत नाहो. पण निर्वाण शून्य माहेते या भर्थांने को त्या 
स्थितीत आपणास ज्ञान संविद्चा लय झालेला असतो. 
सध्याच्या जगास खरे जग म्हटले तर निर्वाणाच्या स्थि 
पाहिजे. री 

२. धर्म या शब्दाचा दुसरा अर्थ निसर्गाचा नियम. शास्त्रज्ञांनी निसर्गामध्ये 
जे नियम शोधून काढले आहेत ते कोणत्याही अर्थाने पदार्थाच्या अंगी असणारे 
संकेतहीन बिनभटोचे (8910350110 ) नियम नसून आपल्या संविदला 
आढळणारे नियम. भाहेत. कोणताही नियम एका विशिष्ट परिस्थितीतच खरा 


आपण आपल्या 
तीस तून्य म्हटले. 


म्य स 


पळजयॉगिकरा कहर शया मव 


राज्य मराठी विव 
सैगणकीकृत 


- भगवान वुद्धाचे, निसगेविषयक विचार र्५ 


आहे,असे आढळते. आपल्या पाहाण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला तर कोणताही 
नियम आहे त्या स्वरूपात खरा आहे असे. आढळत. नाहो. म्हणून हे. नियस स्थिर 
व ज्ाइवत आहेत.असे आपणास म्हणता येणार नाहो. : 


३. धर्म या शब्दाचा तिसरा अर्थ वास्तविक घटना किंवा वस्तु असा आहे. 
चास्तविक घटना किंवा वस्तु नेरात्म्य फशी हा प्रश्‍न येथे निर्माण होईल. पण 
आता विज्ञानच वस्तुनिष्ठ घटना खऱ्या झर्थाने वस्तुनिष्ठ नाहोत असे म्हणू 
लागले आहे. आतापयंत वस्तुनिष्ठ सत्याच्या शोधात विज्ञानाने बरीच वाटचाल 
केली आहे. पण आता विज्ञान ज्यास आपण वस्तुनिष्ठ म्हणून संबोधतो ते 
व्यक्तिनिष्ठ आहे असे म्हणू लागले आहे. यासंबंधीचे विवेचन पुढच्या लेखात 
येईल पण येथे वस्तूला मूलभूत अस्तित्व नाही असे न म्हणता विज्ञान त्याला ज्या 
स्वरूपाचे अस्तित्व आहे असे म्हणते त्या स्वरूपाचे अस्तित्व तिला नाही, 
असा अथ आपण घेतला पाहिजे. आपणास' लाल फूल दिसते त्याचे कारण त्याने 
आपल्या मनावर लाल रंगाची संवेदना ( 3011581101) निर्माणं होते. 
यावरून लाल फूल अस्तित्वात नाही असे म्हणावयाचे काय? नाहो. लाल 
फुलाचे अस्तित्व आपण नाकारू शकणार नाही. आपण फूल पाहिले नाही 
तरी त्याचा फोटोग्राफ घेऊन त्याचे अस्तित्व सिद्ध करू शकतो; आपण ज्या 
स्वरूपात लाल फुलाला पाहतो त्यापेक्षा एकादा कवी त्याला भिन्न स्वरूपात 
पाहील. भापणास फूल कसे दिसते ते .. आपल्या त्या फुलाजी . असलेल्या 
भावनिक संबंधावर अवलंबून राहील. 


४. धमं म्हणजे मानसिक संकल्पना. हा धर्मे या ज्नन्दाचा चवथा अयं. 
वस्तू अनित्य असते पण.त्या वस्तूची आपली मानसिक संकल्पना स्थिर असते. 
त्या वस्तूमधोल बदल आपण सहसा लक्षात घेत नाही. मानसिक संकल्पना 
बाह्य वस्तूंचे प्रतिनिधित्व करते. मानसिक संकल्पना कधी चुकीची असते तर कधी 
बरोबर असते, कोणतोही मानसिक संकल्पना नेहमीच बरोबर असते असे .आप- 
णास म्हणता यावयाचे नाही. एखादी मानसिक संकल्पना बरोबर आहे असे याच 
कारणाने म्हणावयाचे की एखाद्या विदिष्ट वेळी ती वस्तूचे शक्‍य तितके चांगले 
वर्णन करते, ती वस्तूचे घर्णन करते असे म्हणण्यापेक्षा बाह्य वस्तूची आपणाला 
भासणारी एका विशिष्ट वेळची प्रतिमा असते असे म्हणणे जास्त योग्य आहे. 
बाह्य वस्तूत जास्त प्रमाणात बदल झाला असे आपणास आढळले तर तिची 
पुर्वीची संकल्पना चुकीची होती हे:समजते व भापण नवीन संकल्पना निर्माण 


करतो. 


"करडगघमुचिघनसज) 


अनुक्रमणिका 


२६ नवभारत जानेवारी १९७७ 


५, धम या शब्दाचा पाचवा लथं पदार्थाचे गुणघमं. पदार्थाचे गुणधम 
त्याचे मूलभूत गुणधम होत. ते स्थिर सता" असे आपण समजतो. पण 
पदार्थाचे गुणधमं परिसरावर किंवा झापल्या त्या बस्तूपडे पहाण्याच्या 
गुणधर्मांवर अवलंबून असतात हे भापणास सहज पाहाता येते. उदाहर- 
णाथं पुर्णाफवादी भानसकझ्ास्त्र ञापणास असे सांगते को वस्तूचे गुणघ्म 
आपल्या त्यांच्याकडे पाहाण्याच्या दृष्टिकोनावर म्हणजेच आपल्या पाःवंपूमीवर 
अवलंबून भसतात, एषादी भाछती दुसऱ्या आकृतीच्या पाइवंभूमीवर असता 
जशी दिसते त्यापेक्षा वेगळी अक्नी ती दुसऱ्या पाइवंभूमीतून पाहिली असता 
दिसते, अर्यात भापण जे काहो पाहातो ते फेबळ त्या वस्तूवर अवलंबून नसते 
तर वस्तूच्या पा$वंभूमीवर अवलंबून असते. 

रसायनशास्त्रात पदार्थाचे गुणधर्म स्थिर असत्तात, अमूक अमूक पदार्थाचा 
अमुक असुक गुणधर्म आहे असे मापण म्हणतो. पण येथेसुद्धा पदार्थाचा गुणधमं 
त्याच्या परिसरावर म्हणजे त्याच्या परिसराशी असलेल्या संबंधावर अवलंबून 
असतो, हे आपणास पाहाता येते. उदाह्रणाथं नापण कर्बाम्ल वायूचे उदाहरण 
घेऊ. कर्बाम्ल वायू हा साधारण तपमानावर वायू आहे व कर्बाम्ल वायूचे जे गुण- 
धर्म आपणास माढळतात ते तपमानाच्या विशिष्ट मर्यादेतच खरे असतात. 
आपण कर्बास्लवायू बॉईलचा नियम पाळतो असे आपण म्हणतो. पण हो गोष्ट 
काही ठराविक तपसानाबरच खरी आहे. वायूचे तपमान जसजसे त्याच्या 
गोठणाबिदूपयंत कमी करावे तसतसा हा वायू ( व इतर वाय ) बॉलच्या 
नियमाप्रमाणे वागत नाहीत असे ञापणास आढळते. या वायूचे द्रव व घन 

स्थतीतील गुणधर्म त्याच्या वायुरूप ल्यितीतील गुणघर्माहून वेगळें असतात. 

होच गोष्ट इतर सवं पदार्थाच्या बाबतीत खरो आहे असे दिसते. पदार्थाचे 
गुणधमं त्याच्या परिसरावर अवलंबून असतात. पदार्थाचे इतर वस्तूशी जे संबंध 
असतात त्याशी त्याचे गुणधम निगडित असतात. हे संबंध सतत परिवतंनक्ील 
असल्यामुळे पदार्थाचे गुणघमंही स्थिर नसतात. 

होच गोष्ट पदायंविज्ञानशास्त्राचे बाबतीत खरी लाहे असे भापणास 
आढळून येते. न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावल्यावर गुरत्वाकषंण हा वस्तूचा 
गुणधम आहे असे मानण्यात येऊ लागले. पण भाता आईन्स्टाईनने सापेक्षता 
सिद्धान्ताचा घोध लावल्यावर गुरत्वाकषंण अवकाझाला असलेल्या वक्रतेमुळे 
दृष्टोत्पत्तीस येते असे आढळून आले आहे. म्हणून वस्तूत गुरुत्वाकषंणाचा 


गुणधर्म आहे असे आता मानण्याचे कारण नाही, पदार्थांत गृदृत्वाकर्षणाचा 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसगेविषयक विचार २७ 


स्वयंभू गुणघमं नाही, पदार्थात हा जो गुणधम दिसतो खरा, पण तो पराधित 
गुणधम आहे. म्हणजे मवशाक्याच्या वक्ततेमुळे भासणारा गुणधम गाहे. 

६. भागे वस्तूविषयी व पृष्टिशक्‍्तीविषयी जो सुद्दा सांगितला तोच पुहा 
भ्नानवी गुणास किंवा स्वभावविशेषास लागू पडतो. धम या शब्दाचा हा सहावा 
अर्थ. येथे धमं म्हणजे मानवी गुण सद्गुण, नेतिक नियम, कतेव्य. या मानवी 
गुणास स्वतंत्र शाश्‍वत अस्तित्व नाही. हे गुण बदलणारे आहेत. सुख दुःख 
झोती, राग, इत्यादि मानवी गुण आहेत असे आपण म्हणतो. पण त्यास 
स्वतंत्र अस्तित्व आहे काय? थोडा विचार केल्यास त्यास स्वतंत्र अस्तित्व 
नाही, असे नाढळून येते. वस्तूशी असलेल्या संबंधावर भापले सुखदुःख अवलंबून 
असते व होच गोष्ट भोती किवा राग यासारख्या भावनास लागू पडते. भीती 
नेहमी दुसर्‍या व्यक्‍तीच्या किदा वस्तूच्या साल्रिध्यात निर्माण होते. राग द्वेष हेवा 
यांच्या बाबतीतही तसेच माहे, हे गुण उपादानस्कंधामुळे म्हणजे आसक्तोमुळे 
निर्माण होतात ब ते भासक्तीच्या तो्रतेप्रमाणे कमी अधिक तोत्र असतात. 
अनेकदा आपल्या ' अहं'च्या ह्या विकाराची जोपासना करतो पण त्याना स्वतंत्र 
अस्तित्व भाहे असे म्हणताच येणार नाहो. या विकाराचा आपल्यामध्ये होणारा 
भाविष्कार व्यषतीपरत्वे सित्न असतो. ह्याना आपण भावतात्मक प्रतिक्रिया 
म्हणतो. हे विकार भापण घटनेच्या किवा वस्तूच्या साल्िध्यात आलो असल्यामुळे 
उद्भवलेले असतात, आपणास आपल्या ' अहंभावाचे संरक्षण करावयाचे असते. 
काहीतरी मोठे व्हावे असे भापणास वाटत असते. भवाच्या प्रक्रियेमुळेच आपणास 
सुखदु:ख, भीती, राग इत्यादीचा अनुभव घेतो. भवाची प्रक्रिया थांबविता आली 
तर विकारात स्वतंत्र अस्तित्व नाहो असे आपणास आढळून येईल. 

* धर्म जसे आहेत तसे पाहणे म्हणजे त्याचे शून्यत्व पाहाणे होय.” घम 
स्थितिज्ञील वस्तु नाहीत व त्याना स्वतंत्र अस्तित्व नाहो. ते वस्तूवस्तुमधील 
संबंधावर अवलंबून असतात व संबंध फधीही स्थिर नसतात. एका विशिष्ट 
परिस्थितोत एक विशिष्ट गुणधर्म कार्यरत असतो तर बदललेल्या स्थितीत 
त्यांचा मागमूसही भाढळत नाहो, म्हणजे तो रिक्‍त बनतो, ज्याला काहो विशिष्ट 
यरिस्यितोत सतत रागावण्याची सवय जडली आहे असा मनुष्य परिल्यिती 
चदलल्यावर, त्याच्या सवव इच्छांची परिपूर्ती होते. अक्षी स्थिती निर्माण झाल्या- 
बर इतरांवर रागावण्याचे सोडून देईल. याच्या उलट एखादा मनुष्य आपल्या 
विमक्तकारी इच्छांची पुर्ती साधणे व्यय आहे याचा अनुभव घेतल्यावर म्हणजे 
आपल्या इच्छा पुर्ण होण्यासाठी दुसर्‍यांच्या स्वतंत्र इच्छांवर व भोवतालच्या 
परिस्थितीवर नियंत्रण घालणे गेर आहे याचा अनुभव घेतल्यावर तृष्णापूर्तो- 


अनुक्रमणिका 


र्ट र “नवभारत : - जानेवारी १९५७ 


साठी. धडपडणे सोडून: देईल.'अंसे जर घडले तर तो दुसऱ्याचे गुणदोष लक्षात 
घेऊनही त्याच्यावर :निःस्वार्थी प्रेम करू लागेल. मग त्याच्यावर रागाच्या 
प्रतिक्रियेचा अंमळ राहाणार नाही. तो राग या धर्माची शून्यता पाहील. 


वर राग या धर्माबद्दल जे सांगितले भाहे तेच स्व धर्मास लागू पडणारे 
आहे. माणसाचे सव धर्म बदलणारे आहेत. व ते स्वभावशून्य आहेत. त्याचे 
बाबतीत नित्य असे काहीच नाही हे आपणास पाहाता येते. आपले विचार, 
भावना, संज्ञा, संस्कार या सर्वावर परिस्थितीचा परिणाम होत- असतो. 


आपले विज्ञान ज्याझ्ी आपला संपर्क आला आहे अला वस्तूशो बद्ध असते. 
आपण कुटुंब, मुले, पुढारी, पुजाअर्चा व यज्ञयागादि विधी, धामिक विइवास, 
सामाजिक (81300 इत्यादिक्ी बद्ध असतो. यांच्याद्वारे जीवनात पुर्तो प्राप्त 
करण्याची आपलो धडपड असते व यांच्यामुळेच संघर्षही निर्माण होतात. 
आसक्तोमुळे हे संघर्ष निर्माण होतात. संघर्ष निर्माण करणारी आसक्ती आहे 
याचा तोब्र अनुभव आल्यावर आपल्या बाह्य वस्तूशी असलेल्या संबंधात बदल 
होतो. व आपल्या विज्ञानातही बदल होतो, मग जोवनाच्या समाधानाच्या 
पुर्तोसाठी आपण बाह्य वस्तूवर अवलंबून राहाणे उत्तरोत्तर कमो करतो. अज्ञा 
रोतोने विज्ञानात बदल होत गेला तर सवव परंपरा स्वभावशन्य आहेत. 
समाजास स्थितिज्ञील व विशिष्ट चाकोरीत ठेवण्याच्या हेतूने त्यांची निमिती 
झाली आहे. त्यास मूलभूत अस्तित्व नाहो हो गोष्ट लक्षात यते. 


७. सरतेक्षेवटो धरम या शब्दाचा धमंतत्व, धमंज्ञास्त्रात सांगितलेले सत्य, 
असा अथे घेता येईल. आता सर्वच धमंतत्त्वास सूलभूत महत्व आहे असे आपणास 
म्हणता येत नाहो. भगवान बृद्धाचे सब अनित्य, सब दु:ख, सब अनत्त, हे तत्व 
निर्वांणास लागू पडत नाही याचा उल्लेख मागे आलाच आहे. विनयपीटकातील 
अनेक नियम आताच्या बदललेल्या परिस्थितीस लागू पडत नाहीत. ज्ञिवाय 
आपण हो गोष्टसुद्धा लक्षात घ्यावयास हवी कौ कोणत्याही धमतत्वाच्या शब्दात 
सत्य दडलेले नसते तर त्या शब्दाने ज्या वस्तुल्यितीचा निदेश केला असेल तीत 
ते असते.. मापण प्रत्यक्ष कृतोद्वारे वस्तुस्थितीला स. 
शब्दाचा अर्थ केवळ तर्काने काढत राहिलो तर त्या 
उघड आहे. 

जीवनात ज्यानी शून्यतेचा अनुभव घेतला ना; 
शून्यता हे जीवनाचे साध्य कसे असू शकते असा प्रश्‍न 
जर स्वसावशून्य असेल तर मग जगण्यासाठी धडपड 


समजून न घेता धरमंतत्वाच्या 
जुळ सत्य गवसणार नाही हे 


हो असे लोक कधोकधौ 


विचारतात. सवे जोवनच 
करण्याचे स्वारस्य कोणते 


अनुक्रमणिका 


भगवान बुद्धाचे निसगेविषयक विचार २९ 


असाही प्रश्‍न ते विचारतात. आपली संविद्‌ (001801018511088) हीच नित्य 
च सत्य आहे, असे त्यांना वाटते. ते आपल्या जीवनातील निररथकतेला 
(910]111058) प्रत्यक्षत: सामोरे जात नाहोत. आपल्या विभक्‍्तकारी 'अहं' ची 
नेहमीच इच्छापुर्तो साधणे शक्‍य नाही अश्या इच्छापुर्तोचा हव्यास माणसाचे 
पुर्णत: समाधान कधीच करू हाकत नाहो. माणसाच्या खऱ्या समाधानासाठी 
वेगळ्याच जीवनक्माची आवड्यकता आहे हो गोष्ट ते लक्षात घेत नाहीत 
अहंभावाचे समाधान त्यानंतर येणाऱ्या दु:खापासून विभक्त करता येणार नाही. 
अहुंभावाच्या समाधानाबरोबर दुःख हे असतेच तेव्हा माणसाने तृष्णे्ारे प्राप्त 
होणाऱ्या समाधानाचे खरे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे; तरच भवाच्य। क्रियेचा 
क्षय होऊन मनुष्य दु:खापासून मुक्‍त होऊ शकेल. मग त्यास स्वभावशन्यतेची 
स्थिती प्राप्त होईल. अश्या स्थितीत मन आंतरिक आनंदाने भरून जाते. जे 
लोक केवळ बाह्य गोष्टीपासून समाधान प्राप्त करण्यासाठी धडपडतात. अज्ञाना 
या आनंदाचा अनुभव येऊ शकत नाही. हो आंतरिक तृप्तीची स्थिती असली 
तरी एका अर्थाने स्वभावशून्यतेची स्थिती असते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, 
ह्या स्थितीत मनुष्य आपल्या पुर्वीच्या विज्ञानापासून ( 00118010ए811095 ) 
सकत झालेला असतो. 


शी 


नचे प्राज्ञ प्रकादान 


कानंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन करणारा 
मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 


लेखक : प्रा, रा. ग. जाघव 


लवकरच प्रसिद्ध होत आहे. 


अनुक्रमणिका 


श्री, शरद पाटील 


दासप्रथाक गुलामगिरी 


दास्याची आद्यतम उपलब्ध व्याख्या महाभारतात मिळते. महाभारताची 
उपलब्ध भावृत्ती जरी इसवी सनाच्या प्रारंभीची आहे, तरी महाभारतीय 
युद्धाचा काल इ. पु. ८५० असावा असे मानले जाते.'” मरतवंहज राजा 
ययातीला त्याच्या महिषीची, देवयानीची दासी व असुरराज वृषपर्व्याची 
कन्या आमिष्ठा सांगते ( १.८२.२२-२३ )- 
“त्रय एव मअधना राजन्‌ भार्या दासस्‌ तथा सुत: । 
यत्‌ ते समघधिगच्छन्ति यस्य एते तस्य तद्‌ घनम्‌ ॥ 


[_“ राजा, हे तीन अधन आहेत- भार्या, दास व पुत्र, त्यांचे ( मिळवलेले) 
धन त्यांच्या स्वामींच्या ( पती, स्वामी व पिता यांच्या ) मालकीचे असते. ] 
“ देवयान्या भुजिष्या अस्मि वव्या च तव भार्गवी | 
सा च महं च त्वया राजन्‌ मजनीये भजस्व माम्‌ ॥ ” 

[. “ मो देवयानीची भुजिष्या ( दासी ) आहे, व भुगुपुत्री ( देवयानी ) 
तुझी वड्या ( दासी ) आहे. राजा, आम्हा दोघांचाही उपभोग घ्यायचा तुला 
अधिकार आहे. म्हणून माझा उपभोग घे! ” ] 

विदुुराने- जो स्वत: ्यू्र दास होता-अक्षीच व्याख्या केली आहे (५.३३. 
६४). जरी कर्णप्रणीत (जो स्वतः सूत असल्याने वैश्य वर्णाचा भाग होता ) 
व्याख्या वरोल व्याख्येपेक्षा वेगळी नसली तरी तिचा तपज्ञील कुतूहलपु्ण आहे. 
(२.७१.१.४) र 

“ त्रय: किल इमे ह्य्‌ अधना भवन्ति 
दास: पुत्रश्‌ च अस्वतन्त्रा च नारी] 

दासस्य पत्नी त्व्‌ अधनस्य भवरे 
होन-इंइवरा दास-धनं च सवंम्‌ || 


अनुक्रमणिका 


दासम्रथाक शुलामगिरी ३१ 


[“ पडे, हे तीन-दास, पुत्र व स्त्री-त्यांचे अनुक्तबे स्वामी, पिता व पती 
हयात असेतो अधन च अस्वतंत्र भसतात. दासाची पत्नी ब धन त्याच्या 
स्वासीच्याच मालकोचे होते. ] 

“ प्रविशर्य राज्ञः परिवार भजस्व 

तत्‌ ते कार्यं शरिष्टम्‌ आदिव्यते चतर । 
ईह्लास्‌ तु सर्वे तव राजपुत्र 

भवम्ति वे धातंराष्ट्रा न पार्था: || 

[“ झहाण्यांनी उपदेश केलेला मारग अनुसरण्यासाठी तू राजाच्या 
परिजनात परिचर्येसाठी प्रवेश्ष फर. राजकन्ये, तुझे स्वामी माता धृतराष्ट्रपुत्र' 
आहेत, पृथापुत्र' नाहीत. ] 

“ अन्य वृणीष्व पत्तिस्‌ आशु भाविनि 

यस्माद्‌ दास्यं न लभसि देवनेन । 
अवाच्या बे पतिषु कामवृत्तिः 

नित्यं दास्ये विदितं तद्‌ तव अस्त ॥ 

[_“ भाविनी, वेळ न गसवता दुसरा पती निवड, याकरता को द्यूतातून 
तुझ्या नश्षिबी आलेले दास्य तुला भोगावे लागू नये. ( लक्षात ठेव कौ, ) 
पतियुक्‍त स्त्रिया स्वतंत्र नसतात, स्त्रियांना खरे स्वातंत्र्य दास्यातच असते ! 7] 

बौद्ध धमंग्रंथांनी दिलेल्या दास्याच्या व्याल्येचे उत्कृष्ट विवरण चाननांनी 
केले आहे - 

* दोघनिकाय अनुसार दास हा ' स्वत.चा स्वामी नसतो, तो दुसर्‍याच्या 
आधोन असतो व पाहिजे तिकडे जाऊ शकत नाही. ( म्हणजे, त्याच्या इच्छे- 
प्रमाणे वागायला तो स्वतंत्र नसतो व त्याला त्याच्या स्वामीच्या इच्छेप्रमाणे 
वागावे लागते. खरे पाहाता खुद्द त्याचे प्राणही त्याच्या स्वामीच्या मेहेरबानी- 
वर अवलंबून असतात. ) दुसऱया संदर्भात आपल्याला असे सांगितले जाते की, 
स्वामीची त्याच्या दासावर संपुण सत्ता असते, आणि त्याच्या मनात आले तर 
तो त्याला मारझोड करणेच काय पण जीवेही मारू शकतो. या अर्थाचे जास्त 
स्पष्टीकरण दासाच्या उलट अर्थी असलेल्या भुजिस्स शब्दाची व्याख्या करते. 
भूजिस्स हा ' स्वतंत्र असतो, त्याचा कोणीही स्वामी नसतो व त्याला पाहिजे 


१. मातृवंज्षकता व पितृवंदाकता यांचा येथे सफाईदार विरोधाभास 
द्विला आहे. 


अनुक्रमणिका 


श्रे ' : -नंवभारत' जानेवारी १९७७ 


तसे तो वागंतो.? या व्याख्येत वुद्धघोष भर घालतो ' अत्तनो सन्तको, ! स्वत:चा 
स्वामी असतो. “ यथा दास भूजिस्सं पट्टेन्ति' ( ज्याप्रमाणे दास भजिस्स व्हायची 
इच्छा करतात ) या इब्दसमूहावर भाष्य करताना तो म्हणतो: ' भुजिस्स वा 
स्वतंत्र माणसे त्यांना पाहिजे ते करतात व - कोणीही त्यांना तसे करण्यापासून 
बळजबरीने परावृत्त करू शकत नाही; म्हणून दासांना भजिस्स अवस्थेची इच्छा 
असते. आपले स्वातंत्र्य विकत घेऊन दास ' त्योला पाहिजे ते करू ज्ञकतो.! दास- 
अवस्था हो दासव्य,. दासब्य, दासत्त 'वाः दासत्य या शब्दांनी जाणलो जाते. 
आणखी शब्द आहे दासभोग. 


“कोणताही हक्‍क नसणे हे दास्याचे मुख्य लक्षण आहे. स्वामीचे आज्ञा- 
पालन. करणे व स्वामीने आदेश दिल्यास उत्सवाच्या दिवशीही काम करणे हे 
दासाचे कतंब्य असल्याचे मज्झिमनिकायात जोर देऊन सांगितले आहे. काय- 
द्याच्या दृष्टीने दास हा मानवप्राणी नसून एक वस्तु आहे, त्याच्या मालकीची 
प्रत्येक्ष वस्तु, भग ती लहान असो वा मोठी, तो ज्याच्या मालकीचा असतो 
त्याची मालमत्ता असते; कारण दास ना स्वतःचा मालक असतो ना कोणत्याही 
भालमत्तचा; त्याच्या मालमत्तेवर मालको त्याच्या स्वामीची असते. ! एवढेच 
काय, एक भाष्यकार दासांची गणना गुराढोरासारख्या जंगम मालमत्तेत 
करतो ...... 


शू्राची आद्यतम व्याख्या, ब्राह्मण व वेव्य या वरिष्ठ दोन वर्णांच्या 
तुलनेत, ऐतरेय ब्राह्मणाने ( ७.२९ ) दिली आहे- 


* ते तिघांपैकी, सोम वा दही वा पाणी यापैकी, एक पक्ष आणतील. जर 
सोम-(आणला), तर ते ब्राह्मणांचे भक्ष आहे; या भक्षाने तू ब्राह्मणांना बलवान 
करशील; तुझ्या संततीत ब्राह्मणासारखा जन्मेल, दक्षिणा घेणारा, (सोम) 
पिणारा, चरितार्थ शोधणारा, यथाकाम हलवला जाऊ शकणारा. क्षत्रियाला 
जेव्हा पाप लागायाचे असेल तेव्हा त्याच्या संतंतीत ब्राह्मणासारखा जन्माला 
येईल; ...... जर दहो ( आणले ), तर ते वव्यांचे भक्ष आहे; था भक्षाने त 
वेइ्यांना बलवान करशील; तुझ्या संततीत वेड्यासारखा जन्मेल, दुसऱ्याला 
बलि देणारा, दुसऱ्याने खाल्ला जाणारा, यथाकाम जुलूम केला जाऊ शकणारा 
क्षत्रियाला जेव्हा पापं लागायचे असेल तेव्हा त्याच्या संत १त बेश्यासारखा 
जन्माला येईल; .....- जर पाणी ( आणले ), तर ते शूद्रांचे भक्ष आहे; 
या भक्षाने तू शूद्रांना बलवान करशील; तुझ्या संततीत शूद्रासारखा जम्मेल, 
दुसऱ्याचा प्रेष्य ( दास ) असणारा यथाकाम ( कोठेही ) पाठवला नॉक 


१. 


(८ 


अनुक्रमणिका 


दासप्रथाक गुलामगिरी डड 


शकणारा, यथाकाम वध्य असणारा. क्षत्रियाला जेव्हा पाप लागायचे असेल तेव्हा 
त्याच्या संततीत ज्ूद्रासारखा जन्माला येईल; ...... '३१ 


कोथने प्रेष्य चा नोकर असा केलेला अर्थ चुकोचा आहे. प्रेष्यचा अर्थ 
दास असाच होतो. दाल व शूद्र यांच्या या व्याख्यांची तुलना केल्यानंतर व 
त्यांचा वरील चचेशी मेळ घातल्यानंतर स्पष्ट होते कौ, त्या पितृसत्ताक 
दास्याशी संबंधित आहेत. द्रोपदीचे आव्हान होते स्वतंत्र पतीने त्याची पत्नी 
पणाला लावायच्या त्याच्या हक्काला नाहो, तर दास पतीने त्याची पत्नी 
पणाला लावायच्या त्याच्या हक्काला. पांडवांमधल्या सगळ्यात क्रोधी भौमाची 
युधिष्ठिराने त्याला व त्याच्यापेक्षा लहान भावांना पणाला लावायला हरकत 
नव्ह्ती; पण त्याला राग आला द्रौपदीच्या स्वातंडप व स्वत्वाशी जुगार खेळल्या- 
बद्दल (२.६८,३-४) तो म्हणाला, की युधिष्ठिर केवळ त्याच्या कुलाचाच प्रस 
आहे असे नाही ( प्रभु: स्यात्‌ कुलस्य अत्य । ), तर त्यांच्या सर्व पुण्याचा व 
तपस्येचाही ईक्ष असून ( ईशो न: पुण्य-तपसाम्‌ । ) खुद्द त्यांच्या प्राणांचाही 
ईइवर आहे ( प्राणानां अपि च ईइवर:। ), ज्याप्रमाणे जमीन व श्राढोरांच्या 
उपजेवर त्यांच्या स्वामीची सत्ता असे त्याप्रमाणे दासांच्या संतानाबरहो त्यांच्या 
पितृसत्ताक स्वामीची ( कुलकर )* सत्ता असे. जेव्हा धृतराष्ट्राने द्रोपदौला वर 
सागायला सांगितला तेव्हा ती म्हणालो ( २.७१.२८-२९ )- 

“ ददासि चेद्‌ वरं मह्यं वृणोमि भरतवषंभ । 
सर्व-धर्म-अनुग: श्रोमान्‌ अदासोःस्तु युधिष्ठिर || 

[“भरतांच्या वृषमा ( धृतराष्ट्रा), जर तू मला वर देऊ इच्छित 

असशील, तर सर्व घमंविद्‌ धीमान युधिष्ठिर अदास होवो, असा मो वर मागते. गु 
*“«मनस्विनम्‌ अजानन्तो मा एवं बूय्‌ः कुमारका: । 
एष वे वास-पुत्रो हि प्रतिविन्ध्यं मम आत्मजम्‌ ॥ ” 

[“ ( युधिष्ठिरापालून ) मला झालेल्या मनस्वी प्रतिविध्याला मुलांनी 
अजाणतेपणे असे म्हणू नये, “ हा तो दासपुत्र! '” ] 

केरळची दातसप्रथा मातृवंशक असल्याने दासमालकोच्या तेथील अवस्थेच्या 
परोक्षणावरून प्राचीन समाजात मातृवंशक दासप्रथा क्या प्रकारची होती हे 


% सामिको- ( संस्कृत स्वामिन्‌ ) चौ व्याख्या विनयपिटक करते- अशी 
व्यक्ती जी त्या कुलाची स्वामी आहे ( ये तस्मि कुले सनुस्सो सामिको । )) 
[ पाचित्तियपालि, ४.१६.६९, ४.१७.७४ ] 

न.भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


३४ नव भारत जानेवारी १९७७ 


कळून येईल. | येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे को, मातृवंदक समाजात जमिनी- 
सकट सर्वे मालमत्तेवर मालकी स्त्रियांची असे व करणवेर (कर्ता ) हा थरवाड- 
माफंत त्या मालमत्तेची देखरेख करी. ]- 

“ लेफ्टनंट कॉग्नर त्याच्या * त्रावणकोर'ची त्रिकोणमित्यात्मक ('119010- 
1100710891) पहाणी' १८२० मध्ये म्हणतो : पती व पत्नी काही वेळा वेगवेगळ्या 
स्वामींची सेवा करतात, पण बहुधा एकाच स्वामीचो सेवा करतात. या वर्गाच्या 
स्त्रिया तात्पुरत्या उपभोगार्थ दिल्या जातात, कायम कबजेहक्‍्काने नाहो. 
वडील मुलगा पित्याच्या स्वामीच्या मालकोचा असतो; बाकोची अपत्ये लहान 
असेतो आईजवळ राहतात, पण ती तिच्या स्वामीची मालमत्ता असल्याने वयात 
येताच त्याच्या मालकीची होतात, आणि विधवा झाल्यास तीही त्याच्याकडे 
वरतते. ” कालिकत जिल्ह्यात अर्धी अपत्ये आईची, म्हणजे तिच्या स्वामीची, 
असतात, व अर्धी पित्याच्या स्वामीची असतात, आणि उरलेली विषम 
संख्यांक आईच्या स्वामीची असतात. मात्र पिता जेव्हा एकाच स्वामीच्या 
मालकीचे असतात, तेव्हा अर्थातच तोच सर्वे अपत्यांचा मालक असतो. '* 

वृत्तांत गोंधळजनक आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त दास-अपत्ये दास- 
मातांच्या, म्हणजे त्यांच्या स्वामींच्या मालकीची असतात व उरलेली निम्म्या- 
पेक्षा कमी दासपित्यांच्या, म्हणजे त्यांच्या स्वामींच्या मालकीची असतात, 
तर मग बहुसंख्य दास पति-पत्नी एका स्वामीच्या मालकीचे असून एकाच 
जागी रहात असण्याऐवजी वेगवेगळ्या स्वामींच्या मालकोचो असुन वेगवेगळ्या 
जागी रहात असले पाहिजेत, दासांमधील विवाहप्रथाच वास्तविक परिस्थितीचा 
उकल करू शकेल. केरळचे दासहो ज्ञात्यंतरसंयोगी कूट॒म्‌मध्ये संघटित झालेले 
होते. अनंत कृष्ण अय्यर नमूद करतात - 

“ एकाच कृट्टममध्ये सोयरीकसंबंध करणे, निषिद्ध आहे... ” चित्तर 
तालुक्यात एकाच खेड्यातोल लोक ( दास ) आपसात लग्ने करीत नाहीत; 
कारण त्यांचा असा विठववास आहे की, त्यांचे पूवंज कोणा स्थानिक जसीनदाराचे 
दास असावेत व म्हणून ते एकाच मातापित्याचे वंडाज आहेत ...! '४* 

येथे * मातापित्याचे ' या शब्दाऐवजी ' मातेचे ' हा बाब्द प्रयवत केला 
पाहिजे. कारण अगोदरच खृलासा केलेला आहे को, वंज्रक्रमाचा सातवा केवळ 
स्त्रीढारेच घेतला जात होता, पुरुषाद्वारे नाही. दासांमधील विवाहपद्धत यांच्या 
स्वाभीपेक्षा, नायरांपेक्षा, वेगळी नव्ह्ती. तोच लेखक सांगतो - 


अनुक्रमणिका 


दासप्रथक गुलामगिरी ३५ 


“ त्रिचूर तालुक्‍यातील ओरगाम परगण्यात मला असे दिसले को, या. 
भागातील व जवळपासच्या खेड्यातील पुल्यांमध्ये बहुसंख्य दासांचे स्वासी 
असलेल्या नाःयरांप्रमाणेच संबंधम्‌ विवाहाचीच ग्राम्य आवृत्ती प्रचलित आहे. 
पती, जर त्याला तसे म्हणायचे तर, भापले वेतन घेऊन स्त्रीच्या झोपडीत 
रात्रभर राहायला जातो. ते वेगवेगळ्या स्वामींच्या पदरीं असु शकतात. त्रिच्र 
तालुक्याच्या पुल चेरुमनांमध्ये अज्नीच काहोझी प्रथा रूढ आहे. या संबंधाला 
म्हणतात मरुंगु कूडक, ज्याचा अथ होतो माणसाळणे वा सहवास करणे. ? ** 


दासाच्या लग्नाचा खर्च त्याचा स्वामी करीत असे- 


“ “ जेव्हा तरुण पुलयनला लग्न करायची इच्छा असते तेव्हा तो त्याच्या 
स्वामीला विनंती करतो. लग्नाच्या खर्चाची जबाबदारी त्याच्या स्वामीवर 
असते. सात फनम्‌ तो वधूच्या स्वाभीला देतो, एक फनम्‌ किमतीचा कपडा 
नियोजित वधला व सुमारे दहा फनम्‌ लग्नाच्या जेवणासाठी, एकूण खर्च दहा 
रुपये येतो. लग्नविधी म्हणजे आंगठी बांघलेलो दोरी वधूच्या गळ्याला 
बांधणे ...... 7? ४ 


विवाह व विवाहोत्तर जीवन पुणेषणे स्त्रोप्रधान असते- 


“(लग्न करू इच्छिणारा तरूण माणूस नियोजित तरूण स्त्रीच्या 
मातापित्यांकडे जातो व त्यांच्या मुलीशी सहवास करायची परवानगी मागतो. 
त्यांनी संमती दिलो तर तो पाहिजे तितक्या रात्री तिच्याकडे जातो. थामरं 
( जमीनदाराच्या ) परवानगीने सणावारालाच ती नवऱ्याच्या झोपडीवर 
'राहावयाला जाते; त्याव्यतिरिक्त क्वचितच तो त्याच्याकडे जाते .... . गस 

दासमातेचा वडील मुलगा दासपित्याचा स्वामी लग्नाच्या खर्चापोटी 
घेत असे. १० ₹. लग्नखचं म्हणजे त्यावेळची दासाची सरासरी किमत होती. 
केरळात दासाची किंमत ६ ते १८ रु. च्या दरम्यान असे. ''“ दासमातेची 
बाकीची मुले मरुमक्कट्टायम्‌ कायद्याप्रमाणे तिची, म्हणजे तिच्या स्वामीची, 
असत ! 

स्त्रीसत्तेत वा मातृवंशकतेत बहुपतिकता व जमिनीची सामायिक मालकी 
अनुस्यूत होती व वेश्याव्यवसायाला बाव नव्हता, त्याचे अगोदर विवरण केले- 
लेच आहे. येथे एक गोष्ट आणखी सांगितली पाहिजे ती हो को, वंदक्रम केवळ 
स्त्रीद्वारेच असल्यामुळे स्त्रोला होणारे कोणतेही भपत्य- मग ते एका नवऱयाह्मारे 
होबो वा अनक नवर्‍्यांद्वारे वा लग्नाव्यतिरिक्‍त- औरस गणले जात असे. 
उद्दालक त्रद्षषीने त्याचा मुलगा इवेतकेतु याला सांगितले कौ, लेगिक संबंधात 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


३६ नवभारत जानेवारी १९७७ 


त्याची आईच फाय पण सवच स्त्रिया अनावृत असतात, याचा अथे असा होतो 
को लग्नाची वा बिनलग्नाची सव मुले औरस होती. कुंतीने जेव्हा गोप्यस्फोट 
केला की, कर्ण तिचा पहिला व कानीन ( कोमार्यात झालेला ) पुत्र होता, 
तेव्हा युधिष्ठिराने तिला डुराचारिणी म्हणून दोष दिला नाही, तर उलट शोक 
केला को तिच्या या गुह्य अप्रकटोकरणामुळे त्यांच्या हातून सहोदर (ज्ञाति:। ) 
ज्येष्ठ बंधूची हत्या घडलो ( ११.२७.६-२९ ) व नंतर त्याने कर्णाला 
जलांजलि दिली. अपत्यांची अनोरसता हे पितृसत्ताकतेचे अपत्य आहे; स्वामींनी 
त्यांच्या दासींच्या पोटो जन्माला घातलेली अनोरस मुले गृहदासांच्या संख्येत 
भर घालोत जातात. आद्यतम उदाहरण आहे. विजुराचे, व्यासाने अंबिकेच्या 
दासीच्या पोटो जन्माला घातलेल्या अनोरस संतानाचे दुसरे प्रसिद्ध उदाह्रण 
झ्षाहे वासम-खत्तियेचे, शावय खत्तिय महानामाने त्याची दासी नाग-मुंडा इच्या 
पोटो जन्माला घातलेल्या अनोरस कन्येचे. 
सांख्य तत्त्वज्ञानाचे विवरण करताना अनुगीता प्रकृतीच्या सत्त्व, रजस्‌ 
ब तसस्‌ या तीन गुणांचे निरूपण खालीलप्रमाणे करते (१४.२९.११)- 
तमः शूद्रे रज: क्षत्रे ब्राह्मणे सत्त्वम्‌ उत्तमम्‌ । 
इत्य्‌ एवं त्रिषु वर्णेषु विवतंग्ते गुणास्‌ त्रय; || 
[ शूद्रात तमाची, क्षत्रियात रजाची व ब्राह्मणात सत्वाची प्रधानता असते. 
अक्नाप्रकारे या तीन वर्णामध्ये हे तोन गुण मुख्यत्वेकरून असतात. ] 
या तीन वर्णांचा मिळून संघ होत असे (१४.३९,४) - 
संहत्य फुवंते यात्रां सहिता: संघचारिण: । 
संघात-वृत्तयो ह्या एते वतंन्ते हेत्वू- अहेतुमि; || 
[ हे तोन गुण 'हैतुपुर्वक वा अहेतुपुर्वक सदा संगतीने असतात, संगतीने 
यात्रा करतात, संघाने विचरण करतात व संघातात ( ज्ञरीरात ) उपस्थित 
असतात. ] 
ी नि:संशय हो आयंपूव, सिंधु दाससमाजाची व्याख्या भाहे; कारण तीत 
बैइय वर्णाचा समावेद् नाही, चोथा वरणंसंज्ञक शूद्र शब्द या त्रेवणिक व्यवस्थेत 
बसत नाही. त्याने दास शब्दाची जागा घेतलेली माहे हे उघड आहे. ज्ञांति- 
पर्वातील खालील इलोकावरून त्याची अस्थानीयता निर्विवादपणे स्पष्ट होईल 
(१२.१८८.५)- 
ब्राह्मणानां सितो वणे: क्षत्रियाणां तु लोहित: । 
बैश्यानां पीतको वरणे; शूद्राणाम्‌ असितत्‌ तथा | 


अनुक्रमणिका 


> दासप्रथाक गुलामगिरी 'श्छ 


[ ब्राह्मणांचा वरणे (रंग) सित (इवेत) असतो, क्षत्रियांचा लाल, वेज्यांचा 
पिवळा व जूद्रांचा असित (काळा). ] 

चार रंगांची व्यवस्था प्रकृतीच्या तोन गुणांमध्ये कोणत्याही प्रकारे बसू 
शकत नाहो. घार गुण व त्यांचे चार रंग हे सांख्य तत्त्वज्ञानाला पुर्णपणे परके 
आहेत. न्वहिंडुवादाने पचनी पाडीपयंत सांख्य तत्त्वज्ञान ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाला 
पुर्णपणे परके राहिले. '* 


सांख्य तत्त्वज्ञानाचा उदय सिंधु समाजाची दासप्रथापुर्वे स्त्रीसत्तेची,तंत्र 
फृषिमाया म्हणून झाला आणि या समाजात कटदासप्रथेचा उदय झाल्यानंतर 
तत्त्वज्ञान म्हणून त्याचे व्यवस्थितीकरण झाले. स्त्री सत्ताक समाजाच्या पदार्थांचे * 
( ०869४01108 ) सातृवंशक दासप्रथेच्या पदार्थांमध्ये रूपांतर झाले. छूढ़ 
दासप्रथा हे आये पितृसत्ताकतेचे अपत्य असल्याने कृष्णाला गीतेत सांगावे लागले 
कौ, चार वर्णांची सृष्टी त्याने, एका पुरुष व पितृसत्ताक देवाने, केली ( ६.२८, 
१३. गीता, ४, १३) 

चातुर्‌-वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म-विशागदाः । 
तस्य कर्तारम्‌ अपि मां विद्धय्‌ अकर्तारम्‌ नव्ययम्‌ ॥ 

[गुण व कर्मांच्या कसोटीवर विभागणी केलेल्या चार वर्णांची सृष्टी 
माझ्याकडून झालेलो आहे. त्यांचा कर्ता मी आहे-जरी मी अकर्ता व अव्यय 
झसलो तरो-असे त्‌ जाण. 

स्त्रीसत्ताक़ त्र सातृवंज्यक समाजांच्या दासवत्‌ व मर्त्य कर्त्याचा सवंश्रेष्ठ 
व अमर ईववरात कायाकल्प झाला ! 

अस्पृ्य हा शब्दप्रयोग जरी इसवीपुर्व तिसऱ्या ते पहिल्या शतकादरम्यान 
'रचल्या गेलेल्या विष्णु धमंसूत्राने चलनात आणला, '१ तरी अगोदर विवरण 
केल्याप्रमाणे गणागणातोल अमित्रतेची धारणा आणि दास व स्वामी यांच्या- 
मधील सामाजिक अभिसरणावरील प्रतिषेधाची प्रथा व तज्जन्य वर्णसंकराचा 
विश्‍वास, गणप्रथाक व मातृवंदक दासप्रथाक समाजांइतके प्राचीन आहेत. 
खुद्द शूद्रांचे २४.१० या पाणिनीय सूत्रानुसार निरवसित ( अस्पृश्य) व 
अनिरवसित ( स्पृद्य ) असे वर्गीकरण केले गेलेले होते. नियम-मग तो व्याकर- 
णाचा असो वा इतर-संबंधित व्यवहार दीर्घकालीन व लोकमान्य झाल्यानंतरच 
बनतो. म्हणन हे वर्गीकरण पाणिनीच्या जीवनकालाच्या, म्हणजे इसवीपुव 


* कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या मूलभूत तत्त्वांना पदार्थ म्हणतात. सांख्य 
तत्त्वज्ञानाचे पदार्य-प्रकृति, पुरुष, इत्यादि-चोवीस आहेत. 


अनुक्रमणिका 


३८ नवभारत जानेवारी १९७७ 


चौथ्या शतकाच्या किमान काही शतके अगोदर, अस्तित्वात आले असावे, 
* निरवसित ” व ' अ-निरवसित या शब्दांच्या व्याख्या पतंजालि मा 
करतो ज्या लोकांनी पात्रात भोजन केले असता स्मृतिप्रणीत संस्कारांनीही 
पात्रशद्धी होत नाही ते निरवसित होत ( यर्‌ भुक्‍ते पात्र संस्कारेण अपि न 
शुद्धचति ते निरवसिता:। ), तर ज्या लोकांनी पात्रात भोजन केले असता 
स्मृतिप्रणीत संस्कारानी पात्रशद्धी होते ते अ-निरवसित होत. व्याकरणाचा हा 
नियम निरवसित जाती व अनिरवसित जाती यापासुल बनणाऱ्या हंद समासा- 
अध्ये भेद करण्यासाठी केला गेला. काणे खुलासा करतात- 


टका पाणिनीय सूत्र २.४.१० व पतंजलि म्हणतात को, निरवसित 
शूद्र नसलेल्या ज्यूद्राच्या अनेक पोट जातींचा समाहार दृंद्र समास बनू शकतो, 
उ. सुतार व लोहार या अर्थो आपण '* तक्षायस्कारम्‌' असा समास बनवू 
ज्कतो; पण “ चण्डाल-मृतपम्‌ ! असा नाही. कारण चंडाल व मृतप हे निरवसित 
ज्र आहेत ( व म्हणून त्यांचा समास * चण्डालमृतपाः ' असा होईल ) ... ..४१ 
निरवसित हा शब्द नव्हाराथेक उपसर्ग निर्‌ व निवासस्थान या अर्थाचा 
अवसित मिळून झालेला आहे. या शब्दाचा शब्दशः अथ होतो अलग बहिष्कृत 
वस्तीत राहाणारा. चंडाळ व मृतप यांनी खालोलप्रमाणे राहावे असा आदेश 
मनु देतो ( १०.५०-५६ )- 
चेत्य-द्रुम-इमक्यानेषु हेल-उपवनेषु च । 
असेयुर्‌ एते बिज्ञाना व्तंयन्तः स्वकरमभिः || 
[ त्यांनी चेत्यवक्षाखाली व इमद्यानात, षहाडात व मंगळ वनात राहावे, 
ओळखले जाऊ शकतील अक्षा चिन्हांनी ते अंकित असावेत आणि त्यांना नियत 
केलेल्या उपजीविकेवर त्यांनी जगावे, ] 
चण्डाल-इवपचानां तु बहिर्‌-ग्रामात्‌ प्रतिश्रय: । 
अप-पात्राशू च कतंव्या धनम्‌ एषां इव-गर्दसम्‌ ॥ 
[ चंडाल व इवपचांनी गावाबाहेर रहावे. त्याच्या पात्रांच्या स्पर््ञनिही 
विटाळ होतो. कुत्रे व गाढवे त्यांचे एकमेव धन असावे. ] 
वासांसि मृत-चेलानि भित्न-भाण्डेष॒ु भोजनम्‌ । 
काष्ण- आयसम्‌ अलडकारः परित्रज्या च नित्य: || 
[ प्रेतांचे कपडे त्यांची वस्त्रे असावीत, खापरातं त्यांनी जेवावे, त्यांचे 
अलंकार केवळ लोखंडाचे असावेत व अज्ञाप्रकारे त्यांनी जगाला मेल्यासारखे 
रहाये. ] 


अनुक्रमणिका 


सैेंगणकीकृत 


दासप्रथाक गुलामगिरी ३९ 


न तैः समयम्‌ अन्विच्छेत्‌ पुरुषो धर्मम्‌ भाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्‌ तेषां विवाहः सदृदोः सह ॥। 

[ धर्माप्रमाणे ( कायद्याप्रमाणे ) आचरण करणाऱ्या माणसाने त्याच्या- 
बरोबर केलेला कोणताही करार अभंग मानू नये. त्यांचे व्यवहार आपसातच 
असावे व त्यांनी स्वजातीतच विवाह करावे. ] 

अन्नम्‌ एषां पराधीनं देयं स्याद्‌ भित्त-माजने । 
रात्रो न विचरेयुस्‌ ते प्रामेषु नगरेषु च ॥ 

[अन्नाकरता ते परक्यांवर ( आर्यांवर ) अवलंबून असाव्रेते आणि त्यांचे 
अन्न त्यांना खापरातच द्यावे. रात्री त्यांनी गावात व नगरात फिरू नये. ] 

दिवा चरेयु: कार्यार्थ चिह्लूता राज-शासनेः | 
अ-बान्धवं शवं च एव निहुरेयुर्‌ इति स्थिति: ॥। 

[ राजाज्ञेनुसार ( डागलेल्या ) चिह्लांनी अंकित राहून त्यांनी दिवसा 
आपल्या कामासाठी फिरावे. बांधवविहीन्‌ प्रेत त्यांनी ( इमज्ञानात ) घेऊन 
जावे, अश्ली श्ास्त्राज्ञा आहे. ] 

वध्यांशू च हन्युः सततं यथा-श्ञास्त्रं नूप-आज्ञया | 
वध्य-वासांसि गृह्हीयु: शय्याश्‌ च आसरणानि च॥ 

[ राजाज्ञेने वध्य घोषित केलेल्यांचे त्यांनी सतत हनन करावे आणि 
चध्यांची अंथरुण व अलंकार त्यांनी घ्यावे ] 

मातडगण जातकाने ( ४९७ ) चंडालाचे साक्षात वर्णन केले आहे - 

5 ,.. लाल रंगाचे घाणेरडे अंतरवासक कमरबंदाने बांधलेले, त्यावर 
तसेच मळकट वस्त्र लपेटलेले, हातात एक मडके .. 

त्यांचे चेत्यवृक्षांखाली वा मंगल वनात वा इमल्ञानात राहणे, लाल वस्त्रे 
घालणे, गाढवे पाळणे व दुर्गेची उपासना करणे हे सर्व दाखवते की ते चंडाली 
अक्षमालेंचे, सिंधू समाजाच्या कटदासांचे, वंशज होते. निरवसित शब्दाचा 
मुळात अथ होता अज्ञा समाजाच्या कर्मान्त-दासनिवासात राहाणारे दास. 

निरवसित जातींना अंत्यज असेही म्हणत. काणे विवरण करतात- 

८ अन्त्यज- मनु ४.६१, विष्णु धमंसूत्र ३६.७, याज्ञवल्क्य १.२७३, 
बृहद्‌यम (याज्ञवल्क्य ३.२६० वरील मिताक्षरात उद्धृत) यांनी चंडालासारख्या 
सवे होन जातींना ही संज्ञा प्रयुक्त केलेली आहे. मनु ८.२७९ मध्ये हा शब्द 
“शूद्र ' या अर्थो वापरलेला आहे. अंत्यजांच्या पोटजातींच्या वेगवेगळ्या गणता 


४० नवभारत जानेवारी १९७७ 


स्मृतींमध्ये आढळतात. अत्रि १९९ सात अंत्यजांची यादी देतो- रजक (धोबी), 
चर्मकार (चांभार), नट (कोल्हाटी), बरूड, कंवतं (मासे मारणारा), मेद, 
भिल्ल. हा इलोक याज्ञवल्क्य ३. २६५ वरील मिताक्षराने आपस्तंबाचा म्हणून 
उदुत केलेला आहे, तर अपराक ( पा? ११२२ ) त्याचे भ्रेय अत्रीकडे देतो. 
याज्ञवल्क्य २.२६० वरील मिताक्षरा अंत्यजांचा दोन प्रकारात भेद करते; 
उपरिनिदिष्ट प्रकाराबद्दल ती म्हणते को, ते दुसऱ्या अन्त्यावसायिन्‌ नावाच्या 
साताइतक्के, चण्डाल, इवपच (कुत्र्याचे मांस खाणारे), क्षत्त, सुत, वेदेहिक, मागध 
व आयोगव यांच्याइतके हीन आहेत. महाभारत (ज्ांतिपवं, १०१.१९) अंत्यज 
सनिकांचा उल्लेख करते, आणि नीलकण्ठ खुलासा करतो व्ही ते सौमाप्रांताचे 
कंवतं व भिल्ल होते. सरस्वतीविलास अनुसार ( पा० ७४ ) रजक, इ० सात 
जाती प्रकृति असल्याचे पितामह म्हणतो. प्रकृति म्हटल्या जाणाऱ्या या जाती 
बोलत होत्या म्हणून त्या भाषांना मुळात प्राकूुत असे नाव पडण्याची झक्‍यता 
माहे (? ). दवितोय मिल्लमच्या शके ९२२ च्या संगमनेर लेखात ( एपिग्नाफिका 
इंडिका, खंड २, पा० २२०) अठरा प्रकृतींसह (रजक, इ० अठरा श्रेणी हा 
अर्थ बहुधा अभिप्रेत असावा ) एक गाव दिले गेल्याचे म्हटले आहे गय 


प्रकृति हो अंत्यज वा निरवसितांची वाचक अशी केवळ एक सवंसामान्य 
संज्ञाच नव्हती, तर ती चंडालांमध्ये एक रूढ विझ्वेषनाम होते. ज्याच्यावर 
रिचडं वाँग्नरने आपल्या सुप्रसिद्ध "पसिफूल ? या संगोत नाट्याची रचना केली 
त्या * दिव्यावदान ? मधोदे 'ज्ादूलकर्णावदान या कथेचा नायक झाहे आनंद; 
बुद्धाचा सर्वांत वेशिष्ट्यपुणे भिक्खु, व नायिका आहे प्रकृति, एक 'चंडाल 
युवती. 


अन्त्य-जञ या समासाचा अर्थ होतो शेवटी जन्मलेला, वा समाजाच्या 
हळाला जन्मलेला, पण या ज्ञब्दाला दुसराही अथ होता असे दिसते- 


“ विनय तोन प्रकारचे दास नमूद करते- (१) अन्तोजातष्तो, (२) 
धनवकोतो व (३) कर-मर-आनीतो. भाष्यानुसार दासोच्या पोटी जन्मलेला 
तो अन्तोजातको, विकत घेतलेला तो धनवकोतो व दुसऱ्या देशातन आणन 
दास बनवलेला तो कर-भर-आनीतो. दोघनिकायने यात समं दासव्यं उपगतो 
या चोथ्या प्रकारची भर घातली आहे. याचा अथं होतो स्वेच्छेने दास झालेला. 
तिपिटकात जेव्हा दासांच्या प्रकारांचा उल्लेख करायचा असतो तेव्हा याच चार 
प्रकारांचा निर्देश केला जातो. उदाहरणाथ निद्देसमध्ये दासांच्या प्रकारांची 
गणना करताना याच चार प्रकारांचा उल्लेख केला गेला आहे. जातकभाष्याने- 


वम द 


दासप्रथाक गुलामगिरी ४१ 


भात्र आणखी एका प्रकाराची भर घातली. आहे-आमाय्‌ दासा ति भवन्ति एके, 
काही घरात जन्मलेले दास असतात. उपरिनिदिष्ट अन्तोजातकोचीच हो 
पर्यायवाची संज्ञा आहे हे स्पष्ट आहे ..... . टक - 


उघड आहे कौ “अन्तो ! हा शब्द ' अमा 'चा पर्यायवाची असुन त्याचा 
अर्थ निवास वा घर असा होतो; अमा-वास्या या समासातील 'अमा चा अर्थ 
भूमातेचे मंदिर असा होतो. म्हणून, अंत्यज वा अन्त्य-अवसायिन्‌ वा अन्तो- 
जातको यांचा नूळ अर्थ मुळात कटदास असा होत असला पाहिजे. पितृसत्ताक 
पक्षुपालन-कृषक आर्यांना या आमायदासांचा% काहोहो उपयोग नव्हता; म्हणून 
त्यांच्या काळापासून हे दास निरवश्षित शूद्र गणदास झाले तर गृहृदास अनिर- 
वसित. 


तैत्तिरीय संहितेने ( ६.१.६.१) कथन केल्याप्रमाणे सुपर्णी (द्यो) 
गण कद्रू ( पूथिवी ) गणांचा दास व्हायचे कारण होते- “कद्रूश च बे सुवर्णो 
च आत्म-रूपयोर्‌ स्पर्धेताम्‌ ? कौथने याचा अनुबाद असा केला आहे- 'कंगरू व 
सुपर्णी यांच्यात एकमेकाच्या ख्पांसाठी स्पर्धा झाली. ' हा अनुवाद फार 
हाब्दक्षः असल्याने त्यात अर्थाभिव्यवती कमी. निरुक्त ( २.९;५.८ ) रूपचा 
पर्यायवाची म्हणून वृ हा शब्द देते. तैत्तिरीय संहितेचे ( २.५.२;६.४.७ ) हा 
वृ धातु वराच्या विनिमयासाठो वापरला आहे- 


*,..... देव वायूला म्हणाले, * सोम राजाचे आपण हनन कल्या; ' तो 
उत्तरला, ' मला वर मिळू द्या ( वरं वृणे ॥); ( सोस-)पान करताना 
, माझ्या नावाचा चषक प्रथम घेतला जावो. ! म्हणून इंद्र व वायूच्या नावाने 
प्रथम चमस घेतले जातात. त्यांनी त्याचे ( सोमाचे ) हनन केले, ....-- त्यांना 
त्याचे वाटप कसे करावे हे समजेना. अदिति म्हणाली, “ मला वर मिळू दे; 
मग तुम्ही माझ्या द्वारे वाटप करू शकाल; देवता म्हणून माझ्या भअधिष्ठाना- 

खाली तुमचे सोमपान होवो '...... 


भर्जुनाकडून पराभूत होऊन प्राणदान मिळाल्यानंतर गंधवंराज चित्ररथाने 
त्याला जातिवंत घोडे भेट देण्याची इच्छा व्यक्‍त केलो. अर्जुनाने आग्नेय 
अस्त्रविदेच्या बदल्यात घोड्याची भेंट स्वीकारायची तयारी दाखवली 
(“ त्वत्तो5स्त्रेण वृणोम्य्‌ अश्‍ववान्‌ ......॥ ” १.१६९.५८ ). आगामो भहाभार- 
तीय युद्धात आपल्या पुत्राला, अर्जुनाला, कर्णाच्या हातून मारला जाण्यापासून 


% यापुढे करदासांसाठी भामायदास होच संज्ञा वापरली आहे. 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४२ : _ नवभारत जानेवारी १९७७ 


वाचवण्यासाठी देवांचा राजा इंद्र ब्राह्मणाच्या वेषात कर्णांकडे गेला व वर 
म्हणून त्याची दिव्य कवचकुंडले मागितली. कर्ण त्याला म्हणाला (३.३१०, 
१७,२१ )- 


“ यस्माद्‌ विनिमयं कृत्वा कुण्डले वर्म च उत्तसम्‌ | 
ह्रस्व शक्र कामं मे न दद्याम्‌ अहम्‌ अन्यथा || 
वमंणा कुण्डलाभ्यां च हाक्‍ति मे देहि वासव । ” 


[“ म्हणून, शतक्रतो, माझी उत्कृष्ट कवचकुंडले विनिमय करून खुशाल 


घेऊ शकतोस, अन्यथा नाहो. वासवा, माझ्या फवचकुंडलांच्या मोबदल्यात 
तुझी शक्‍ती मला दे. ” ] 


या घटनांचा एकूण संदर्भ व योजलेला “* विनिसय'शब्द निःसंदिग्धपणे 
दाखवतात को, झालेले व्यवहार वस्तुविनिमयाचे ( 1089101) होते. भेटींचा 
विनिमय वस्तूंच्या विनिमयात परिणत होतो. वस्तुविनिमयासाठी प्रयुक्त होणारा 
प्राचीनतम वंदिक शब्द क्री. धातूपासून बनलेला असला व ४.२४,९ या 
घ्चेने मूल्यासाठी वस्न शब्द वापरलेला असला, तरी वस्तुविनिमयासाठी 
वापरला जाणारा “ निमान ' हा दुसरा संस्कृत शब्द जास्त अर्थपूर्ण आहे. 
तो उपसर्ग “नि ? ब धातु “मा पासून बनलेला आहे. मा म्हणजे मापणे,'* 
आणि याच धातूपासून आई या अर्थाचा मा शब्द बनलेला आहे. गणमाता 
केवळ राष्ट्र गणमूमी व तिची उपजच मापून वाटत होतो असे नाहो, तर परग- 
णाच्या अतिरिक्त वस्तुविनिमयात घेण्यासाठी स्वगणाच्या भतिरिक्‍त मालाचे 
मूल्यही मापत वा मोजत होती. गणागणातील वस्तुविनिमय वा निमानाचा 
प्रारंभ गणमातांनीच केला, म्हणूनच १.१२४.८ हो चा उबा व इतर विइव- 
पत्नींना € समन-गा: , ' गणसमनाला जाणाऱ्या, असे म्हणते. ब्रिफॉ सांगतो - 

“ जमीन कसणारी व अन्नाची भंडागारिक म्हणून सर्व अतिरिक्त उत्पा- 
दनाची स्वामिनी स्त्रीच असते व त्याचा विनियोग करायचा अधिकार तिचाच 


असतो ... सर्वं प्राचीन संस्कृतीत निमान व व्यापार स्त्रियांच्या हातात असतात. 
आसाम व मणिपूरच्या आदिवासी गणांमध्ये “ सवं व्यापार स्त्रिया करतात,”'“ 


जरी हो प्रथा झपाट्याने लुप्त होत चाललेली असली तरी खानदेश 
वगळता महाराष्ट्राच्या सरव भागातील झ्षेतकरी त्यांचा अतिरिक्‍त क्षेतीमाल 
त्यांच्या बायामाणसांकडून आठवडेबाजारांमध्ये विकत असत. पांडव स्व 
वेळ श्नारौरिक व्यायाम व इस्त्रास्त्रविद्याभ्यासात घालवीत, तर द्रौपदी सर्व 


जी टा 
अनुक्रमणिका . व 


दासप्रथाक गुलामगिरी ४ 


आथिक व राजकोय व्यवहार सांभाळी, याचा अगोदर निर्देश केला गेलेलाच 
आहे. निभान हा शब्द निदान महाभारतोय युद्धाइतका ( इसवीपूर्व ८५० ) 
तरी प्राचीन आहे. द्रोणपब (१७९.५३ ) सांगते को कर्णाने श्रेष्ठ शक्‍ती 
मिळविण्यासाठी आपली कुंडले ( व कवच ) निमानात दिली ( ज्नक्ति श्रेष्ठ 
कुण्डलान्यां निमाय । ) 

प्रत्यक्ष निमानाच्या व्यवहारात मालकाला. त्याची जी वस्तु विकायची 
असते तिला निमान म्हणतात ( येन अधिगम्यते तन्‌॒ निमानम्‌ । ), व त्याला 
विनिमयात जी वस्तु मिळवायची असते तिला निमेय म्हणतात (यद्‌ अधिगम्यतते 
तन्‌ निगेयम्‌ । ).*” ५.२.४७ हे पाणिनीय सूत्र निमानाच्या व्यवहाराचे 
निर्धारण फरणारा मूलभूत नियम सांगते. त्याचे विवरण बलि नाथ पुरि 
खालीलम्रथाणे करतात - 

५, , , दुसऱ्या वस्तूची निदेशक असणाऱ्या एका वस्तूच्या विशिष्ट भागाच्या 
मूल्यांच्या संख्येला लावायच्या मयट्‌ प्रत्ययाचे निख्पण करणाऱ्या - संख्याया 
गुणस्य निसाने मयट्‌ ( ५. २. ४७ ) -या सूत्रावर भाष्य करताना पतंजलि 
निमान - व्यवहाराचे मार्गद्षंक तत्त्व, म्हणजे प्रमाणाचे नित्यस्वरूप, विशद 
करतो. निमेयाच्या ( विकत घ्यायची वस्तू ) एका भागाचे निमानाच्या 
( बदल्यात द्यायची वस्तू ) अनेक भागांशी समीकरण करण्यातून मूल्यनिर्धारण 
होई. ते प्रमाण - द्वौ यवानां त्रय उददिवित इति$ याबाबतोत जसे लागू पडत 
नाही तसेच ते अपुर्णाकांनाही लागू न पडता केवळ पुर्णाकांनाच लागू पडते, उ. 
हौ भागौ यवानाम्‌ अध्य्ध॑ उददिवित:3 मयट्‌ प्रत्यय लावण्याकरता त्या वस्तूचे 
तुलनात्मक मूल्य विचारात घ्यावे लागते, जसे - द्विमया यवा उदद्वितः - हे 
सुचित करते को उदःिवतूचे विनिमयमूल्य यवाच्या _ दुप्पट आहे. मयद्‌ प्रत्यय 
पटीचाही वाचक असतो, जसे द्विमय; काहीवेळो तों निमानाला लागतो व काही 
निमेयाला. १ 


-(अपुणे ) 


$ यवाचे २ भागऱ्य्ताकाचे २ भाग. 
8 यवाचे दोन भागऱ्ऱ्ताकाचा अर्धा भाग. 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


छ्४ नवभारत “जानेवारी १९७७ 
संदभ टीपा-- 


१२०. दा. ध. कोसंबी, उक्त, पा. ९१, 

१३१. जगदीझ्ञ फाइ्यप (सं), दीघनिकायपालि, सोलक्खन्धवग्ग, २.५.७२; 
मज्झिमनिकायपालि, १.३९.१.१५; देव राज चानना, उक्त, पा. ६५, 

१३२. ए. बी, कोय, क्रग्वेद ब्राह्मणाज, एच. ओ. एस. खंड २५, पा. ३१५. 

१२३. पद्यनाभ मेनन, उक्त, पा. २७९-८०. 

१३४. ई. थस्टंन व के. रंगाचारी, उवत. खंड २, पा. ६६-६७. 

१३५. उक्त पा, ६९, 

१३६. उक्त पा. ६७. 

१३७. उक्म, पा. ६९. 

१३८. पद्यनाम सेनन उक्त. पा. २७९. 

१३९. आर. गाबं, द सांख्य फिलॉसफो (अप्रसिद्ध इंग्रजी अनुवाद), अनु. डी. 
आर. वाडेकर, टेक्स्ट पा. १३-१५. 

१४०, पां. वा. काणे, उक्त, पा. १७२-१७२३. 

१४१. उक्त. 

१४२. आर. फिक, उक्त, पा. २२०. 

१४३, पां. वा. काणे, उक्त, पा. ७०-७१. 

१४४. एम्‌. विटरनित्झ, ए हिस्टरी फ इंडियन लिटरेचर, खंड २, पा. २८७. 

१४५. देव राज चानना, उक्त, पा. ६५. 

१४६. ए. बी. कोथ, द वेद ऑफ द ब्लॅक यजुस्‌ स्कूल, एच. भो. एस, 
पा. ५२३-५२४, 

१४७. आपटेज संस्कृत-इंग्लिश डिक्झ्ञनरी. 

१४८. रॉबर्ट ब्रिफॉ, उक्त, खंड १, पा. ४८३-४८५, 

१४९, दा. ध. कोसंबी, उक्त, पा. ९१. 

१५०. पाणिनीय सुत्र ५.२.४६ वर महाभाष्य; 
पा. २४८; बलिनाथपुरि, उक्त, पा. १३०, 

१५१. बलिनाथपुरि, उक्त, 


खंड१९,, 


वा, शं. अग्रवाल, उक्त, 


विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


प्रा. हरिहर ठोसर 


आम्हकपुराचा शोध 


नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर शिलालेखात ज्या रट्ट वंशीय बल्लाळाचो 
माहिती आलेलो आहे तो स्वतःस आमहुक पुरवरेइवर म्हणवितो. हे आमददकपुर 
स्हृणजे परभणी जिल्ह्याच्या हिंगोली तालुक्यातील सुप्रसिद्ध ज्योतिलिंग क्षेत्र 
असलेले ओंढा-नागनाथ होय असे मत आम्ही या शिलालेखाच्या पुस्तिकेत 
व्यक्‍त केले होते.' परन्तु भामची हो स्थलनिञ्चिती सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ते के. 
डॉ. मो. गं. दोक्षित यांना मान्य नव्हती. प्रस्तुत पुस्तिकेच्या प्रास्ताविकातच 
त्यांनो आपले या स्थलनिव्चितीच्या विरुद्ध असलेले मत नोंदवून ठेवले होते. 
यासाठी पुरावे म्हणून त्यांनी यापुर्वी प्रसिद्ध झालेल्या चार उत्कोणे लेखांचा 
संवर्भही दिला होता. ' 


यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील शिलालेखावर सवंधी श्रीनिवास रित्ती 
आणि शेळके यांनो जे पुस्तक प्रकाशित केले, त्यात त्यांनी आम्ही केलेली 
आमहुंकपुराची स्थलनिश्रिती स्वीकारलेली नाहो किवा त्याविरुद्ही आपले 
मत विलेले नाही. त्यावरून हा प्रश्‍न अनिणित आहे असे त्यांचे मत दिसते. 
कारण आम्ही केलेल्या आमहुकपुराच्या स्थलनिदरचितीची नोंद त्यांनी केवळ 
तळटीपेत केलेली आहे.' विशेष म्हणजे याच पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात 
मराठवाड्यातील एक ज्येष्ठ संश्षोधक श्री. वि. अं. कानोले यांनी प्रस्तुत 
आमहुंकपुर म्हणजे ओंढा-नागनायच होय असे विविध वाडमयीन साधनांच्या 
आधारे पटवून दिलेले आहे, परंतु त्याचीही वरील संपादकांनी दखल घेतलेली 
दिसत नाही. 

अर्थांत श्री. रित्ती आणि झेळके यांनी या स्यलनिडिचितीच्या विरुद्ध आपले 
त्त दिलेले नसल्यामुळे त्यांची दखल घेण्याची आवश्यक्ता नाहो. 


अनुक्रमणिका ॅ यवि र न छ न 


जनन 
राज्य मराठी विव 
संगणकीकृत 


संस्थद्वारे 


४६ नवभारत जानेवारी १९७७ 


के. डॉ. दोक्षितांच्या प्रतिपादनाचा मात्र पुनविचार आव्यक आहे. 
कारण त्यांनी पुरावे देऊन त्यावेळो आम्ही केलेली आमदकाची स्थलनिड्चिती 
बरोबर नसल्याचे मत व्यक्‍त केले होते. डॉ. दोक्षितासारख्या सर्वमान्य विद्वानाने 
वरील मत व्यक्त केलेले असल्यामुळे त्यावर विडवास ठेवून आम्ही त्यावेळी 
फारसे खोलात गेलो नाही; परन्तु नंतर त्यांनी ज्या साधनांचा पुरावा म्हणून 


संद'नें दिला होता त्यांचा सखोल अभ्यास केल्यावर त्याद्वारे आमच्या स्यल- 
निञ्चितीचीच पुष्टी होते असे दिसून आले. म्हणून या लेखात त्यांनी विलेल्या 


पुराव्यांच्या संदर्भात भामहुंकपुराच्या स्थलनिशचितीचा पुनविचार करण्यात 
येत आहे. 

आमदकपुर किंवा तोर्थ हे ठिकाण मध्यप्रदेश्ञात ग्वाल्हेर जवळील 
रणोदच्या परिसरात असले पाहिजे असे डॉ. दोक्षितांचे मत आहे. परन्तु मध्य- 
प्रदेशातील रणोदच्या परिसरातोल कोणते गाव आमहुंकपुर असू शक्केल हे सात्र 
त्यांनी स्पष्ट कलेले नाही. ज्या पुराव्यांचा त्यांनी संदर्भ दिलेला आहे त्यांचा 
आपण आता क्रमवार विचार करू या. 

१) सवंप्रयम डॉ. दोक्षितांनी सोराष्ट्रातील हडुल ताम्रपटाचा आधार 
घेतलेला आहे. या तास्रपटाचा काळ इ. स. ९ १७-१८ असा असून तो डॉ. बुल्हेर 
यांनी इंडियन अँटिक्वेरीमध्ये प्रकाशित केला होता, या लेखातील आमहुंका- 
विषयीचा डॉ. बुल्हेर यांचा संबंधित उतारा खालीलप्रमाणे होय." 


“पढ 00]. 01 01 ठा 18 1.0 60170५४ (16 शं1]82७ 
० शाण]त०18 88 8 76७७7ते ला 18 ]हाणागष्ट 00 0181081प8- 
गळलाळयार्‍4, गा8 801 07 80178१6ए80119159 फए॥0 ००४०१ 
४0 0 8118108178 8911189118. 98 8118108118 18 8 118110 01 
1९७७ 1318117089, 810 16 16 है0) 8४9 310 ए5 [018 (गाल 
एफ० ताएांत1]8 गात्या10160, ]0०88९0886त 8 7९]ष्रा0प8 
लोहा'8 ळा, ७ फ०प]ते 80611 1181 110 फ०'१ 8871181108 161818 
ग 018 0886 10 8 87108] झििगां]ए, 118 110 01 (6801613 
र्ण & 88178 उल, 08] १1818९8. 7 

वरील मजकुरावरून स्पष्ट होते की ञआमहुंक हा एक ज्ञेव पंथांतर्गत 
संप्रदाय असल्याचे मत डॉ. ब॒ल्हेर यांनी व्यवत केले आहे. या संप्रदायाचा 
संस्यापक कोण असावा; किवा त्याचे मुख्य पीठ कोठे असावे याविषयी या 
लेखात डाँ. मजकुरानी पुसटसाही उल्लेख केलेला नाहो. 


अनुक्रमणिका 


त्यामुळ आमहुंकांच्या 


संगणकीकृत 


आमददकपुराचा शोध ४७ 


स्यलनिठरितीच्या संदर्भातील डॉ. दीक्षितांच्या प्रतिपादनास हडुल तात्रपटाचा 
उपयोग होऊ शकत नाहो हे यावरून सिद्ध होते. 

२ ) डॉ. दीक्षितांनी दुसरा आधार घेतला आहे तो राजस्तानातील 
राजोरगढ शिलालेखाचा. हा क्िलालेख डॉ. कोलहॉन यांनी एपिग्नाफिया 
इंडिकाच्या तिसर्‍या खंडात प्रसिद्ध केला आहे. या लेखातील आमहकाविषयीचे 
डॉ. कौलहॉर्न यांचे मत त्यांच्याच शब्दात देण्यात येत आहे. 

6 पुणाठ &ताणांगाड 80 0 (8 छाव रा शि तर्फ; 
1718(91108 ७85 ७170880 (0 ॥)]6 10] 8800० 010175819- 
डो एच चा, (8 तांडल] 0. िपुचओाए8लाका'ए9, ए0 
घेष्ठकांग प्र88 तोंडा] ० 31101]7१111.08'ए७) 8 1106010001 
० (७ 8०" !७ 1718 07 801100) (ण १७४०७७३ ) 808716१ 
ठप णा चा'08]7७. 


आमदंक येथोल सोपुरीय संप्रदायाची वरील उताऱ्यात माहिती 
देण्यात आली आहे. हे आमहुंक कोठे असावे याविषयी मात्र डॉ. कोलहानं 
यांनी आपले निडिचित मत दिलेले नाही. उलट यातील आमहुंकाची स्थल- 
निडचिती करता येत नाही असे त्यांनी आपल्या लेखाच्या शेवटी स्पष्टपणे नमूद 
करून ठेवले आहे, त्यामुळे हा लेखही डॉ. दीक्षितांच्या मतास पुष्टी देऊ शकत 
नाही. - 

3 ) डॉ. दोक्षितांनी तिसरा हवाला मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर जवळील 
रणोद ञ्रिलालेखाचा दिलेला आहे. हा लेखही डॉ. कोलहाॉन यांनी एपिग्राफिया 
इंडिकाच्या पहिल्या खंडात संपादित केला आहे. यातील आमईकाविषयीचे डॉ. 
कोलहार्न यांचे मत त्यांच्या या लेखातील खालील उताऱ्यावरून स्पष्ट होते. * 


6 ७ 801101 1०00005 118 झंए७ळ (पाश) 
००७ ]18888त उ] 8 ७9 खील पग 8 88यगीठ8, ४00 
7९80१७ ० छल छ88 ७0७ छांषट्रांग खी 018 1910119 01 18 ळी 
88४08 एल छां]] 06 7०७8त ठी 121010पाय९2्ट. गा; 111616 
क98 9 8878 ७10 158 तढडला08त0 83 एरवतच0७पा 9 एछडाया, 
गी"ठण णी 807 (010 8६४0 38१01 छ90]टचत0[381, 1९5 
ठण8 ';'ह'110190, हा छा त8]१8"0018118111, त 
कीस फाया [एएप्चातच्याछ 00 छएणाठत याट ष्य एचायाचेत 
76ल्छा'तेटते तयाज्च ठा 1 8178001101. 


अनुक्रमणिका 


छट नवभारत जानेवारी १९७७ 


या लेखात देखील डॉ. कोलहान यांनी आमहुंकाच्या स्थलनिश्‍्चितीबाबत 
निञ्चित असे विधान केलेले नाहो हे वरील उताऱ्यावरून लक्षात ग्रेईलच. 
उलट हा लेख राजोरगढ ढिलालेखाच्या पुर्वी प्रसिद्ध झालेला असल्यामुळे, 
राजोरगढ लेखातील आमद्दकाच्या संदर्भात फक्त प्रस्तुत लेखातील आमदक- 
तौथंनाथ या नावाची आठवण होते असे त्यांनी म्हटले आहे. हा शिलालेख 
मध्यप्रदेशात उपलब्ध झालेला असला तरी त्यात आमहुंक तीर्थाची स्थलनिठ्चिती 
मध्यप्रदेशात करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा एकही पुरावा नाहो. या 
लेखाद्वारे ज्या पुरंदरास अवन्तीवर्म्याने दान दिले त्याचे वास्तव्य रणोद परिसरात 
होते असे फार तर म्हेणता येईल. या पुरंदराच्या गुरूंची परंपरा देण्याच्या 
भेघात आमहुंकतीथंनाथाचे नाव आले आहे. हें नाव ब याच्या अगोदरची 
तेराम्बीपाल, शंखम तिकाधिपती आणि फदंबगहावासिन हो सन्तानाचार्यांची नावे 
स्थरूनामोऱ्दवव असल्यामुळे हे आचाय विविध ठिकाणी वास्तव्य करून होते असे 
दिसते. यापैकी एकही स्थलनाम रणोदच्या परिसरात असल्याचे डॉ. कोलहॉनं 
किवा डॉ. दीक्षित यांनी दाखविलेले नाहो. त्यामुळें रणोद शिलालेखही डॉ. 
दीक्षितांच्या प्रतिपादनास आधार देऊ शकत नाहो. 


४) चौथा आधार डॉ. दौक्षितांनी स्वतःच्याच एका लेखाचा घेतला 
आहे. हा लेख मध्य प्रदेशातील सेनकापट द्रिलालेखावर आधारित असून त्यांनी 
तो डॉ. दिनेशचंत्र सरकार यांच्या समवेत एपिग्नमाफिया इंडिकाच्या ३१ व्या 
खंडात प्रकाशित केला आहे. या लेखातील भामहुंका संबंधीचा उतारा खालोल- 
प्रमाणे होय.“ 


“५101101 ४९०९791108) 1181106711 118 [09118 ७ 
९॥६॥0७ छहु70ए७ 0०8116१ 8$10181१9]₹8, 'णो७'8 (16 8878 
8806010 3809७811ए8008798 0181] 7९४06. १118708178 
कणाला 18 शि 181010 01 1९७]8 1311811808, 8 ॥0"॥ 0 झि|श्‍, 
श98 1009019 के्ांए७त तीण 8 100819 पाला 10 318- 
78४8७ ए793 ए०॥७॥1]00त. 3 उठ; 0 3881078 9806108, 885001- 
8.60 कॉ) 118 8891116 ]00811७४ 18 ]त0ए0) 0000 ए९ पछततचा 
(8907989119) 11863 ० 8879 836. (1. 8. ४०]. हा, 12190 ) 
41]181811]9 (110 891010 101900 18 11९1110160 88 8118109158 
गु ग 118 1१8]ण0टशती] एटा (19]881911) (7. 1. 
ग1, ?,. 26). 7॥6 118110 0 8 38108 886000 18 छ्ांएधा 88 


विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


आमईकपुराचा शोध ४९ 


शऔै1)81"08179 ॥१॥७॥॥७॥६ उग 8 78600170 000॥ २81100 (॥1.7.) 
(ए-ा. य. 0, 352). 18 ४8 १०८ 2०85207020 वेळा 287४ 608 
८८५०८ ४००७४००८ ९/ 4॥८७/वव॥ळ ४८ ८॥८ ७7९७९१८ 8ळाट र्ण ण्या 
४78१८//९०८७॥८४ ४॥१॥/०7॥१७८८०1८. ? 

वरील उताऱ्यात डॉ. दौक्षितांनी ज्या हटल ( सोराष्ट्र ) राजोरगढ 
( राजस्तान ) ब रणोद (मध्यप्रदेश ) आलेखांचा उल्लेख केला आहे. त्या 
विषयी वर विवेचन केले आहेच. यापेकी एकही साधन आमहेकाची समाधान- 
झारकरीत्या स्थलनिश्र्चिती करण्यास सहाय्यकारक ठरू शकत नाहो हेहो आपण 
वर बघितले आहे. सेनकापट ज्निलालेखातंबंधीच्या वरील उताऱ्यात देखील डॉ, 
दीक्षित आणि डॉ. सरकार हे आमहुंक स्यलाची निश्‍चिती करू हाकले नाहीत. 
उलट ते सद्य:स्थितीत तरी शक्‍य नाही असे या लेखात त्यांनीच स्पष्टपणे नमूद 
केले आहे. असे असताना डॉ. दीक्षितांनी वरील साधनांच्या आधारे ञञाम्ही 
सुचविलेल्या आमहुंकाच्या स्यलनिजचितीस का आक्षेप घेतला ते समजू शकत 
नाहो. 

त्यांच्या मताप्रमाणे आमहुंक हे कालभैरवाचे दुसरे नाव आहे असे 
गृहीत धरून या स्थळाची निडचती करणे तर असंभवनीय आहे. कारण मग 
जिथे जिथे कालभेरवाची उपासना केली जात असे त्या सर्व ठिकाणी आामहुंकाचा 
शोध ध्यावा लागेल. सारांश या तर्कासही फारसा आधार नाहो. 

आमहुंक स्थलाचा शोध निश्‍चितपणे कुठे घ्यावा या बाबतीत डॉ. 
दीक्षितांचे स्वत:चेच मत निडचित झाले नव्हते असे दिसते. कारण वरील 
उताऱ्यात सौराष्ट्रातील हड्डलच्या आसपास आमदंक असावे असे ते म्हणतात, 
अर्धापूर शिलालेख पुस्तिकेच्या प्रस्तावना लेखात मध्यप्रदेज्ञातील ग्वाल्हेर- 
जवळील रणोदच्या परिसरात भामहुंक असावे असे मत ते व्यक्त करतात. तर 
सेनकापट शिलालेखाच्या संपादन लेखात आमहुंकाची स्थलनिडचिती अशक्‍य 
आहे असे ते म्हणतात. यावरून या स्थलाच्या निडचितीबाबत त्यांच्या सनात 
कसा संभ्रम निर्माण झाला होता ते दिसून येते. 

बहुधा मध्यप्रदेशातील रणोद आणि सेनकापट या दोन शिलाज्ञासनात 
आमदहुकाचा उल्लेख आल्यामुळे हे ठिकाण मध्यप्रदेशात असले पाहिजे असे 
त्यांना वाटले असावे ! पण त्याचबरोबर सोराष्ट्र, राजस्तान आणि महाराष्ट्रा- 
तील शिलाळेखातही या स्थलाचा उल्लेख आहे. या निष्कर्षावर वरोल सर्व 
प्रांतात या स्थलाचा शोध घेतल्यास अनवस्था प्रसंग उद्‌भवेल. 

न, भा, 


अनुक्रमणिका 


ष्ठ नजरभारत जानेवारी १९४७ 


आलेखातील एकाद्या स्यलनामाची निठिचिती करताना त्या स्यलाली 
नामसादृइ्य असणारे स्थळ मिळेपर्यंत; तसेच उपलब्ध साधनात त्या स्थलाची 
भौगोलिक रचना किवा इतर माहिती दिलेली असल्यास ती जुळेपर्यंत अंतिम 
निर्णय घेणे अद्वय असते. आमहुंक या स्थलनामाचे उल्लेख राजलत्यान, गुजराथ 
आणि मध्यप्रदेशातील उपरिनिदिष्ट आलेखात आले आहेत. परंतु या. नावाझी 
सादृद्य असणारे एकही स्थललास घया. लेषाच्या संपादकांना त्या त्या 
प्रदेशात दाखविता आले नाहो. 


आमहुक हे राजस्थान, सोराष्ट्र किवा मध्यप्रदेशात सापडण्याची शक्‍यता 
नाही हे पुराणातील त्याच्या वरगनावरून स्पष्ट होते. पद्‌मपुराणात आमहुक- 
पुराच्या भावशर्स्याची जी कथा आली आहे तिच्या संदर्भात आमहुक हे दक्षिण 
देज्ञातील एक प्रसिद्ध शहर होते अशी त्याची साहिती देण्यात आलेली आहे.* 
त्यातील आमहकाचा दक्षिण देशात असण्याचा उल्लेख विशेष महत्त्वाचा आहे. 
सोराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ( ग्वाल्हेर ) हे दक्षिण देश क्विं 
दक्षिणापथाच्या कक्षेत येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ञआमहुंकाचा झोध इत्तरत्र 
आणि तोही दक्षिणापथाच्या कक्षेत घेणे क्रमप्राप्त आहे. 
अर्थात हे त्यल इतरत्र शोधताना भापणास महाराष्ट्रात यावे लागते. 
कारण पौराणिक वणंनाप्रमाणे महाराष्ट्र हा दक्षिणापयात तर आहेच. शिवाय 
मराठवाड्याच्या परभणी जिल्ह्यातील ज्योतिलिंग क्षेत्र ओंढा-नागनाथ या 
गावाचे प्राचीन नाव आमर्हुक असल्याची परंपराही आहे आणि ओढ्याच्या 
क्षेत्रमाहात्म्यातही तसा उल्लेख आहे. खालोल इलोक 
महत्त्वाचा आहे” - 
भामहुंकमिदं काशी दुग्धेयं स्फौत जान्हवी । 
विश्‍वेशो नागनाथो$्यं वानी कनक्ेकवरी ॥| 
घातील नागनाथ आणि कन! ग ची मंदिरे आं 
आहेत. रामचंत्र यादवाचा भेटलेख व ह न शका 
नांदितट-स्यलमाहात्म्य या नांदेडविषयीच क लो मन 
यावर आणणी प्रकाश टाकतो.- ''आातापातीक 'लाहोतहोह 
एते नांदितरं द्रष्ट्मेकदा समुपागत: | 
तत्क्षेत्राच्वव गव्यूतिमात्रेत्वामहुकाद्‌ बहि: ॥|'१ 
नांदितट आणि आमहुक यातील अंतर ९ गव्यूती म्हणजे 
हा इलोक सांगतो. नांदेड णि ओंढा यातील अंतर बरोबर 


त्या दृष्टोने विशेष 


३६ मेल असल्याचे 
२६ मेल आहे. 


आमद्दकपुराचा शोध ५१ 


डिभन या महानुभाव कवीच्या घ्छ्द्धिपुर माहात्म्य ग्रंथात ओंढा आणि 
आमहुंक एकच होत असे स्पप्टपणे म्हटले आहे- 
सोरटी सोमनाथ । परळी वैजनाथ | 
ओऔंदे नागनाथ । आमरदक तपोवन |, * 
डॉ. दीक्षित यांनी संपादित केलेल्या सेनकापट क्षिलालेखात आमहूंक 
तपोवन असाच याचा उल्लेख आहे. तो वरील वणंनाक्यी जुळणारा आहे. त्यामुळे 
आम्हुक तपोवन म्हणजे ओंढाच होय असे सिद्ध होते, 
या स्थयलनामाचे विविध साधनात आमुक, आमहईकपुर, आमहंकतीथ आणि 
आमहुंक तपोवन असे उल्लेख आलेले आहेत. थापेकी सेनकापट हिलालेखातील 
आमहुंक तपोवन हे डिभ कवीने दिलेल्या ओढ्याच्या वणंनाज्ली जुळणारे आहे 
हे आपण बघितले आहेच. आमहुंक तोर्याचा उल्लेख रणोद शिलालेखात 
आलेला आहे. आमहईक स्थलमहात्म्यातही ञमहुकतीथे किवा सरोवराचा 
उल्लेख आहे. तीथंसारातही आमहुंकतीथयं आणि तेथील नागेशाच्या मंदिराची 
भाहिती दिलेली आहे. याच ग्रंथात आमददक तोर्थांची व्युत्पत्ती खालीलप्रमाणे 
दिली आहे. ४ 
आमहेंयानि पापानी तस्मात्‌ आमहकम्‌ । 
ओंढ्यात नागनाथाचे मंदीर तर आहेच. शिवाय या गावाची भोगोलिक 
रचनाही इथे प्राचीन काळी सरोवर असण्याच्या शक्‍यतेस पुष्टी देणारी आहे. 
पतंजलीच्या महाभाष्यात दक्षिणापथातील महासरोवरांची नोंद आहे. 
आमहुंक सरोवर हे त्यापैकी असण्याची इाक्यता नाकारता येत नाहो. * भारताचा 
प्राचीन आणि मध्ययुगीन भोगोलिक ज्ञानकोश, '* आणि ' हुंद्राबाद पुरातत्त्व 
वृत्तान्त “ या ग्रंथातही वरील आमहुंक तीर्थ म्हणजे आजचे परभणी जिल्ह्यातील 
ओंढा-नागनाथच होय असे म्हटलेले आहे. 
वरील वाड़मयीन साधनांगिवाय ओढ्याच्या परिसरातील दोन शिला- 
लेखातही आमहुंकपुराची नोंद आलेलो आहे. यापैकी अर्धापूर श्रिलालेखाची 
माहिती वर देण्यात आली आहे. याशिवाय ओंढ्याजवळील रांजणा शिला- 
लेखातही त्याचा उल्लेख आहे. भर्धापूर शिलालेखात रट्ट बल्लाळाला “ आमहुक- 
पुरवरे$वर ' आणि ' श्री नागेश पदांभोज ! अशी विज्ञषेषणे लावण्यात आलेली 
आहेत. त्यावरून आमदुंकपुर म्हणजे ओंढा नागनाथच होय हे निविवाद सिद्ध 
होते, भाषाज्ञास्त्राच्या दृष्टीनेही आमहुंकाचे आजचे रूप ओंढा हे तकंसंगत 
वाटते. आमहुंक-आवंदक-आवंदे-ओंढे अश्या क्रमाने ते बदलत गेलेले दिसते. 


अनुक्रमणिका 


५२ नवभारत जानेवारी १९७७ 


महाराष्ट्रात किंवा मराठवाड्यात आमहुकाचा शोध घेण्यास के. डॉ. 
दौक्षितांनी जो अपेक्ष घेतला होता त्याचे आणखी एक कारण त्यांनी दिले 
होते. त्यांच्या मते त्या काळी पाश्ूपत संप्रदायाची “ मध्य भारतात विश्लेष 
चलती होती ”- “ ह्या प्रमाणावरून आमहूंक क्षेत्र मध्य भारतात रणोदचे 
जवळपास शोधले पाहिजे हे नक्को. त्याचा ओढे नागनाथाशी संबंध नाहो. 


नव्याने उपलब्ध झालेल्या मराठवाड्यातील काही शिलालेखांच्या 
आधारे हे विधानही बरोबर नसल्याचे सिद्ध होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
गणेशवाडी इथे जे शिलालेख उपलब्ध झाले त्यावरून त्या ठिकाणी १० च्या 
११ व्या शतकात पाक्युपत पंथाचे एक पोठ होते, हे उघडकीस आले आहे." 
नांदेड जिल्ह्यातील अर्धावुर शिलालेखातही पाशुपत पंयातील कालमुख 
संप्रदायाचा उल्लेख आलेला आहे.” गणेक्षवाडी श्षिलालेखात पाज्ूपत पंथातील 
ज्या पर्वतावली आम्नायाचे वर्गन आले आहे त्याचे सुख्य पोठ आंध्र प्रदेशा- 
तोल श्रीपर्वत किवा श्री हल मल्लिकाजुंन येथे होते. श्रोपवंत या स्थलनामा- 
वरून जसे पर्बंतावलो झाखेचे नाव पडले तसेच आमहूक तन्तानाचे 
नाव आमहुंक या स्थलावरून पडले असावे. आंध्र प्रदेज्ञातील पर्वतावलो 
संतानाचे ( श्याखेचे ) अन्‌यायी ज्या अर्थी मराठवाड्यातील उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात अस्‌ शकतात, त्या अर्थी मराठवाड्यातील ओंढा-नागनाथ येथील 
आमहूंक संतानाचे अनुयायी मध्यप्रदेश, गुजराथ व राजस्तानात असणे असंभर- 
वनीय वाटण्याचे कारण नाहो. त्यामुळे आमईक हे पाशुपत पंथातील एका 
आस्नायाचे नाव असुन त्याचे मुख्य योठ आमदंक म्हणजे ओंढा नागनाथ होते 
असा निष्कर्ष निघतो. या संप्रदायाचा प्रसार मध्यप्रदेश, गुजराथ व राजस्तानात 
झाला व त्यामुळे या संप्रदायाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीसहू विविध तास्र- 
श्लिला ज्लासनात आमहुंकाचा उल्लेख ओघाने आला. डॉ. दौक्षितांनी ज्या 
साधनांचा आधार घेतला त्यातील आमहुंकाचा झोध घेताना हो वस्तुस्थिती 
लक्षात घेत्तली गेली नाहो ब म्हणून आमहुंकाची समाधानकारक स्थलनिश्‍चिती 
होऊ शकली नाहो. 


अह्ञाप्रकारे परंपरा, वाडमयीन साधने, ऐतिहासिक साधने आणि भोगो- 
लिक रचना या सवं निकषावर आमदंक म्हणजे ओंढा-नागनायच होय हे 
निःसंशय सिद्ध होते. भाषाशास्त्राचाही थाला आधार सापडतो. 
आमदकाचो ही स्थलनिश्‍चिती अंतिम समजण्यास प्रत्यवाय असण्याचे 
नाही. 


त्यामुळे 
कारण 


अनुक्रमणिका 


आमईकपुराचा शोध. |] 


संदर्भ टीपा - 


> 


१९ 


> 
० 


- रट्ट बंज्नीय बल्लाळ यांचा अर्धापुर शिलालेख. 


संपादक- श्री, न. शे. पोहनेरकर व हरिहर ठोसर 


« उपरोक्त- प्रास्ताविक न 
« गाडठा]]018 1000 ऐवातळत 1018010, 11070. उ, 


४. 1). 11७ छात 8116. 


« उपरोक्त- प्रास्ताविक, 
« तांद 1५0७४, ४० ह] 17. 190, 
* ट्रा] [तां ४०, ता. ?. 266. 


०). 1. ?. 252. 
शन. ५५2 07. 355. 


1) १ 


11 १ 


* पद पुराण, १८२, गोता माहात्म्य अ. ८ वा. 

* श्री नागनाथ दशन. पू. ५६. 

- प्राचीन मराठी कोरीव लेल, डॉ. शं. गो. तुळपुळे. पू. १९१-१९ २. 
* मण, ॥. 8. एका, फऐार्लळ०0 0 ७ [1 ल]10185 


गी०प) ६1१6१ 1)1501105. 


. उपरोक्त, 

« तोथंसार पृ. २१-३० 

* प्राचीन महाराष्ट्र, ले. डॉ. शो. व्यं. केतकर भाग १ प. २० 

* ज९०४7०७॥०] ]॥ळु००७७ताळछ ली १ालशा छत 


ऐ॥ढता&8ए७] ॥[॥त8 0. 17 


* अपला 88010०9] 8४७१. 11501 1281178 ७ाणा- 


४०७ ३४५ जा. 21-29 

रट्ट वंश्षीय बल्लाळ याचा अर्धांपुर झिलालेख प. १९ 

गणेशवाडी येथील शिलालेख, डा. ति. भि. कोलते, विदर्भ संशोधन 
मंडळ वाषिक, पृ. ५५-६१ 


, एला 10011 ऐ81त6१ 1)180010. ?, 90. 


श्री. यदुनाथ थत्ते 


महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 


महात्मा गांधी भाणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारतातील 
दोन थोर पुरुष होते. 

अत्यंत उत्कटपणे आणि पराकोटीच्या निष्ठेने दोघांनी आपले कार्य 
चालविले होते. अन्ना माणसांना एका बाजूला अंध अनुयायी मिळतात, तर 
दुसर्‍या बाजूला अंध विरोधकही निर्माग होतात. बहुतेक सवच महापुरुषांच्या 
वाट्याला हे भाग्य किंवा दुर्भाग्य येते. 

परंतु वर्तमान भूतकाळात जमा होत जातो, तसतसे परिप्रेक्ष्य बदलते 
आणि गतिशील समाजात तसे होणे स्वासाविकही आहे. जड समाज मात्र 
ञापल्या समजुती सहजासहजी सोडोत नाही. फालबाह्य आग्रह कवटाळून 
तो स्वतःच्याच पायावर धोंडादेखील बिनदिक्कतपणे पाडून घेत असतो. 

महापुरुषांनाही स्थळ-पफाळपरिस्थितीच्या काही मर्यादा अपरिहार्यपणे 
पडतात. त्या मर्यादा दूर सारून त्यांच्या कार्याकडे पाहूता झाले पाहिजे. असे 
ज्यांना पाहता येते, ते उन्नत संकर करून क्षाइवत भाग संग्रहित करतात 
भणि इतिहासाच्या बेड्या तोडून बाहेर पडू शकतात. 

अंध अनुयायी त्यांच्या वचनांच्या शब्दांना स्वतःला जेखडन तर घेता- 
तच, पण त्यांचा शब्द हा अखेरचा सत्य हाब्द नाहे, असा ऐकफांतिक आग्रह 
राखतात. आणि स्वत:ला नास्तिक बनवून टाकतात. नित्यनतन असा सत्याचा 
आविष्कार होऊ ज्नकतो, ह्या गोष्टीला ते राजी नसतात. 


ह्यातले काही देवभोळे असतात. कर्ताकरविता परमेश्‍वर असला, तरी त्या 
महापुरुषाच्या जन्मानंतर तो खुडूक झाला असुन त्याची नवा महापुरुष घडव- 
ण्याची शक्‍ती संपुष्टात आलो आहे असे त्यांना वाटते. महापुरुषाबाबत आखि- 
रतचा हा विश्वास हे अंध अनृयायित्वाचे लक्षण होय, 


महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंवेडकर ५५ 


या आखिरतच्या सिद्धांताचा एक लाभ असा को घट्ट आणि माथेफिरू 
अनुयायांची एक श्नब्दलोलुप फौज त्यांच्या नावे तयार होते. ह्या फोजेच्या 
निर्वाहाचे साधनच तो महापुरुष बनल्याने त्याच्या महानतेला ते बिनदिवकतपणे 
बट्टा लावतात. 

ज्या विशिष्ट समाजात महापुरुष काम करतात, तिचो अनुभवसंपदा, 
होली आणि परिभाषा यांचा वापर करूनच त्यांना कास करावे लागते आणि 
विभक्त समाजात ह्या गोष्टोही विभवतच असतात. ही मर्यादा ओळखूनच 
महापुरुषांच्या कृतींचा नव्या पिढ्यांनी विचार केला, तरच उत्तम समस्वय 
किवा संकर शक्‍य होतो. 

गांधींचा जन्म १८६९ सालचा, तर आंबेडकरांचा १८९१ सालचा. म्हणजे 
दोघांच्या जन्मात जवळजवळ २२ वर्षांचे म्हणजे दोन पिढ्यांचे अंतर आहे 
आणि त्या काळात जनरेक्षन गॅपचा एवढा बोलबाला झाला तसला, तरी त्याच 
तर्‍हेचा अनुभव काही अंशी येणे क्रमप्राप्तच होते. 

आंग्ल विद्येचा व संस्कृतीचा दोघांवरही फार भोठा प्रभाव 
होता. संवेदनाश्ीळ समाजात जञब्द हे एक अमोघ असे अस्त्र असते आणि 
त्या समाजात वैचारिक प्रभावानेच अनेक गोष्टी घडून येतात. गांधी आणि 
आंबेडकर हा विठवास घेऊनच भारतात परततात. त्यामुळे मूलतः त्यांच्या 
वृत्ती नेमस्त असतात. गांधी स्वत:ला गोखल्यांचे शिष्य म्हणवतात, तर आंबिड- 
करांनाही रानडे आणि गोखले यांचे आकषण असल्याचे दिसून येते. 

हा विइवास त्यांचा कालांतराने ढळतो. त्यामुळे त्यांची भाषा मुलायम 
शब्दांचा आणि ताकिक पद्धतीचा वापर करीत असली, तरी आक्रमक बनत 
जाते. महात्मा गांधींचा इंग्रजांच्या सद्वुद्धीवरचा विडवास अनुभवाने संपुष्टात 
येतो आणि इंग्रजी राजवटीचे लामाज्य्षाही स्वरूप त्यांना संतानी वाहू 
लागते. डॉ. आंबेडकरांनाही भारतीय व्यवहार असाच निर्घृण आणि सेतानी 
वाटतो. परंतु ही सैतानियत निवारण झालो, तर त्या समाजातील चांगुलपणा 
त्यांना आवडतो. पण हा चांगुलपणा झाकाळून टाकणार्‍या गोष्टींची साफसूफ 
त्यांना अभिप्रेत भसते. 

अंत्योदयाची महती दोघांनाही जाणवते, कारण दोघांनीही अंत्य असणे 
म्हणजे किती दारुण अवस्था भोगावी लागते त्याचा भत्यय घेतला होता. 
गांधींना आफ्रिकेत कुली बॅरिस्टर म्हणून जो अनुभव आला, तसाच अनुसव 
अस्पृश्य बॅरिस्टर म्हणून आंबेडकरांना आला, आपल्या समाजाच्या क्षीणतेत ह्या 


अनुक्रमणिका 


'सैगणकीकृत 


५६ नवभारत - _ जानेवारी १९७७ 


अनुभवाची बोजे आहेत हे दोघांनाही उमगले आणि हो क्षीणता द्र करण्याचा 
प्रयत्न दोघांनीही केला. ही क्षीणता सक्वस्त्र आणि दहशतीच्या भार्गाने नाहीशी 
करता येणार नाही; तर त्यागाच्या संघटित आत्मबलानेच ती करता येईल असेच 
उभयतांचे बिचार होते. 


वास्तवाचे दोघांचे भान कधीच सुटले नसल्याने ते पुनःपुन्हा एकत्र 
आल्याचे दिसते आणि गांधीजींची स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी निघृण अशी हृत्या 
झाली नसतो, तर हे दोन अंत्योदयी प्रवाहू विधायक व लढाऊ रीतीने अधिक 
एकत्र आले असते अशी शब्यता होती. 


गांधींचा श्रोतृवग हा मुख्यतः स्पृयांचा व आंबेडकरांचा सुख्यत: अस्पू- 
इयांचा होता. पण गांधींना अस्पृश्य समाजात अनुयायांचा एक गर होता आणि 
आंबेडकरांना स्पृज्य' समाजातही अनुयायांचा एक गट होता आणि त्यामुळेच 
त्यांच्या चळवळोला लोकज्ञाही नैतिकतेचा आधार मिळाला होता. विरोधी 
छावणीतही भ्राह्मांश्ञाचा स्वोकार करणारी माणसे असणे हो लोकल्ञाही नेतिकता 
होय. 


ज्या समाजात मुख्यत: त्यांना काम करावयाचे होते, त्याला अनुरूप अज्ञा 
साषेच! साज त्यांच्या विचारांना असल्याने बरवर विचार करणारांची पुष्कळच 
फसगत होते आणि त्यांच्या कार्याची परस्परपुरकता इुलेक्षिलो जाते. महात्मा 
गांधींच्या कार्यामुळे शंभर टक्‍के स्पृश्यांचे हूदयपरिवतंन झाले असते आणि 
अस्पृश्यात त्राणच आले नसते तरीही अपेक्षित समाजपरिबतेनाला गती आली 
नसती आणि जन्मजात अल्पसंख्य असलेले अस्पृश्य अगदी शंभर टक्के आंबेड- 
करांच्या झेंड्याखाली एकवटले असते, तरीही स्पृ्यांच्या संदर्भातच अस्पृश्यतेचा 
प्रश्‍न सुटायचा असल्याने परिवर्तनाची प्रक्रियाच सुरू होऊ शकली नसती. ह्या 
अर्थाने बाह्यतः विरोधी वाटणारे त्यांचे काये मूलतः परस्परपुरक होते, हो गोष्ट 
ध्यानी येईल. 

येरवडा कराराच्या देळो ह्या दोघांची थोरवी दिसुल आली. लाखो 
लोकांच्या स्वाभिमानापेक्षा कोणाचाही प्राण झोलाचा असु शक्त नाहो हो 
तात्विक ताठर भूमिका वस्तृत्थितीच्या स्वरूपामुळे समझोत्याइतको लवचिक 
झाल्याचे आपल्याला दिसते आणि हरिजनांना सुसलमानांप्रमाणे स्वतंत्र मतदार 
संघ देण्याचे पातक घडू नये याप्ताठी प्राणांचे बलिदान करावे लागले, तरी 
बेहेतर अज्ली ताठर सैद्धान्तिक भूमिका घेणाऱ्या गांधोंनाही वास्तविकतेचे सात 
ठेवून लवचिकपणा स्वीकारून राखोव जागांना सात्यता द्यावी लागलो. 


र महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्७ 


पण एकात्म समाजात अल्ला प्रकारच्या राखीव जागा युक्‍त ठरणार 
नाहोत, हे दोघांनाही तत्त्वतः मान्य होते. एकात्म समाजात स्वतंत्र मतदार संघ 
भाणि लोकशाही समाजात संख्याधारित विशिष्ट अधिकार हे असंगत आहेत, 
होच दोघांची भूमिका राहिली आणि त्यासुळे व्यावहारिक तडजोडीचा मार्ग 
निघाला, आंबेडकरांनी संयुक्‍त मतदार संघाला मान्यता दिली आणि गांधीजींनो 
राखोव जागांचे तत्त्व मान्य केले, 


लखनौला टिळक-यगोखले यांनी जो हिडु-मुस्लिम करार करून स्वतंत्र 

मतदार संघाचे तत्त्व स्वीकारून फाळणीचा पाया घातला, त्याची पुनरुक्ती 
दोघांनीही भोठ्या खुबीने टाळली. 

आंशिक पद्धतीने समस्या सुटण्याऐवजी समग्र समाजाचे परिवतंन दोघांना 
अभिप्रेत असल्याने जवळच्या आणि सुलभ वाटा त्यांनी निर्धाराने अव्हेरल्या. 
केवळ स्पृद्य्यांच्या बहुमतावर लोकझ्याही राज्य चालवता आले असते आणि 
अस्पृश्यांना भारतीय संस्कृतीच्या परिघाबाहेर खेचून आंबेडकरांनाही अस्पृश्यता 
संपवता आली असतो, पण त्यामुळे संपूणे समाज परिवतंनाच्या प्रक्रियेत भाणता 
आला नसता, 

स्वातंत्र्याच्या उदयाचली ह्या दोन्ही शकती अत्यंत समजूतदारपणे वागल्या 
असे मंगल दृश्य आपण पाहिले. डॉ. आंबेडकरांना आदरपुर्वक पाचारण करून 
संविधानाचे कार्य त्यांच्या करवी व्हावे अज्नी योजना केली गेळी आणि डॉ. 
आंबेडकरांनीही रागलोभ दुर सारून या कामात मन:पुर्वक भाग घेतला. 

अस्पृद्यता अमानुष आहे आणि ती नष्ट झालीच पाहिजे, अज्नी दोघांनाही 
तळमळ होती. गुणवत्तेठसार सर्व पदे सर्वांना उपलब्ध होण्याला संधी असणे 
हीच प्रगल्भ लोकशाहीची कसोटी होय, हे जाणून आंबेडकरांची अस्पृद्यांसाठी 
क्रिक्षणाची एक चळवळच उभी क्वेलळी आणि भंग्याची मुलगी राष्ट्राध्यक्षपदी 
विराजमान झाल्याचे स्वप्न महात्मा गांधींनी रंगवले. 

मानसिक क्तांतोच्या अभावी लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे भौषण परिणाम 
होतील हे खरेच, पण हिमतीने तो प्रयोग हाती घेतला नाही तरीही दलितांना 
गत्यंतर नाही हेही खरे. कारण [मारत खेड्यांत वसलेला आहे. ही वास्तवता 
आहे आणि ती इच्छासात्रेण बदलता येणे शक्‍य नाहो. 

यातून जो तोडगा निघतो तो जमिनीवरील स्वामित्व विसजंनाचा. 
कारण भूस्वामित्व हे निघृंण अज्ञा शोषणाचे, जाचक विषमतेचे आणि भौषण 


अनुक्रमणिका 


५८ नवभारत जानेवारी १९७७ 


दारिद्रयाचे साधन बनलेले आहे. ह्या स्वामित्वामुळे विज्ञानाचा परिपुर्ण लाभ 
घेता येत नाही; आणि भ्रमशक्‍्तोचाही पुणं उपयोग करणे शक्‍य होत नाही. 
भारतासारख्या देशातील उत्पादनाच्या प्रमुख साधनांच्या क्षेत्रात खाजगी 


मालकी कायम राखून प्रगत, आधुनिक समाज निर्माण करता येणार नाही, हो 
गोष्ट दोघांनाही स्पष्ट जाणवल्याचे दिसते. 


लोकसंख्यावाढीच्या संकटाची चाहूल दोघांनाही स्पष्टपणे लागलेली होती. 
वातावरण संयमाचे असले पाहिजे हे तर उघडच आहे, पण संयमाला साधनांची 
जोड देऊन सुरक्षितता आणली पाहिजे, असा आंबेडकरांचा आग्रह होता. 


समाजावरील धार्मिक प्रभावाचा उपयोग करून मूर्ख धाभिक कल्पनांच्या 
पकडीतून समाजाला सोडवणे इय होईल, असे दोघांनाही वाटत होते आणि 
त्यामुळे सवंधम॑ समभावाचा पुरस्कार गांधींनी केला आणि आंबेडकरांनी बुद्ध 
धर्माचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मार्ग पत्करला. 


प्रबोधन, रचना आणि संघर्ष ह्याच मार्गाने भारतीय समाजाचा काघा- 
पाट करता येईल, अज्ञी दोघांची भूमिका होतो. प्रबोधनाच्या निखालसतेची 
कसोटी रचनेने लागते. रचनाददलावाचून प्रबोधन झाल्याचा प्रत्य्यच येऊ 
शकत नाहो. रचनाबदलाशिवाय प्रबोधन हे केवळ शब्दाबडंबर होय आणि 
असे शब्दावडंबर रचून बदल टाळण्याचे कपट इथे हजारो वर्षे चाललेले आहे, 
याची दोघांनाही जाणीव होती. 


जुन्या रचनेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ती माणसे झाब्दावडंबरा- 
आड रचनाबदलाला खोडा घालू बघतात तेव्हा संघर्ष अपरिहार्यच असतो. हा 
संघर्ष ज्ञांतरामय मार्गाने आणि त्याग आणि आत्मक्लेषाच्या पद्धतीने केला, 
तरच तो लोकशाही परिशुद्ध आणि प्रगल्भ करोल हो दोघांनाही जाणीव होती. 
आंबेडकर तर * एज्युकेट, ऑर्गनाइज अंड अजिटेट ! असा ब्रिशूळच आपल्या 
समाजाच्या हातात द्यायला उत्सुक होते आणि स्वकियांच्या अन्यायाविरुद्धही 
सत्याग्रहाचे शस्त्र परजल्याशिवाय भारतीय समाजाचे अपेक्षित परिवतन घडन 
येणार नाही, अज्ी गांधीजींची मांडणी होतो. ्ि 


तात्कालिकाचे, परिभाषेचे, शैलीचे अवडंबर दूर करून ह्या दोन अंत्योदयी 
शक्‍ती एकवटल्या पाहिजेत आणि लढाऊ बाणा कायम ठेवून एकवटल्या पाहिजेत, 
तरच नव्या समाजाच्या घडणीची वाटचाल सुरू होईल; अन्यथा साधे पाणवठे- 
देखोल, मोठमोठ्या घोषणा होत अपुनही मुक्‍त होऊ शकणार नाहोत. 


अनुक्रमणिका 


महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ५९ 


महाडच्या चवदार तळ्यावर समतासंग्रामाची तुतारी डॉ. आंबेडकरांनी 
२० मारचं १९२७ रोजी फुंकली, त्याला यंदा पत्नास वर्षे पुणं होत आहेत. हो 
पद्मास वर्षे लज्जास्पद आहेत; कारण साधे सार्वजनिक पाणीदेखील क्रिवा- 
शिवीच्या फेऱ्यातून आपल्याला अजून सोडवता आलेले नाही ! 


केंद्रित एकहाती शासनाची जबरदस्ती अन्य क्षेत्रात थोडीफार प्रमावी 
ठरल्यासारखे वाटले, तरी विकेंद्रित, विकृत ग्रामराज्याला शह देण्याचे परिवतंन- 
कारी सामथ्यं ह्या शहवतीला दाखवता आलेले नाही, हो वस्तुस्थिती आहे. त्यापुढे 
पुरोगामित्वाची घोषणा ह॒तवल ठरली आहे. त्यामुळेच आजची खेडी आंबेडकरांना 
नकोशी झाली होती आणि गांधींना नव्या खेड्यांचे स्वप्न पडले होते. 

जवाहरलाल नेहरूंना १९४५ सालच्या एका पत्रात गांधींनी लिहिले होते, 
“< जर तुझी अक्ली कल्पना असेल को, आजच्या खेड्यांबद्दल मी बोलतो आहे, तर 
मी काय म्हणतो ते तुझ्या ध्यानात येणार नाही. माझे खेडे आज तरी माझ्या 
कल्पनेतच आहे. शेवटी प्रत्येक मनुष्य आपल्या कल्पनेच्या दुनियेतच वावरत 
असतो. माझ्या कल्पनेतल्या (ह्या खेड्यातला खेडूत जड असणार नाही, तो 
शुद्ध चेतन्य असेल. तो घाणीत, अंधाऱ्या घरात जनावराचे जीवन जगणार 
नाही. तिथे पुरष आणि स्त्री दोघांना स्वातंत्र्य असेल. कोणाला आळक्ीपणा 
करता येणार नाही, कोणाला ऐज्ञारामात राहता येणार नाही. सर्वांना शारीरिक 
मेहनत करावीच लागेल.” गांधीजींच्या स्वप्नातील खेड्याइतके परिर्वातत 
खेडे डॉ. आंबेडकरांनी पाहिले असते; कारण आजच्या भोषण ग्रामजीवनातील 
परिवतंनाची प्रक्रिया त्यात अभिप्रेत आहे. 

डॉ. आंबेडकरांचे आणि महात्मा गांधींचे अनुयायी आज कल्याणकारी 
योजनांच्या जाळ्यात गुरफटून गेले आहेत. त्यांचा लढाऊ बाणा फक्त 
वाग्बिलासासारखा जझ्ञाला आहे आणि अंत्योदयाचे कार्य श्ोतपेटीत पडले आहे. 


समंजसपणे, संघर्षसिद्ध होऊन पाण्यावरील शिवाशिव दूर करण्याचा 
पुरुषार्थ करून एक गाव एक पाणवठा सिद्ध करण्यात त्यांना यश मिळाले, तर 
एकात्म नवा भारत निर्माण करण्याची कुवत त्यांच्यात येईल; अन्यथा थडग्यावर 
चादर घालून अन्‌यायित्वाचा, कृतज्ञतेचा देखावा फक्त इथे राहोल. ह्या दोन 
थोर पुरुषांची प्रेते श्रद्धास्थान म्हणून आम्ही जपत राहू. 

एकाहाराचा प्रचार करून किंवा एक धर्मातुयायित्व निर्माण करण्याचा 
हेका चालवून अस्पृश्यतेच्या प्रदनाला आवर घालू व एकात्म समाज निर्माण 


अनुक्रमणिका 


न न नवभारत जञानेबारी १९७७ 


करू म्हणणे म्हणजे प्रनाचा मुकाबला करण्याचे टाळण्यासारखेच आहे. 
विविधतेला वाव ठेवून समता कशी आणता येईल, हा प्रश्‍न आहे. 

संसदेतून फतवे काढून हा प्रश्‍न मिटायचा असता, तर तो कधीच मिटला 
असता. पाणवठ्यावर जी नित्य स्त्रीसंसद भरते, तिथला कायदा हा प्रातिनिधिक 
संसदेच्या फतव्यांहून व्यवहारात तरी आज प्रभावी आहे. भणि म्हणून 
पाणवठ्याबरील स्त्रीसंसदेत अस्पृद्यता निवारणाचा प्रस्ताव निदान स्त्री-पंत- 
प्रधानांच्या एकाधिकारी कारकौर्दीत करता आला पाहिजे. नाहोतर महात्मा 
गांधी आणि डाँ. आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य चळवळोच्या काळात जी मूल्ये दिली, 
ती कतंव्याच्या गर्भरेशमी बासनात बांधली जातील आणि जौवनाचा ढंगमात्र 
कालबाह्य पुराणाच राहोल ! 


र 
ह, $ 
। 
ह अ 
| 
र! क 
१ 
टी 


कक कक क क क --००-- भक 20 


“ प्राज्ञ ' प्रकाशन : 


शु द्वे (3 
कादं चक 
संपादक ! 
डॉ० बसंत स० जोशी 
प्रस्तावना : 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मूल्य वीस रुपये. 
लहा: 
ष्‌ चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई 
:] 


“क. /०0०....जीक- ७ ५००१७.५ -कौ७ ०-७. -०१७.., ववकास नना ल्या 


---५----५----.--६-८-८--२-६--००---- ८-०. 


श्र 


अनुक्रमणिका 


तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


ज्ञानदेवांचे शास्त्र प्रमाण 


ज्ञानदेवांनी “धृति? म्हणजे बेद ब ' स्मृति' यांचे प्रामाण्य मुख्यत्वे 
स्वीकारले आहे; परंतु काही ठिकाणी वेद व स्सृती यांच्या प्रामाण्यावर आक्षेपही 
घेतले आहेत. भगवदुगीतेतील १६ व्या अध्यायातील ' तस्मात्‌ क्ञास्त्रं प्रमाणं ते! 
(२४) या इलोकाचे विवरण करताना म्ह्टले आहे, की “ हे अर्जुना, बापा, 
ज्याचे स्वतःवर प्रेस असेल त्यांनी वेदांच्या आज्ञेचे उल्लंघन करू नये. पतिन्नतेला 
आत्महित्त साधते ते पतोच्या मनोगताप्रमाणे वागल्यामुळे; गुरुवचनावर दृष्टी 
ठेवून जो शिष्य वागतो, त्यालाच आात्मप्राप्ती होते, अंधारात न दिसणारी 
वस्तू सापडण्याकरिता दिवा पुढे धरावा लागतो; तसेच सर्व प्रुषार्थांचा धनी 
व्हावे, अश्ली ज्याची इच्छा असेल, त्याने श्रुती व स्मृती यांच्या आज्ञा शिरसा- 
वंद्य मानाव्यात. शास्त्र म्हणेल ते टाकावे, राज्यही तृणवत सानावे, ज्याचा 
स्वीकार कर असे शास्त्रवचन सांगेल, ते विषासारखे असले तरी त्याला विष 
म्हणू नये; अश्नी वेदावर एकनिष्ठा ज्याची आहे, त्याला कधी अनिष्टाची सेट 
होईल काय ? अहितापासून वाचविणाऱ्या व हित करून वाढविणाऱ्या धुतीपेक्षा 
जगाची माऊली दुसरी नाही बरे ! कतंव्य फाय व अकतंव्य काय याची परीक्षा 
श्ञास्त्रद्वाराच करावी, अकतंव्याचा त्याग करावा व कतंव्य आचरून पुरे करावे, 
अश्या प्रकारची सुबुद्धी झ्ास्त्ररूपाने तुझ्या हाती दिली आहे. त्यामुळेच तू 
लोकसंग्रहाला निश्चितपणे योग्य होझ्ील. ” 

वेदांचे एवढे मोठे प्रामाण्य ज्ञानदेवांनी वाखाणले खरे; परंतु गीतेच्या 
दुसऱ्या अध्यायात (४२ ते ४५ ), वेदवादरत म्हणजे वेदांची चर्चा करण्यात 
रमणारे हे कासनांनी पराभूत झालेले दुबुद्धीचे लोक स्वगंसुखाची प्रशंसा 
करतात, असे ज्ञानदेव सांगतात. “ वेद हे, उपनिषदे सोडल्यास, राजस व 
तामस आहेत, उपनिषदादी तेवढे सर्व सात्विक होय. गुणत्रयांचा अव्हेर कराबा, 
बेद पुष्कळ सांगतो; परंतु; आपले हित ज्यात आहे, तेच ध्यावे. ” 


$$ लोकराज्य पाक्षिकाच्या सोजन्याने. 


अनुक्रमणिका 


न्न नवंभारत जानेवारी १९७७ 


तेसे ज्ञानिये जे होती । ते वेदार्थाते विवरिती ; 
मग अपेक्षित ते स्वीकारिती | श्ाइवत जे ॥ 


तात्पर्य असे, को वेदांतील उपनिषदांचा भाग हा सात्विक आहे; परंतु 
त्यातल्या त्यात आत्मज्ञान आणि आत्मज्ञानाची साधना एवढाच उपनिषदांचा भाग 
ज्ञानदेवांना मान्य आहे. वेदांमध्ये उपनिषदे सोडल्यास इतर सांगितलेली विधि- 
विधाने हौ राजस किवा तामस आहेत, ती मानताच कामा नयेत. तामसकर्मे 
म्हणजे वशीकरण क्रिया, शत्रुनाश्ञाचा जादुटोणा इ. सवं वेदांमध्ये, विशेषतः 
विस्ताराने अथवंवेदामध्ये, सांगितले आहे. ती सवे राजस व तामस कमे संतार- 
बंधास कारण होतात व अनोतीलाही प्रवृत्त फरतात, असे ज्ञानदेवांचे म्हणणे 
आहे. बुडीला ओढाळ करणारी शास्त्रे कोणकोणती आहेत, यांचे परिगणन 
तेराव्या अध्यायातील १९१ व्या इलोकाच्या विवरणात ज्ञानदेवांनी केले आहे. 

वेदातील कर्मकांड, पुराणे, ज्योतिष, शिल्पक्षास्त्र, सुपज्ञास्त्र, आथवंण, 
वेद, कोकक्ञास्त्र, भारत, आगम, राजनीतिक्षास्त्र, वैद्यक, काव्ये व नाटके, 
स्मृती, गारूडविद्या, निघंदू . व्याकरण, तकंशास्त्र इ. शास्त्रे हौ अज्ञानाचेच 
प्रकार होत; ही शास्त्रे आत्मज्ञान नसेल, तर संसारबंध दृढ होण्यास ब नैतिक 
अध:पातास कारण होतात. या शास्त्रज्ञांना ज्ञान हो पदवी आहे; परंतु मोराच्या 
पिसाऱ्याला शेकडो डोळे असतात तसेच हे आंधळे डोळे होत. वरील शास्त्रे 
अज्ञानबिजांचे फोफावलेले वृक्ष होत. ( ८२२-४५ ), 

याच्या उलट ज्ञानेश्‍वरीच्या प्रारंभी गणेशस्तवन आले आहे, त्यामध्ये 
गणेक्ञाचे जे रूपक सांगितले आहे, त्यात वरीलपैकी अनेक विद्यांचे व श्ास्त्रांचे 
गणेक्षांचे शरीर व अंगे म्हणून वणंन केले आहे. ते असे : सवे वेद हे गणेज्ञाची 
सुंदर मूर्तीच होय, स्मृती हे त्या मूर्तींचे अवयव होत. त्यांची ठेवण, लावण्य, 
अर्थशोभा देखणी आहे. अठरा पुराणे ही रत्नभूषणे होत; अ्यध्वनीने भरलेली 
काव्ये व नाटके या रुणझुणणाऱर्‍्या छोट्या घंटिका होत; षड्दशषन म्हणजे त्या 
मूतींचे सहा हात होत; एका हातात तकंश्ञास्त्राचा परशू, दुसर्‍या हातात राज- 
नीतिशास्त्राचा अंकुल्ष, तिसर्‍या हातात वेदान्तरूपी उत्कृष्ट रसाचा मोदक, 
चौथ्या हातात बोद्ध तत्वज्ञानरू्पी खंडित दंत, पाचव्या हातात संख्यांचा 
सत्कार्यवाव आणि सहाव्या हातात धमंशास्त्र आहे; गणेज्ञाचे दोन कान म्हणजे 
पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा होत. हे सवं वणन वाचले म्हणजे असे दिसते की, 
ज्ञानदेवांना मागे सांगितलेल्या सवं शास्त्रांविषयी व विद्यांविषयी पज्यबु्धी आहे; 
या पुज्यबुद्धीवरून त्यांचे एक कारचे दुय्यम प्रामाण्यही सुचित होते. । 


अनुक्रमणिका 


ज्ञानदेवांचे शाख््रप्रमाणं वड 


अश्ला परस्परविरोधी असलेल्या विधानांमध्ये विरोध दिसत असूनही 
वस्तुत: सुसंगती कशी आहे, याचो कसोटी ज्ञानदेवांनी अखेरच्या १८ व्या 
अध्यायातील ५५ व्या इलोकाच्या विवरणात स्पष्टपणे दा्वून दिली आहे: 

हें असो; येणे शास्त्रेश्‍वरें । मागां उपाय बहुवे विस्तारें । 
सांगीतला जेसा करें । घेवों ये आत्मा || 

परी प्रथसश्रवणासबें । अर्जुना विपाये हें फावे । 

हा भावो सकणवे । धरूनि श्रीहरी || 

तेंचि प्रमेय एक वेळ । शिष्यीं होआवया अढळ । 
सांगतसे मुकुळ - । - सुव्रा आतां || 

आणि प्रसंगें गौता । ठावोही हा संपता । 

म्हणोनि दावी आद्यंता । एकाथंत्व || 

जे ग्रंथाच्या मध्यभागीं । नाना अधिकारप्रसंगीं । 
निरूपण अनेगीं । सिद्धांती केले || 

तरी तेतुलेहो सिद्धांत । इये शास्त्री प्रस्तुत । 

हे पुर्वापार नेणत । कोण्ही जे मानी ॥ 

तें महासिद्धांताचा भावांका । सिद्धांतकक्षा अनेका । 
भिडऊनि आरंभ देखा । संपवोत असे | 

एथ अविद्यानाश हें स्थळ । तेणें मोक्षोपादान फळ । 
या दोन्हीं केवळ । साधन ज्ञान || 

हें इतुलेचि नानापरी । निरूपिलं ग्रंथविस्तारीं । 

तें आतां दोन्हों अक्षरी । अनुवादाचे ॥ 

म्हणौनि उपेयही हातीं । जाल्या उपायस्थिती | 

देव प्रवतेले तें पुढती । येणेंचि भावें ॥ ( १२३६-४५ ) 

* हे असो. गीता हा श्ञास्त्रेदवर आहे. त्याने आत्मप्राप्तीचा उपाय बहुत 
विस्ताराने मागे सांगितला आहे. आत्मा हातात सहज घ्यावा अज्ञा रीतीने 
सांगितले आहेत. परंतु पहिल्या श्रवणाबरोबर अर्जुनाला त्यातील अर्थ बरोबर 
समजेल कौ नाही, अशी ह्षंका मनात येऊन कळकळीने तेच प्रमेय क्िष्याच्या 
चित्तात नीट ठसावे, म्हणून पुन्हा स्पष्ट करून थोडक्यात पुढे उपसंहारात 
सांगितले. गीताग्रंथाच्या उपक्रम-उपसंहारावरून एकच प्रतिपाद्य विषय आहे, 
असे देव दाखवतात, ग्रंथाच्या मध्ये अधिकारभेदाने अनेक सिद्धांत सांगितले 
आहेत, ते सगळे सिद्धान्त पुर्वापार संबंध न जाणता या शास्त्रास मान्य आहेत, 


अनुक्रमणिका 


६४ नंब भारतं जानेवारी १९७७ 


असे जर कोणी मानेल तर' त्याने ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की एका 
महासिद्धांताच्या परिसरात इतर सिद्धांतांच्या अनेक कक्षा असतात; म्हणजे 
अनेक उपसिद्धांत असतात. त्यांची मुख्य सिद्धांताज्ञी जुळणी करून विषयाची 
भगवान समाप्ती 'करीत आहेत. येथे महासिद्धांत असा आहे; अविद्यानाशञ करून 
मोक्षसंपादन करणे, हे मुख्य फळ; अविद्यानाक्ञ व मोक्ष यांचे साधन आत्मज्ञान 
होय. हेच नाना प्रकारे ग्रंथविस्तार करून निरूपिले आहे. थोडक्यात दोन 
अक्षरांत सांगावयाचे, म्हणजे उपाय म्हणजे साधने हाती येताच उपेय म्हणजे 
साध्य आपोआप हाती येते. हे सांगण्याकरताच देवाने पुढचे विवरण केले आहे.” 


मोक्षाचा उपाय उत्कृष्ट रीतीने सांगणारे गोताक्शास्त्रासारखे दुसरे झास्त्र 

नाहो. असा ज्ञानदेबांचा निदिचित दृष्टिकोन आहे. इतर जेवढी शास्त्रे आहेत, 
त्यांना अविद्यानाज्ञाची साधने म्हणून म्हणता येते ; परंतु ती गीतेच्या साहाय्या- 
शिवाय निश्चितपणे आत्मबोधाकडे नेऊ शकत नाहोत. प्रत्येक ज्ञास्त्रात काहो- 
एक विचार म्हणजे प्रकाश असतो परंतु हा गौताशास्त्राचाच पसरलेला प्रकाहा 
असतो. पुर्व दिशेला सुर्य उगवल्यावर सव दिज्षा सतेज म्हणजे प्रकाशमय होतात, 
नाहीतर सवंच दिल्या अंधःकारमय असतात. म्हणूनच ज्ञानदेवांनी गोतेला 
प्रसिद्ध क्ूग्वेदादी चार वेदांपेक्षा अधिक प्रासाण्य दिले आहे. गौता हा आगळा 
वेद आहे, असे म्हटले आहे. या संदर्भात पुढील ओव्या ध्यानात घेतल्या म्हणजे 
ज्ञानदेवांचे मनोगत लक्षात येते: 

जे गीतार्थाचे चांगांवे । मोक्षोपायपर आघवे । 

आन शास्त्रोपाय कीं नव्हे | प्रमाणसिद्ध | 

वारा आभाळचि फेडी । वांचूनि सूयातिं न घडी | 

कां हात बाबुळी धाडी | तोय न करी || 


तेसा आत्मदशंनीं आाडळ । असे भविद्येचा जो मळ । 
तो क्ञास्त्र नाशी येर निमंळ | मी प्रकाहें स्वयें || 
म्हणोनि आघवींचि ज्ञास्त्रे । अविद्याविनाज्ञाचीं पात्रे । 
वांचोनि न होती स्वतंत्र । आत्मबोधीं || 

तया अध्यात्मज्ञास्त्रांसी | जें साचपणाची ये पुसी । 

तें येइजे जया ठायाती । ते हे गोता ॥। 

भानुभूषिता प्राचिया | सतेजा दिक्या आघविया । 
तेसी शास्त्रेश्‍वरा गोता या । सनाथे झ्ास्त्रे ॥ 


(१२३०-३५ ) 


अनुक्रमणिका 


जाळयाव्रकासःम 


राज्य मराठी 


ज्ञानदेवांचे श्ञास्रप्रमांण ६५ 


एवं वेदाचें मूळसुत्र । सर्वाधिकारेकपवित्र । 

श्रोकृष्णें गीताझास्त्र । प्रकट केलें | 

तेथ गीता मूळ वेदां । ऐसें केवों पां आलें बोघा । 

हें म्हणाल तरी प्रसिद्धा । उपपत्ति सांगों ॥ 

तरी जयाच्या निइवासीं । जन्म झाले वेदराज्ी । 

तो सत्यप्रतिज्ञ पैजेसीं । बोलिला स्वमुखें || 

म्हणोनि वेदां मूळभूत। गीता म्हणों हे होय उचित । 

आणिकहोी येकी बेथ । उपपत्ति असे || 

जें न नहत स्वरूपे । जयाचा विस्तार जेथ लपे | 

तें तयाचें म्हणिपे। बीज जगीं || 

तरी कांडत्रयात्मक । झब्दराशी अज्लेख | 

गीतेमाजी असे रुख । बीजीं जेसा || 

म्हणोनि वेदाचें बोज । श्रीगीता होय हें मज । 

ग्रमे आणि सहज । दिसतहो आहे || 

जे वेदाचे तिन्ही भाग । गीते उमटले असती चांग । 

भूषणरत्नीं सर्वांग । झोभलें जेसें। (१४२६-३३) 

गीतेतील अध्यात्मज्ञानाशी अन्य सर्व ज्ञास्त्रे आणि विद्या यांचा सांधा 

जोडावयास पाहिजे; सर्वांचे अंतिम साध्य अध्यात्मज्ञान आहे, हे निचित 
करावयास पाहिजे. म्हणजे इतर विद्या, कला आणि शास्त्रे हो आध्यात्मिक 
उद्चतीचो साधने म्हणून जीवनात उपयुक्‍त व्हावयास पाहिजेत. होच गोष्ट 
ज्ञानदेव थोडक्यात सांगतात - 


तेसें ज्ास्त्रजात जाण । आधवेंचि अप्रमाण । 
पार्था अध्यात्मज्ञानेंबिण । एकलेनी || (अ. १३-८३८ ) 
या अध्यात्मज्ञानाचे स्वरूप काय ? आत्मज्ञान हे अनिवंचनीय आहे; 
हेताच्या किंवा अद्वेताच्या भाषेत त्याचे विवरण करता येत नाहो; त्या 
अध्यात्मज्ञानाचे तात्त्विक स्वरूप वाणीच्या आणि मनाच्या पलीकडे आहे. अल्ला 
श्थितीत सवं प्रमाणांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या या गोताशास्त्राने त्या अध्यात्मज्ञानाचे 
स्वरूप कसे वाणिले आहे, यासबंधी ज्ञानदेवांनी गीतेच्या तेराव्या अध्यायात 
स्पष्टोकरण केले आहे, त्यांनी ज्ञानाची लक्षणे अठरा सांगितली आहेत; ती 
लक्षणे हेच अध्यात्मज्ञानाचे स्वरूप होय. ही अठरा लक्षणे उलटी झाली म्हणजे 
त्याला अज्ञान म्हणतात; म्हणजे ती अज्ञानाची अठरा चिन्हे ठरतात. अमानित्व, 
“स. भा.प५ 


अनुक्रमणिका 


६8 नवभारत जानेवारी १९७७ 


अदंभित्व, अहिता, क्षमा, क्हजूता, आचार्योपासन, शुचिता, स्थेयं, इंद्रियनिग्रह, 
वराग्य, अनहुकार, जन्म - मृत्यू इ. संसारदोषांचे निरंतर भान, अनासक्ती, 
पुत्रदारादिव्ांच्या बाबतीत औदासिन्य, इण्टानिष्टादी दंद्वाबद्दल समत्वबुद्धी 
ईश्वराच्या ठिकाणी ऐकांतिक भक्‍ती, एकांताची आवड व जनसंभर्दाची नावड 
हो ज्ञानाची अठरा लक्षणे होत ( ओबी ६४९). हो अठरा लक्षणे आली 
म्हणजे नित्य आध्यात्मिक चिंतन व तत्त्वज्ञानाच्या अर्थाचे दंन घडते. ही 
ज्ञानाची अठरा पावले किवा लक्षणे दृढ होण्याकरिता इतर सर्व कला, विद्या व 
झास्त्रे यांचा प्रयोब होणे आवश्यक आहे. हो अठरा लक्षणे शास्त्रांच्या 
प्रामाण्यांच्या फलोट्या होत. हाच झानांचा राजपथ होय. ह्या पथाने जाता 
जाता ज्ञान हे हातात ठेवलेल्या आवळयाप्रमाणे स्पष्टपणे प्रतीत होते. 

ज्ञानदेवांनी यांतील आहिता ही कसोटी अत्यंत सुंदर रीतीने लावून 
दाखविली आहे. आहिसेचा इतका खोल आणि व्यापक अर्थ काव्यमय ज्ञांत 
रसाच्या स्वख्पात ज्ञानदेवच सांगू शकले. ' तस्मात्‌ श्ञास्त्रं प्रमाणं ते' या 
इलोकाच्या विवरणात त्यांनी वेद ही विश्‍वाची दयामय माऊली आहे, म्हणून 
म्हटले आहे; परंतु १८ पदांतोल आहिसापदाच्या विवरणात वेदांतील पदायागाची 
ताकिक समीक्षा करून पशुयागर निषिद्ध ठरविला आहे. या संदर्भात बेद हे 
त्यांनी अप्रमाण मानले आहेत. शेकडो पश्ुयाग वेदांत सांगितले आहेत. शेकडो 
जनावरे आणि पक्षी यांचे हनन करून मांसाच्या आहुती किती व कोणत्या 
मंत्रांनी द्याव्यात यासंबंधी चारी वेदांत अनेक अध्यायांमध्ये विवरण आले आहे. 
भन्वादी स्मृतोंमध्येसुद्धा यज्ञाकरता केलेली प्राणिहिसा किवा पजश्ञुहिसा ही 
हिसाच नव्हे, असे म्हटले आहे. ज्ञानदेवांनी हिसेला अहिसा म्हणणाऱ्या वैदि- 
कांची आणि पूवंभीमांसेची थट्टा केलो आहे. अठराव्या अध्यायाच्या हेवटी 
क्नग्वेदादी चार वेदांचा केवळ पहिल्या तीन वर्गांनाच अधिकार आहे, चोथ्या 
शूद्र वर्गाला नाही, म्हणून ज्ञानदेवांनी वेदांना कृपण म्हटले आहे; आणि गीतेचा 
अधिकार सर्व वर्णांना, सर्व माणसांना असल्यामुळे गीता हो £ग्वेदादी चार 
वेदांपेक्षा अधिक उदार, अधिक प्रमाण व श्रेष्ठ होय, असे निक्षून सांगितले आहे. 
एवढेच नव्हे; चार वेदांचे जे तीन विषय कर्मकांड, उपासनाकांड च ज्ञानकांड हे 
सर्वे गौतेमध्येच विज्षद रोत्या सांगितले असल्यामुळे &ग्वेदादिकांकडे जिज्ञासंना 
पाहण्याची जरूरच नाहो; असेही चांगल्या रीतीने सुचित कले आहे. हो ज्ञानदेवांची 
शास्त्रप्रमाणांची मीमांसा ज्ञानेश्‍वरीच्या अभ्यासूंनी विज्षेषेकरून लक्षात घेतली 
पाहिजे. प्रमेयाचे अध्ययन करण्याच्या अगोदर प्राणाचे अध्ययन प्रथम करावे 
लोगते; कारण प्रसाजांनीच प्रमेये सिद्ध होत असतात. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


के. वासुदेवशासत्री कोनकर 


गेल्या २५ नोव्हेंबर १९७६ ला सायंकाळी ८-३० वाजता वासुदेवश्ञास्त्री 
यांचे निधन विलेपाले येथे त्यांच्या निवासस्यानी झाले. जवळ त्यांचे एकुलते 
एक चिरंजोव श्री. राजाभाऊ कोनकर व त्यांच्या सूनवाई होत्या, तत्पुर्वी दिनांक 
१ नोव्हेंबर १९७६ ला वासुदेवशास्त्री यांच्या पत्नी गोदूताई थांचे पक्षाघाताने 
निधन ज्ञाले. पक्षाघाताच्या विकाराने त्यापुर्वी लुलारे पाच वर्षे त्या आजारी 
होत्या. सगळी इतर कामे बाजूला सारून वासुदेवक्ञास्त्री यांनी पत्नीची सवं 
प्रकारे एकनिष्ठेने सेवा केलो. शुधूषेस सेविका ठेवण्याइतकी त्यांची सांपत्तिक 
स्थिती नव्हती. स्वत: वासुददेव्नास्त्री धामिक वृत्तीचे असल्यामुळे त्याही ल्यितीत 
संध्या, पुजा, स्तोत्रपाठ इत्यादि धामिक अनुष्ठान सतत सुरू होते. वासुदेव्ञास्त्रो 
यांचे निधनसमयी वय ७५ वर्षांचे होते. त्यांना काही वर्षांपुर्वी हृदयविकार 
उद्भवला होता. तरी मध्यंतरी प्रकृती ठोक होतो. रोज दोन तीत सेल चालण्याचा 
परिपाठ त्यांनी ठेवला होता. पक्षाघाती व्यक्‍तीची दोघं आजारामध्ये सेवा ही 
फार कष्टाची असते. अज्ली कष्टाची सेवा निरंतर ज्यांत चित्ताने त्यानी केलो. 


त्यांचा जन्सम कुलाबा जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्यात गणपतीच्या पाली- 
जवळील सिद्धेश्‍वर या गावी झाला. त्यांचे वडोल विष्णुज्यात्त्री व चुलते कृष्णशास्त्री 
हे कोतंनकार होते. या घराण्यात कौतंनकाराचा व्यवसाय अनेक पिढ्या चालू 
होता. वासुदेवक्ास्त्री यांचे चुलत बंधू महादेवशास्त्री व नारायणशास्त्री ह्हो 
संस्कृतचे उत्तम विद्वान होते. त्यांचे तिसरे चुलत बंधू दासोदरशझास्त्रो कोनकर 
हे संस्कृतचे विद्वान असून ते पुणे येथे वंद्यकीचा व्यवसाय अजून करतात. या 
घराण्यातील बऱयाच व्यक्‍ती दीर्घायुषी झाल्या. बहुतेकांचे वय ७५ वर्षाच्या 
पुढचे होते. श्री वासुदेवक्ञास्त्री व बाकोचे तिघेही बंधू यांचे संस्कृतचे व ज्ास्त्रांवे 
अध्ययन मुख्यतः वाई येथे त्र. भू. केवलातन्द सरस्वती यांच्यापा्यी. झाले होते. 


घासुदेवशास्त्री कोनकर हे वयाच्या तेराव्या वर्षी वाई येथे प्राज्षपाठशाळेत 
वेद व संस्कृत यांच्या अध्ययलाकरिता येऊन दाखल झाले, तीन वषे त्र्वग्वेद 


$्८ नेवभांस्त जानेवारी १९७७ 


संहितेचे अध्ययन केले, श्रावणी, उपनयन, विवाहादि संस्कार, श्राद्ध, पुजा 
इत्यादी याज्ञिकीचे म्हणजे कमकाण्डाचेही येथे त्यांनी अध्ययन केले. नंतर 
संस्कृत काव्ये व व्याकरण शिकून वेदान्त व धमंक्ञास्त्र शिकले. भागवतादि पुरा- 
णांचा अभ्यास केला, रामायण व महाभारत यांचे त्यांनी अनेक वेळा वाचन केले 
होते; व त्यांना या ग्रंथांची उत्तम उपस्थिती होती. कोत॑नाचाही अभ्यास कर- 
ण्याचा त्यानी प्रयत्न केला, परंतु गायनाचा गळा नसल्यामुळे त्यानी कौर्तनाचा 
व्यवसाय पत्करला नाही. 


त्यांनी अध्ययन संपल्यानंतर प्राज्ञपाठशाळामंडळाची अनेक प्रकारांनी 
जन्मभर सेवा केली. प्रचारक म्हणून महाराष्ट्रभर वर्गणी गोळा करण्याचे कार्य 
केले. हे काम करीत असता ते प्रवचने करीत व धमंसुधारणेच्या तत्त्वानुसारे 
व्याख्यानेही देत. उत्कृष्ट वक्‍तृत्वामुळे त्यांची छाप पडत असे. व्याख्यानात 
व प्रवचनात शास्त्राधार मुखोद्गत म्हणून दाखवीत असत. त्यांना प्राज्ञ 
पाठशाळामंडळाच्या संचालक मंडळाने ' प्रवचनपटु * हा किताब दिला होता. 
मन समाधानी आणि वृत्ती शांत होतो. कधीही कठोरपणे वादविवाद करीत 
नसत. गोड बोलून मधुर वाणीने लोकांना वक्ष करण्याची हातोटी विलक्षण 
होतो. धमंकोश्याच्या संपादकोय कार्यातही प्रथस काही काळ त्यांनी भाग घेतला 
होता. धमंसुधारणेच्या तत्त्वाप्रमाणे ब्राह्मण पोटजाती बधुवरांचे 
त्याचप्रमाणे काही आंतरजातीय विवाहांचेही पौरोहित्य केले. 
मंडळ या संस्थेचे आजीव सेवक म्हणून मोठ्या निष्ठेने त्यांनी अनेक कामे पार 
पाडली. प्राज्ञप्रेस हा एक या संस्थेचा महत्वाचा भाग होय. तो १९४० साली 
सुरू झाला. हा उद्योग तसेच नवभारत मासिक ऊजितावस्थेत येण्याकरिताही 
त्यांनी परिश्रम केले, प्राज्ञपाठझाळेच्या कार्याकरिताच मुंबईमध्ये ते सुमारे १६ 
वर्षे अखेरच्या कालखंडात बिऱ्हाड करून राहिले. घ्येयनिष्ठा, सोजन्य, मधर 
स्वमाच इत्यादि त्यांचे गुण कायम स्मरणात राहुतोल असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व 
होते. न्न, भू. केवलानन्द सरस्वती यांच्या हाताखाली अनेक कतंबगार व्यक्ति 
झाल्या. त्यांच्यात वासुदेवश्शास्त्री यांचे स्यान महत्त्वाचे आहे. 


अनेक विवाहांचे 
प्राज्ञपाठज्याळा- 


अनुक्रमणिका 


के. प्रा. गोवर्धन पारीख 


प्रा. गोवधंन पारीख ह्यांच्या ७ डिसेंबर १९७६ रोजी झालेल्या आकस्मिक 
निधनामुळे मानवतावादी मूल्यांना वाहून घेतलेल्या एका प्रतिभावान विचार 
वंताला, लोकांच्या निष्ठा आकर्षंन सामाजिक कार्यांत त्यांना सहुभागी करून 
घेणाऱ्या कुशल संघटकाला आणि ध्येयबादी व सुसंस्कृत जीवनाच्या आदर्शांना 
मूर्त करणाऱ्या एका सद्गृहस्थाला महाराष्ट्र एकाएकी सुकला. आपल्या कतृत्वाने, 
सामाजिक कल्याणाविषयीच्या आस्थेने आणि मनमिळाऊ वृत्तीने महाराष्ट्राच्या 
आजघडीच्या वडीलधाऱ्या मंडळोत, वय फारसे झाले नसतानाहो, त्यांनी 
वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त करून घेतले होते. महाराष्ट्रातील अनेक संस्थांत आज 
पोरकेपणाची भावना पसरली असणार, 


विद्यार्थीदक्षेतच पारीखांनो आपल्या सूलग्राही बुद्धीची, व्यासंगी वृत्तीची 
च संघटनकोशल्याची चमक दाखविली होती. तरुणवयात ते एम्‌. एन्‌. रॉय 
ह्यांच्या प्रभावाखाली आणि सहवासातही आले आणि रॉय ह्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा 
खोल आणि चिरस्थायी ठसा त्यांच्या विचारसरणीवर आणि जोवनाच्या 
झेलोवर उमटला. व्यवतीचे कल्याण, तिचा सर्वांगीण विकास हे सूलभूत आणि 
सावंभोम मूल्य आहे; व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा जसा तिच्या कल्याणाचा आवइयक 
घटक आहे, तक्नीच हे कल्याण साधण्याची अनिवार्य अज्ञी अट आहे; सर्व 
व्यक्तींचे समान स्वातंत्र्य मान्य करणाऱ्या समाजाची धारणा सहकार्यावरच 
होऊ शकते; वेज्ञानिक रोतोने प्राप्त करून घेतलेले, वाढविलेले आणि सतत 
परीक्षण करून शुद्ध करून घेतलेले निसर्गाविषयीचे आणि मानवाविषयीचे ज्ञान 
हे मानवी कल्याण साधण्याचे अमोघ साधन म्हणूनतर स्वीकारले पाहिजेच; पण 
अंधश्रद्धेवर किंवा प्रबळ, अविवेकी भावनांवर आधारलेल्या पुवंग्रहांपासून मानवी 
बुद्धीचे विमोचन करण्याचे सामथ्ये त्याच्या ठिकाणी असते म्हणूनही ते मोलाचे 
असते; ह्या ज्ञानाचा व विवेकनिष्ठ दृष्टिकोनाचा प्रसार समाजात केल्यानेच 
टिकाऊ सुधारणा व प्रगती साधता येईल, हे रॉय ह्यांचे मूलभूत लिद्धांत होते. 
पारोखांच्या स्वाभाविक वृत्तीज्ञी ते जुळणारे होते. अल्पावधीतच रॉय ह्यांच्या 
निकटच्या सहकार्‍्यांत त्यांची गणना होऊ लागली. रॉयवादी तत्त्वज्ञानाचे 


स सेस्थद्वारे 


छ्० नवभारत जानेवारी १९७७ 


परीक्षण करून ते परिष्कृत करण्यात, त्याचा विकास आणि प्रसार करण्यात, 
विज्षेषत: ह्या तत्त्वज्ञानाचे आथिक ब राजकीय क्षेत्रात उपयोजन करून त्याच्यावर 
नघारलेल्या राजकीय व आथिक संस्थांचे आणि व्यवहाराचे स्वरूप कले राहील 
ह्याचे आाराखडे निश्चित करण्यात, पारीखांनी महत्त्वाची कासगिरी बजाविली. 

ह्या कालखंडात त्यांनी एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या ' इंडिपेंडन्ट इन्डिया ? 
ह्या साम्ताहिकात प्रथमपासून निरंतर लेखन केले. राष्ट्रौय व आंतरराष्ट्रीय 


अर्थकारण व राजकारण हे त्यांच्या लेखनाचे विषय होते. मराठीतही अनेक 
नियतकालिकांमध्ये त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. 


€ प्लौनंग अँड डेमॉकसी ' ह्यावरोल त्यांच्या इंग्रजी लेखांचे पुस्तकही 
प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे ' न्यू हदुमॅनिझम ह्या एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या 
निबंधाचे आणि * मॅन इन हिज ओन इमेज! ह्या एलेन रॉय आणि प्रा, 
क्षिवनारायण रे यांनी इंग्रजीत प्रसिद्ध केलेल्या मानवतावादावरील पुस्तकाचे 
मराठी भाषांतर पारीख यांनो केले. हो भाषांतरे प्राज्ञपाठशालेच्या पुस्तकमालेत 
प्रसिद्ध झाली आहेत. तकंतीथं लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी ह्यांच्या “हिदुधर्माची समीक्षा 
ह्या व्याख्यांनाचे त्यांनी इंग्रजीत केलेले भाषांतर ए क्रिटिक ऑफ हिंडुइझम' ह्या 
नावाने प्रसिद्ध झाले आहे. म. गांधी, लोकहितवादी, लो. टिळक यांच्यावरील 
त्यांचे निबंध पुढील 'आयुष्यात पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले आहेत. 


हो त्यांची पुस्तके त्यांच्या भूल्गामी दृष्टीची, तकंशु्ध विचारसरणीची आणि 
समस्यांतील गुंतागुंत अलगदपणे उकलण्याच्या हातोटीची साक्ष देतात. ह्या 
पुस्तकांमुळे आणि प्रभावी ववतृत्वामुळे अखिल भारतीय विचारवंतांच्या 
प्रभावळीत त्यांना तरुण वयातच मानाचे स्थान प्राप्त झाले. 


मुंबईच्या रुंड्या कॉलेजात अर्थक्ञास्त्र व राज्यज्ञास्त्र ह्या विषयांचे 
प्राध्यापक म्हणून पारीखांनी ञापल्या व्यावसायिक जीवनाला सुरुवात केली. 
प्रतिपादनाचा वेचारिक कस कमी होऊ न देता क्लिष्ट सिद्धांतांचे सुगम विवेचन 
करण्याच्या त्यांच्या हातोटीमुळे थोड्याच कालावधीत ते लोकप्रिय शिक्षक बनले. 
ज्यांची वर्गातील व्याख्याने ऐकण्यासाठी सवं कॉलेजातील विद्यार्थो गर्दी करीत, 
अश्या काहो मोजक्या प्राध्यापकात तर ते गणण्यात येऊ लागलेच; पण अनेक 
बुद्धिमान विद्यार्थ्याच्या वेचारिक जीवनाला त्यांनी आकार दिला, आपल्या 
सर्वच भूमिका पारिखांनी आपल्या सर्व शक्‍ती पणाला लावून पार पाडल्या, 
तशी शिक्षक म्हणून असलेली जबाबदारीही पार पाडलो; पण शिक्षकाच्या 
जंबाबदारीविषयींचो त्यांची कल्पना अतिहाय व्यापक होती, क्लिक्षक हा 


अनुक्रमणिका मकनतननन्मलजाहनन 


कै. प्रा. गोवर्घेन पारीख ७१ 


विद्यापीठाचा केंद्राबह्र असला पाहिजे, असे ते मानीत, ह्याच्यात घोडी नव्हती 
तर शिक्षकाच्या विविधांगी भूमिकेची यथाथ जाणीव होतो. शिक्षकांना विचया- 
पीठातील त्यांचे थोग्य ते स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांनी श्रिक्षकांची 
संघटना उभारली. मुंबई विद्यापीठाच्या विविध मंडळांवर ते निवडून आले 
आणि जक्षणिक समस्यांवरील अभ्यासपुर्ण माषणांनी विद्यापीठाच्या धोरणांना 
योग्य ते वळण देण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला, म्हणून जेव्हा मुंबई 
विद्यापीठाचे रेक्टर हे पद प्रथमच निर्भाज झाले, तेव्हा ह्या पदासाठी त्यांच्या - 
एवढी योग्य मशी दुसरी व्यवती सापडणे अतिजय कठीण झाले असते. 

मुंबई विद्यापीठाचे रेक्टर ह्या नात्याने पारीख ह्यांची घडलेली कार- 
कौद॑ अनेक दृष्टींनी संस्मरणीय ठरली. विद्यापीठाची ज्ञासकोय व्यवस्था हे 
विद्यापीठाची विशिष्ट उद्दिष्टे शक्य तितक्या शुद्ध आणि पर्याप्त स्वछूपात 
साध्य करण्यासाठी घडविलेले साधन आहे, ह्याची जाणीव रेक्टर म्हणून त्यांनी 
केलेल्या कार्याला पायाभूत होती. विद्यापीठाच्या देनंदिन कारभारात किवा 
त्याच्या भोतिक विस्ताराच्या योजना आखून त्या प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या 
प्रयत्नात मग्न असताना नवीन ज्ञान निर्माण करण्याचा आणि ज्ञान संक्रांत 
करण्याचा व्यवहार, है विद्यापीठाचे प्राणतस्व असते ह्याचे त्यांचे भान कधी 
क्षीण झाले नाही. समाजापुढील बोरिक आणि व्याबहारिक प्रश्‍नांविषयीच्या 
आस्थेतून निर्माण झालेली जिज्ञासा, तिच्या परिपूर्तीसाठी व्यक्‍तींनी 
फेलेला मुक्‍त आणि शिस्तबद्ध विचार, त्याचे सहकाऱ्यांनी तटस्थपणे आणि 
जिव्हाळ्याने केलेले परीक्षण आणि त्या परीक्षणातून जे टिकेल त्याचा सर्वांनी 
केलेला स्वीकार, असे ह्या अनेकांगी आणि सांघिक बोद्धिक व्यवहाराचे स्वरूप 
असले पाहिजे. म्हणून विद्यापीठ हे एक कुल ( कल्युनिटी ) असते, ह्या 
सांघिक व्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यवतींनी त्याचे स्वरूप शुद्ध आणि 
तेजस्वी राखण्यासाठी आवड्यक् ते संकेत आणि प्रथा निर्माण केल्या पाहिजेत 
आणि पाळल्या पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह असे आणि तसे त्यांचे वतन असे. 
कोणत्याही पुर्वस्वीकृत सिद्धांताचे बंधन न स्वीकारता सुवतपणे केलेल्या विचा- 
राच्या अनुभवातून व्यक्‍तीला स्वातंत्र्याचा प्रत्यय येतो, आपल्या सामर्थ्याची 
आणि जबाबदारीचीही जाणीव होते. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि सामाजिक 
जबाबदारीची जाणीव, हे केवळ विद्यापीठाचे आणि ज्ञानव्यवहाराचेच नव्हे तर 
लोकझाहीचे किंबहुना कोणत्याही स्थायी मानवी संस्कृतीचे, अधिष्ठान आहे 
अश्ली पारीखांची श्रद्धा होती. ब त्यामुळे विद्यापीठे निरोगी आणि कार्यक्षम 
राखणे, विचारस्वातंत्र्य आणि सांघिक जबाबदारी ह्या मूल्यांचा त्यांच्या व्यव- 


021. 


राज्य मराठी विर 


ष्र नवभारत जानेवारी १९५७ 


हारात परिपोष करणे, हे काम कोणत्याही क्षेत्रातील सामाजिक प्रगतीच्या 
दृष्टीने मूलभूत महत्त्वाचे आहे, असे ते मानीत आणि ह्या कामासाठी त्यांनी 
अनेक वर्षे आपल्या रक्ताचे पाणी केले. 

पण मागासलेल्या समाजात स्वायत्त आणि दृढ अश्नी बौद्धिक परंपरा 
नसते, प्रचलित सामाजिक प्रइनांपासुन कितीही अलिप्त आणि दूर भासली 
तरीही हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आवझ्यक असलेली वैचारिक आयुधे 
घडवू शकणारी माणसे ह्या परंपरेतून निर्माण होतात, हा विडवास लोकांना 
नसतो. उलट लोकांचे पोटापाण्याचे प्रश्‍न उग्र व निकडीचे असतात. 
त्यांच्याकडे दुलेक्ष करून संशोधनांत मग्न राहूणाऱ्या विद्वानांविषयी 
परकेपणाची भावना लोकांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये असणे स्वाभाविक 
असते. ह्या परिस्थितीत विद्यापीठाच्या प्रमुख ज्ञासकाला विद्यापीठ आणि लोक 
यांच्यामधील इुवा म्हणून कार्य करावे लागते. लोकांच्या डोळ्यावर येईल असा 
खर्च करून चालणार्‍या विद्यापीठातील कार्याचा सामाजिक ' अर्थ लोकांना 
समजावून सांगावा लागतो आणि सामाजिक वास्तवाची निकड आपल्या विषयात 
हरवून जाणाऱ्या विद्वानांच्या मनांत जागृत ठेवावी लागते. हे कास करण्यासाठी 
पारोखांपेक्षा अधिक योग्य व्यवती लाभणे कठोण होते. त्यांचा लोकसंग्रहू दांडगा 
होता आणि रेक्टर झाल्यावर तो कमी झाला नाहो, तर वाढला आणि अधिक 
बहुविध झाला. समाजाच्या सर्व थरांतील, सर्व धामिक, भाषिक गर्टातील 
व्यक्‍्तोंज्नी त्यांचे जिव्हाळ्याचे, वेय्यक्तिक संबंध होते. महाराष्ट्राचा अगदी 
आतला ग्रामीण भाग आणि मुंबईसारखे ओद्योगिक, अद्ययावत राहणीने नटलेले 
महानगर- ह्या दोन्ही प्रकारच्या परिसरांत पारोख परिचितासारखे, घरच्या- 
सारखे वावरत. सर्वसाधारण लोकांपासून ते कधी हूर सरकलेच नाहीत. कोण- 
त्याही पदावर असले, नसले तरी त्यांच्या मध्यमवर्गीय राहणीत फरक पडला नाही. 
ह्या समाजाच्या हिताक्षी, त्याच्या भवितव्याज्ी असलेले त्यांचे इमान पारदर्शक, 
शंकातीत होते. उलट ते स्वत: एक गाढे विद्वान, अनेक विषयात भअप्रतिहत गती 
असलेले, मूलगामो दृष्टीने श्ञास्त्रांच्या पायाभूत सिद्धांतांचा वेध घेणारे विचारवंत 
होते, ज्ञानरसिक होते आणि समाजाच्या सांस्कृतिक विकासाच्या संदर्भात ज्ञानाचे 
जे अनेकविध कार्ये असते त्याचे महत्त्व पुरतेपणे ओळखणारा तात्विक दृष्टिकोण 
त्यांनी आत्मसात केला होत. लोकांची निकड त्यांनी ओळखली, सामाजिक 
बदलाच्या दिशा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गरजा त्यांनी हेरल्या व 
त्यांच्यांशी संबंधित असलेल्या अनेक ज्ञानज्ञाखांचा अभ्यास त्यांनी विद्यापीठातन 
सुरू केला, पण शुद्ध ज्ञानाजंनात गढून गेलेल्या विद्वानांची कदर केली; त्यांचे ते 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


कै. प्रा. गोवर्धन पारीख ७्३ 


संरक्षक आणि प्रवक्ते होते. त्यांचे प्रतिनिधी असण्याचा त्यांचा अधिकार होता. 
प्रचलित परिस्थितीला योग्य तो प्रतिसाद दिला, पण समाजाच्या सांस्कृतिक 
भवितव्याचे विश्‍वस्त म्हणूनही काम केले. मुंबई विद्यापीठाचे रेक्टर म्हणून 
मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात त्यांनी स्वतःचे वे शिष्ट्यपुणं 
स्थान निर्माण केले. 

पण विद्यापीठाचे अधिकारपद हेही समाजातील एक सत्तास्थान असते 
आणि म्हणून अनेकांना अनेक कारणांसाठी आकर्षक असते. राजकारणाच्या 
खेळातील ते एक लक्ष्य बनते. मुंबई विद्यापीठाच्या रेक्टरच्या पदाभोवतो जेव्हा 
स्वत:च्या प्रकृतीला न मानवणारे राजकारण गोळा होऊ लागले तेव्हा पारीख 
त्या पदापासून दूर झाले. ह्या सर्व प्रसंगाचा त्यांना अततिहाय मनस्ताप झाला, 
हे सत्य आहे. पण ज्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीत समाजाच्या 
सांस्कृतिक भवितव्याचे विइवस्त म्हणून आपल्याला काम करायचे आहे, ती 
वाटली होती त्यापेक्षाही बिकट आणि गुंतागुंतीची आहे एवढाच धडा त्यांनी 
ह्या प्रसंगापासुन घेतला. 

बौद्धिक आणि व्यावहारिक हहाणपण असा भेद अँरिस्टॉटलने केला 
आहे. ह्या दोन्ही प्रकारचे शहाणपण पारीखांच्या अंगी भरपुर प्रमाणात होते. 
कोणत्याही व्यावहारिक समस्येचे त्यांनी केलेले विश्‍लेषण आणि तिच्यावर 
सुचविलेला उपाय समजून घेण्यात एक खुमासदार बोद्चिक आनंद ञ्से. 
परिस्थितीच्या सर्व संबंधित घटकांची, समस्येच्या सर्व अंगांची ते दखल घेत. सवं 
दाक्य उपायांच्या सर्व संभाव्य परिणामांची अटकळ बांधीत, त्यांचे फायदेतोटे 
स्पष्ट करीत. एवढ्या पूथक्‍्करणानंतर त्यांचे सहकारी एकमताने निर्णय घेऊ 
शकत. स्वत.चा निर्णय सहकाऱर्‍्यांवर ते कधी लादत नसत, पण तो त्यांना क््धी 
लादावा लागलाही नाही. कोणत्याही संस्थेच्या धोरण बांधणाऱ्या मंडळावर 
असताना समानांमधील अग्रणी हे स्थान त्यांना स्वाभाविकपणे प्राप्त होई. 
मंबई विद्यापीठाचा कारभार ते पहात तेव्हा ह्या कारभारात रेखीवपणा, 
मारवस्तपणा, एक सुरेख डोल होता. आयत्यावेळी सुचलेले, कसेबसे उरकलेले 
असे काही घडत नसे. आकस्मिकपणे घडलेल्या प्रसंगांमुळे ते कधी. गडबडून 
ज्याचे दूरगामी परिणाम अनिष्ट ठरतील असा उपाय कोणत्याही 


जात नसत. व ह 
घेण्यासाठी ते स्वीकारीत नसत. त्यांना पळवाटा 


प्रसंगातून सुटका करून 
नामंजूर होत्या. । त्यांचे 

ह्या त्यांच्या गुणामुळे सर्वच सांस्कृतिक संस्थांचे अनोपचारिक सल्लागार, 
हे स्थान त्यांना प्राप्त झाले होते. विशिष्ट संस्थांतील त्यांचे औपचारिक 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


छ्४ नवभारत जानेवारी १९७७ 


पद काहोहो असले तरी सल्लामसलतीसाठी सर्वच जण त्यांच्यावर विसंबून 
रहात. आपल्याकडे थोर व्यक्ती होतात पण थोर संत्या निर्माण होत 
नाहोत, असे ते नेहमी म्हणत. संस्थांमुळेच समाजाची स्थायी प्रगती होते, 
वेगवेगळया क्षेत्रातील सामाजिक जीवन उन्नत करण्याच्या कार्यात सातत्य राहते, 
संस्थांच्या व्यवहारात सहभागी होऊन व्यक्‍ती स्वत:च्या संकुचित जीवनातून 
बाहेर पडू शकते. श्रिस्त, कतृत्व, जबाबदारीची जाणीव ह्या गुणांचा समाजात 
परिपोष होतो. समाजाचा नेतिक कणा बळकट होतो, असा त्यांचा दृढ विश्‍वास 
होता. संस्था निर्माण करणे, चालविणे, वाढविणे हो. आधुनिक महाराष्ट्रात 
न्या. रानड्यांची परंपरा आहे. पारोख स्वत:ला ह्या परंपरेतील एक पाईक 
मानीत, महाराष्ट्रातील स्व जुन्या संस्थांविषयी त्यांना निरपेक्ष अशो विलक्षण 
आपुलको. होती. ह्याच भावनेतून जेव्हा आर्यभूषण मद्रणालयाच्या भवितव्याचा 
प्रश्‍न निर्माण झाला तेव्हा त्याचे सहकारी मुद्रणालयात परिवतंन करून त्याचे 
सातत्य टिकविण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला, ह्या स्वत: होऊन स्वीकारलेल्या 
जबाबदारीचा काहीसा ताण त्यांच्या प्रकृतीवर पडलाहो. 

अभिजात सभ्यपणा हा वारीखांच्या व्यक्तित्वाचा विलोभनीय विशेष 
होता. विशिष्ट सामाजिक दर्जाला आनुषंगिक असलेले सर्व उपचार सांभाळणे, 
असा ह्या सम्यपणाचा अथ नव्हताच. खोल माणुसकीचा तो आविष्कार होता, 
कुणाही माणसात गुणदोष असतात, काही कतृंत्व असते आणि अटळपणे मर्यादा 
असतात, स्वतःच्या यञस्वितेचा अभिमान, घमेंडही त्याला असते पण वैफ- 
ल्याचा भावही त्याच्या ठिकाणी असतो, हे ओळखण्यात हो माणुसकी होती. काही 
माणसे उघडपणे काही आधार, मदत ज्ोधीत असतात; पण अभिमानाचे आणि 
कतृंत्वाचे कवच घातलेल्या माणसांनाही आस्थेची, मानवी सोबतीची गरज 
असते. समोरच्या प्रत्येक माणसाची कदर करण्याइतका जिव्हाळा पारोखांच्या 
ठिकाणी होता, तसेच प्रत्येकाची विशिष्ट परिस्थिती जाणण्यासाठी आवइथक 
असलेली संवेदनशीलता आणि कल्पनाडवती होतो. म्हणून त्याला खटकेल, 
विसंवादी वाटेल असे ते काहो करूच शकत नसत. पण इतरांविषयी कदर आणि 
गरजांचे ययाथे आकलन असल्यामुळेच काहो व्यावहारिक तोडगा अमलात 
आणल्याशिवाय त्यांना स्वस्थ बसवतहोी नसे. व्यवहारांची योग्य उद्दिष्टे आणि 
व्यवहारात सांभाळावी लागणारी सर्व अवधाने ह्यावरोल त्यांचो पकड घट्ट अस- 
ल्यामुळे अतिदय हळवे, भावनाप्रधान असूनही त्यांचे तारतम्य कधी सुटले नाही. 
हे तारतम्य त्यांच्या विनोदी वृत्तीचा आत्मा होता, आपल्या व्यथांचा नाटकी 
डोलारा जर कुणी उभारला असेल किवा स्वत:च्या महत्त्वाच्या जाणिवेने जर 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास सेस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कै. प्रा. गोवर्धन पारीख ७५ 


कुणी फुगून बसला असेल, तर एखाद्या नमंवावयाने पारीख त्याला ठिकाणावर 
आणीत आणि स्वतःच निष्कारण वाहत असलेल्या भारापासून सुटका झाल्यामुळे 
त्या माणसालाही हलके वाटे, अनेक संस्थांच्या, सहवासात आलेल्या प्रत्येक 
माणसाच्या कष्टदायी जबाबदाऱ्या पेलूनही पारोखांची वृत्ती नेहमी प्रस्न असे, 

आपले सारे बळ, सारी शक्‍ती जितकी ताणता येईल तितकी ताणून, 
ज्या ज्या वेळो जे जे करणे इष्ट होते, ते ते आपण केले ह्या जाणिवेतून 
लाभणाऱ्या कुतकृत्यतेवर हो प्रसच्ता जज्ली आधारलो होती, तश्ीच त्यांच्या 
अभिजात बौद्धिक रसिकतेवरही ती भाधारलेली होती. इतर सर्व गोष्टींचा पुणं 
विसर पडेल अल्ला रोतीने पारीख बोद्धिक क्षेत्रात रमू शकत. समानधर्मो, 
जिव्हाळ्याच्या मित्रांशी सर्व तर्‍हेच्या विबयांवर गप्पा मारणे, हा त्यांचा एक 
मोठा आनंद होता. त्यांची ममंदृष्टी, नमंविनोद, माहितीचा अफाट संग्रह, क्षणात 
अनेक साधकबाधक युक्तिवाद रचून प्रतिपक्षाला कुंठित करण्याची हातोटी ह्या 
सवं गुणांच्या सुकत विलासाने ह्या गप्पा बहरून जात. जबाबदाऱ्यांचे ओझे 
क्षणभर बाजूला ठेवून हास्यविनोदात, गप्पागोष्टीत रंगलेल्या पारीखांबरोबर 
काढलेला काळ एका अविस्मरणीय अनुभवाचा ठेवा देऊन जात असे. 

प्राज्ञषपाठशाळेचे ते तर एक चेतन्यस्थान होते. पारंपरिक भारतीय 
संस्कृतीत जे जे मोलाचे, मानवजातीच्या सामायिक सांस्कृतिक वारक्ाचा भाग 
होऊ शकेल अशा सत्त्वाचे असेल, त्याची आधुनिकतेझ्ी सांगड घाळू पाहणारी 
ही संस्था त्यांना विशेषेकरून आपली वाटत होती. कुटुंबातील एक कर्ता माणूस 
जावा तश्ी आज संस्थेची अवस्था झाली आहे. ' नवभांरता'चे ते केवळ एक 
संपादक नव्हते; प्राज्ञ पाठझालेने १ ऑक्टोबर १९५७ पासून ' नवभारता'ची 
जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर * नवभारता'चे स्वरूप घडविण्यात त्यांचा सिंहाचा 
वाटा होता. त्यांच्या स्मृतीला आम्ही अभिवादन करतो. 


प्रा. गोवर्धन पारीख ह्यांच्या सर्मापत व समृद्ध जीवनाच्या विविध अंगांचे 
समालोचन करणारा “ नवभारता 'चा विक्लेषांक जून १९७७ मध्ये प्रसिद्ध होईल. 


कार्यकारी संपादक, 
नवभारत 


अनुक्रमणिका 


भ्रथपरीक्षण - 

मराठवाडा संशोधन मंडळ वार्षिक- १९७५ 

संपा. - पंडित सुधाकर गणपतिक्ास्त्री जोद्यो, 
राधाकृष्ण रामचंद्र प्रकाशन, शिरूर ताजबंद ४१३५१४, 
ता. अहमदपूर, जि. उस्मानाबाद किमत २०- रुपये 


उच्च संशोधनमूल्य असलेले व जवळजवळ चारजेहून अधिक पृष्ठांचे है 
वाषिक दिल्ली येथील राष्ट्रोय संस्कृत संस्थानाचे रिसच स्कॉलर पंडित सुधाकर 
गणपतिक्ञास्त्री जोशी यांनी अत्यंत साक्षेपाने संपादित केलेले आहे. उस्मानाबाद 
जिल्ह्यातील शिरूरताजबंदसारख्या एका अप्रसिद्ध अज्ञा छोटय़ा गावात राहून 
उच्च दर्जाची संशोधनात्मक ज्ञानसाधना पंडित सुधाकर जोज्ली आणि त्यांचे 
सहकारी करीत आहेत, हो गोष्ट खरोखरच अभिमानास्पद म्हटलो पाहिजे. 
या बृहत्‌ वाषिकाकडे पाहिले, की विद्याव्यासंगाचे प्राचीन श्रेष्ठ आदश, 
डोळ्यापुढे उभे राहतात. कसलाही गाजावाजा न करता शुद्ध ज्ञानेकदृष्टीने 
व्याप्तषंग करीत राहणारी पंडित सुधाकर जोशोंसारखी माणसे, हो मराठी 
समाजाची भूषणेच म्ह॒टली पा हिजेत. 


या वाषिकात विविध विषयांवरील ३७ संश्ोधनलेख आहेत. ग्रंथपरीक्षण, 
प्रत्येक लेखाचा इंग्रजी सारांश, व लेखकाचा संक्षिप्त परिचय, आटं पेपरवरोल १५ 
चित्रे हेहो भाग या ग्रंथाची समृद्धी दर्शवितात. मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी 
विभागाचे प्रमुख डॉ. यू. म. पठाण यांची छोटोझ्ीच, पण चांगला ग्रंथपरिचय 
करून देणारी प्रस्तावनाही या वाषिकाला लासलेलो आहे. ग्रंथाचे मुद्रण निर्दोष 
आहे आणि एकूण बाह्यांग ग्रंथाच्या आज्ञयाशी अनुरूप असे राखलेले आहे. 

मराठवाड्याची सांस्कृतिक परंपरा अर्थातच या ग्रंथात अनेक लेखांतून 
अनेक अंगांनी विज्षद झालेली आढळते. डॉ. ज्ञा. भा. देव यांचा पैठणचे 
एतिहासिक समालोचन करणारा लेख, डॉ. प्रभाकर देव यांचा चालक्यांच्या 
शिल्पकला - वास्तुकलेसंबंधीचा लेख, डॉ. देगळ्रकर यांचा मराठवाड्यातील 
संदिरासंबंधीचा लेख, प्रा. म. के. ढवळीकर यांचा आजिठा येथील पहिल्या 
लेण्यातील अवदानकयेसंबंधीचा लेख इत्यादोंतून मराठवाड्याच्या प्राचीत 
इतिहासाची आणि कलानिमितीची नवीच माहिती हातो लागते. मराठ- 
वाड्यातील कोरीव लेख, ओसा येथील संतपरंपरा, मराठवाड्यातील प्राचीन 
पण आजवर अज्ञात असलेले साहित्य, तेथोल श्ाहिरी परंपरा तसेच वीरशेव 
साहित्यिकांची परंपरा इत्यादी विषयांसंबंधीही अभ्यासपुर्ण लेख या वाषिकात 
झढळतात. कोल्हापुरच्या नवीन यादव शिलालेखांची वैशिष्ट्ये सांगणारा 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथपरीक्षणं डड 


इतिहासाचार्य ग. ह. खरे यांचा लेख, तकंतीयं लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी यांचा “द 
कॉस्मिक स्टेट अँड द कलेक्टिव्ह किंगशिप ऑफ वेदिक गॉड्स ५ हा पॅरिसच्या 
प्राच्यविद्या परिषदेत वाचलेला निबंध, नगरवेक्ींच्या नामकरणाची परतुन पद्धती 
हा देवीसिंग चोहानांचा लेख, पंडित सुधाकर जोक्ली यांचा हुमायून बादशाहाच्या 
चोबळी ताम्रपटासंबंधीचा व इतर लेख तसेच त्यांनी प्राचीन आख्यानक् कवि. 
तांच्या संहितांचे केलेले संपादन यांसारखे लेखन अत्यंत अभ्यासपुर्ण व त्या त्या 
विषयात नव्या माहितीची भर टाकणारे आहे. 

यया ग्रंथाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आवजून नोंद करण्यासारखे आहे; ते 
म्हणजे विद्यापीठ स्तरावरील पीएच्‌. डी. साठी जे प्रबंधलेखन भारतातील 
विविध विद्यापीठांतून झालेले आहे, अशा प्रबंधांची १९७४ अखेरपर्यंतची विस्तृत 
सुची या ग्रंथात दिलेली आहे या सूचीत १९० विद्यापीठमान्य प्रबंधांचे लेखक, 
त्यांच्या प्रबंधांचे विषय, तो मान्य झाल्याचे वर्षं, लेखकाच्या मागंदशंकाचे नाव 
आणि विद्यापीठाचे नाव एवढा तपक्षील दिलेला आहे. यावविवाय या प्रबंधाचे 
विषयवार वर्गीकरणही स्थूलमानाने दिलेले आहे. त्यावरून मराठीतील काव्या- 
वरील प्रबंधलेखन सर्वांत जास्त आहे, असे दिसून येते. ग्रंथपरोक्षण विभागात 
विदर्भ संशोधन मंडळाची १९७४ व ७५ चौ वाषिके, डॉ. ग. उ. थिटे यांचा 
ब्राह्मण ग्रंथातील यज्ञविचार हा प्रबंध इत्यादोंवर परिचयपर परीक्षणे दिलेली 
आहेत, मराठीतील संशोधन साहित्यात या वाषिकाचे महत्व फार आहे. त्यातील 
लेखांचे संदर्भमूल्य दीर्घंकालपर्यंत टिकून राहील व अभ्यासकांना हा ग्रंथ संग्राह्य 
वाटेल. अन्ना प्रकारच्या संपादनकार्यास सर्वतोपरी भाथिक मदत लाभणे अत्या- 
वइयक आहे. पुणे आणि मराठवाडा विद्यापीठांनी व काहो विश्‍वस्त संस्थांनी या 
वाषिकाच्या प्रकाहनाथं आथिक मदत दिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
संस्कृति मंडळ त्याच्या पाठीक्ी उभे आहे. यापुढेही या सर्वांकडून अज्ञा प्रकारच्या 
संशोधन-संपादनास आथिक साहाय्य लासत राहावे; कारण ते अत्यंत मौलिक 
असे ज्ञानकायं आहे. बिद्यालये-महाविद्याल्ये, विद्यापीठे, ग्रंथालये, अभ्यासमंडळे 
तसेच अभ्यासू मराठी वाचक या सर्वांनी अज्ञा प्रकारच्या प्रकाशनांना सक्रिय 


प्रतिसाद दिला पाहिजे. | व 

एक उच्च संद्भंमूल्य असलेले संशोधनसाहित्य पं. सुधाकर जोली यांनी 
झराठी वाचकांपुढे ठेवल्याबद्दल यांचे मनपुर्वक अभिनंदन करणे माझे कतंव्य 
आहे. यापुढेही श्री, जोक्ी आपले हे कार्य चालू ठेवतील, अशी अपेक्षा व्यक्‍त 


करून थांबतो. 


प्रा. रा. ग, जाधव 


अनुक्रमणिका 


रक्तपंख ( कथासंग्रह ) 
लेखक- वसन्त चिंचाळकर 


प्रकाहन- दि. मा. धुमाळ, नागपुर प्रकाहन, नागपुर १२ 
प्रथमावृत्ती- मार्च १९७५ वृष्ठे- १५३ रुपये १ २- 
सुप्रसिद्ध कथालेखक वसंत चिंचाळकर यांच्या पंधरा निवडक कथांचा 

संग्रह ' रक्‍तपंख ' या नावाने गतवर्षी प्रकाशित झाला. गेली सहासात वर्षे 
सातत्याने दर्जेदार कथानिमिती करणार्‍या वैदर्भीय साहित्यिकात श्र. चिंचाळकर 
यांनी सन्माननीय स्थान मिळविले आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्रे आणि 
नियतकालिके यातुन प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या व्हयामुळे एक आघाडीचे 
कयाकार म्हणून त्यांनी लोकिकहोी प्राप्त केला आहे. गावकरी, मनोहर, 
लोकमत या नियतकालिकांनी आयोजित केलेल्या कयाल्पर्धातन त्यांनी पारि. 
तोषिकेही मिळविली आहेत. चोखंदळ टोकाकार व रसिक वाचक यांच्या मान्य- 
तेची मुद्रा ल्यालेल्या या कथाकाराच्या फ॒था “रवतपंख ' या संग्रहाद्वारे सलगतेने 
वाचण्याचो सोय झाल्यामुळे त्यांच्या कथालेखनाची वेशिष्ट्ये व मर्यादा टिपून 
घेणे शक्‍य झाले आहे. 


या पंधरा कथा सलगतेने वाचताना एक गोष्ट जाणवते ती हीकी 
वसंत चिंचाळकरांना मानवी जीवनातील दुःख विशेषत्वाने कथालेखनाला प्रवृत्त 
करते. प्रस्तावनाकार डॉ, अ. ना. देशपांडे यांनीही चिंचाळकरांच्या नेमक्या 
ह्याच वैशिष्ड्यावर बोट ठेवले आहे. अवतीभोवतीच्या दैनंदिन जीवनाच्या 
रूढ चाकोरीतून जात असताना सातवी व्यथेने जर सहृदय लेखकाचे मन 
उत्कटतेने घेतले असेल तर त्यात नवल वाटावे असे काहीच नाही. अपूर्णत्व हे 
एकंदर मानवी जीवनाचे सत्यरूप असल्याने त्या अपूर्णत्वाची विज्लेष बोच 
ज्यांच्या जीवनात व्यथेची वल्ये निर्माण करतात त्यांची जीवने कलावंताच्या 
सहूदयतेला नेहमीच आवाहन करीत असतात. ' रक्‍तपंख ! मध्येही तेच घडले 
आहे. प्रोढत्वातील एकटेपणामुळे मुलगा व सुन यांच्या प्रेमपूणे साल्निध्यातही 
आतल्याआत खंतावणारी व मृत्त पत्नीच्या स्मरणात हरवून जाणारी “ अंतर 
कथेच्या कथानायकाची व्यक्तित्वरेखा, ' मृगजळ' मधील बाह्मंतः लोकिक सुखानं 
ज्रिगोशीग भरलेल्या संसारात एकटेपणाचा डंख मिरविणारी गिरिजा, “प्रावतन 
मधील अकस्मिकपणे घडलेल्या पतिनिधनाने व नंतरच्या पुत्रनिधनाने उन्मळन 
गेलेली शिक्षिका शुभदा, त्याचप्रमाणे “डाळिब', 'ओली व्यथा? मधून अभिव्यवत 
होणारा अस्वत्य कथानिवेदक यासारख्या बहुसंख्य कथांमधून मानवी डु.खाचे हे 


विविध पदर वाचकांच्या दृष्टीस पडतात. या कथांमधून येणारी पात्रे प्रामृख्याने 


अनुक्रमणिका 


कथासंग्रह ७९ 


पांढरपेक्षा वर्गातील आहेत व अनेक पात्रांची दुःखे डॉ. देशपांडे म्हणतात त्या 
प्रमाणे त्यांच्या विशिष्ट्वृत्तीमुळेच तिर्माग झाली आहेत हे खरे असले तरी एकूण 
मानवी. दुःखांच्या ठिकाणीच दुसऱ्यांच्या अंतःकरणाला भिडण्याचे सामथ्ये 
वसत असल्याने एकदेशीय असुनही या कथा मनाला चटका लावतात यात 
शंका नाही. | 

भात्र ' रक्‍तपंख'मधील सगळ्याच कथा पांढरपेशांच्या जीवनाशी संबंधित 
आहेत असे नाही. ' कसाई ' मध्ये बद्रीनाथाच्या मंदिराजवळच्या झोपडपट्टोत 
राहुन व गाईडचे कास करून कसेव्रसे जीवन जगू इच्छिणाऱ्या रासझरणची 
धडपड, तिथे येणाऱ्या धनिकांचे गंगासाईच्या प्रवाहात पेसे उधळण्याइतपत 
औदार्ये ब लाडसोहनला दिवसभर रखडून त्याच्या हातावर कमाईदाखल केवळ 
एव पया ठेवण्यातील कठोर बेदरकारवृत्ती व ती कमाईही आपल्या दादागिरीने 
वसुल करून घेऊन शुकेल्या बाल भोहनची दादाने केलेली लुबाडणूक तौर्थ- 
क्षेत्रीही लागू असलेली माणुसकीची विटंबना रेखोवपणे व्यक्त झालो आहे तर 
* रुपेरी गज ' मध्ये पुतळ्याच्या साल्िध्यात रात्री काढून भिकेवर जगणारी, 
मानवांच्या जगात राहून कुत्र्यांच्या सोबतीनं राहणारी व वणवण भटकायला 
लावणाऱ्या दिवसाचा तिरस्कार करणारी, सुखवस्तू जग पाहून नकळत 
स्वप्नांच्या कोशात ज्रिरणारी व भुऱ्या वर्णाच्या स्त्रीत्वामुळे रात्रीच्या प्रहरी 
पुतळ्याच्या साक्षीने बलात्काराचे दारुण दुःख भोगणारी सावित्री सानवी 
व्यवहारातील पशूत्वाचे सेदक दंन घडवीत आहे. * रक्‍तपंख ? मधील या 
दोन्ही कथा चिचाळकरातील कथालेखक पांढरपेशांच्या जीवनातील मर्यादित 
कक्षा ओलांडून मानवी स्वार्थाच्या हिडिस आविष्कारातून उद्‌भवणारे विराट 
सामाजिक इु:खही प्रभावीपणे रंगवू शकतो हे सिद्ध करणार्‍या आहेत. आईचा 
५ मरणसोहळा ? कुरवाळणारा “ भ्रावणातला सूर्य ' मधला निवेदक व '* नातं 
मधील ज्याला स्वप्नांचे तरल, मुलायम पंख कधी फुटलेच नाहीत असा, वयाच्या 
तिज्नीतच पत्नाशीची अवकळा लेवून लक्‍तरलेलें आयुष्य जगणारा मास्तर या 
उयक्तिरेखाही लक्षणीय वाटतात. 

तविचाळकराची कथा कारुण्यप्रचान असली तरी विषय व व्यक्ति यांच्या 
नाविन्यामळे कंटाळवाणी होत नाही. तकंप्रधान निवेदनाच्या अभावामुळे व 
सावनातुकूल असिव्यवतीच्या सापेक्षासुळे या कथा वाचतानाच मनात मुरत 
जातात. 0 कची नजर क्षणभरच एखाद्या संतप्त त्ट्षषीची ज्ञापवाणी झाली 
( रुपेरी गज ) * पुतळयातील थोर माणसाला तळाखालील दिसत नव्हतं, 
दूरच्या भविष्याचा वेध घेण्यात त्याची नजर अजूनही गुंतली होती. (रुपेरी गज) 


अनुक्रमणिका 


८७ नवेंभांरते जानेवारी १९७७ 


* छत्र तसणार्‍यांना ज्िश्षिर अन्‌ ग्रीष्म सारखेच असतात. ( प्राक्तन ) 
पारिजातकाची फुलं गळून मातीत मिसळतात म्हणून ती उमलायची थोडीच 
थांबतात. ( पारिजातकाची फुले ) यासारखी चमकदार व अथंगर्भ वाक्ये 
[चिचाळकरांच्या लेखणीतून सहजपणे व्यक्‍त होतात व कथेला उंचावून 
जातात. चिंचाळकरांची कथा मानवी दुःखाचे विविध पदर उलगडून पाहणारी 
व वाचकांच्या चितनशीलतेला जागृत करणारी अशी आहे. काव्यात्म निवेदन- 
दोलीमुळे तिचे हें सामथ्यं अधिक वाढले आहे. व्यक्तीच्या जीवनातील घटनां- 
पेक्षा तिच्या अंतरंगाचे विडलेषण करण्याकडे या कथेचा कल आहे. व यामुळेच 
हो कथा वाचताना चांगल्या कथा वाचल्याचे श्रेय रसिक वाचकांना लाभणार 
आहे. 

मराठी वाडमयातील एक लक्षणीय कथासंग्रह म्हणून ' रक्‍तपंख * चा 
उल्लेख मला करावासा वाटतो तो यामुळेच ! 


- डॉ. बसंत कृष्ण बऱ्हाडपांडे 


1.4 याड म हि ओओबयड्डिड्ऑरबिगर््ब्ब्स्डआबब स अ खमा 


| 

| प्राज्ञ परकादान 

४ प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संप्रह 
4 

| संशोधक-साकता 

| ठेखक : 

/ डॉ. बसंत स. जोशी 

डु मूल्य रुपये बारा फक्त : ( पृष्ठे १९४ ) 

१ “मराठी वाढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या ' संशोधन साधने ' ने लक्षात 

| भरण्यासारखी निखालसपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी 

, वाळ्येतिहासज्ञांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. ! 

| - तकेतीर्थ लक्ष्मणक्यास्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 

| । प्राज्ञषाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


2-2 2-_--५८--२--.--.--4-/“*--“-्टा 


॥-4->--.>.-_“-“*---:>- 


> क्या म शशिशुधथोथषशशवावओओशबक्् वा प पहा प कड हड 


अनुक्रमणिका ; 2 ी | 


राज्य 


मराठी विकास संस्थद्वारे 
'सेंगणकीकृत 


नवभारत पउ२7०(219. (9, 8 छ 


: प्राज्ञ .। प्रकाशने 
1 वेदिक संस्कृतीचा विकास 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाक्षी जोशी 


* सौंदर्यमीमांसा ' कर्ते प्रा. रा. मा. पाटणकर 


१ सूल्य तील रुपये 


यांचे 
क... . कक, 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्र : एक भाष्य 
सूल्य दृष्टा रुपये 


पुरोहितवर्गवचेस्ब ब भारताचा 


सामाजिक इतिहास 
डॉ. पुमंत मुरंजन 
सूल्य आठ रुपये 
षि 


तिंधु संस्क्राति, क्रग्वेद व हिंदु संस्क्ाते 
श्री. प्र. रा. देशमुएत 


मूल्य द्वा रपये 
आपल्या संग्रही दृषीतच ! 


फाहफाडशाळछा फकाषहान 
प्राज्ञपाठशाळाभंडळ, वाहे ( जि. सातारा ) 


द्र ९८००३३९०६२ (&) ९-० ₹५.-<€२५.-< ६ 


अनुक्रमणिका म्मनहतन-न्लनतनावनन 


राज्य मराठी राठी विकास संस्थद्वारे 


